या अंकात 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव (उत्तरा ) 
प्रा. हरिहर चंद्रशेखर घोंगे 
: हिंदू ' धर्माविषयी 'चार शब्द 
श्री. शं. बा. जोशी 
क्रग्बेदातील सोरदेवता 
श्री. हरिभाऊ रानडे 
सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्द्क !४: 
श्री. नी. र. वऱहाडपांडे 


द आत 


भगवद्गीता : मोक्षमागाचे | 
डॉ. के. वा. आपटे 

इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद (पूर्वार्ध) 
श्री. स. आ सप्र 

। सेवाग्रामचे परिसरात! 
प्रा प्र. रा. दामल 


वेवेचन 4२! 


९ 
० (९. च १ 
ग्रेथपरिचय-- बव ३ 
विज्रिष्ट दृष्टिकोणातून वारकरी पंथाचा इतिहास अंक चौथा 


- डॉ. प्र, न. जोशी 


श्री सत्तान्तर पुराणे: चतुर्थो$ध्यायः - श्री. रा. टिकेकर जानवारी १९७४ 


भ्त्स्प ७५ चि 


:यन 
अनुक्रमणिका 1 "व 
८ र 4१ 
हा मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास व करी ज़ 
.) र र धर क 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


र ल गाश 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन हटल 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारत सि, 
विभागांवर असणार नाही. 


ककरळुंगघड) 2>* पन 
"“रढडटच्ा१ 
हि--->' 1 खरलवड 
ग्य्तह्‌ | "ळप्पत्त 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई, यांचे मासिक 


जानेवारी 
अंक 'चाध्या १९७७० 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादंक-मंडळ्ठ 
प्रा. वि. म. वेडकर--प्रा. गोवधेन पारीख, प्रा. मे. पु. रेगे का. संपादक 


>>>“ “४४४४४४४४४४ >“ “ -:_>>>>>>>>>टट्सस्पपपेपेफ्स्टस्शािपलॅॅॅॅिण्ण्प्म्य्यििमिम्पकिकस्स्सस्प्स्स्यस्य्य्यनस्य्य्य 


ज्ञानदेवसं शोधन - सहजयानीप्रभाव प्रा. हरिहर चंद्रशेखर घोंगे १-२७ 


: हिंदू? धमोबिषयी चार शा श्री. शु. बा. जोशी २८-३९ 
. क्रग्वेदातील सौरदेवता | श्री, हरिमाऊ रानडे ४०-४७ . 
सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि 6 
- त्याचे निन्दक : ४ श्री*नी. र. वऱ्हाडपाण्डे ४८-५६ 
भगवद्‌गीता : मोक्षमागांचे विवेचन :२; डॉ. के-वा आपटे ५७-६२ 
इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद श्री. स. आ. सप्रे ६३-७४ 
: सेवाप्रामचे परिसरात * प्रा. प्र. रा. दामले कुन्टके 


: ग्रंथपरिचय 2 ८३-९६ 


>. _““।““।“““““__“_“““““_“_“_““““।_* चच क क्काम आ ह त -..----:-८-८------८“--“-”-”-”-”>/>”- 
स 7०22. .22>2>०००००>५०००७०-००००००>०-- र्क ळक कयाला 
-»-/-/-”- -ट र: -. दि 


वार्षिक र. १२ अंकास रु. १.२५ 


हे मासिक श्री. म, शां. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रस, ३१५ गंगापुर्णी, वाइ 
येथे छापून प्रा. वि. म. बेडकर यांनी प्राज्षपाठशाळामंडळ वाह 


यांचेकरिता तेथच प्रासिद्ध कळ 


" पत्रव्यवहाराचा पत्ता 
| कार्यकारी संपादक, “ नवभारत मासिक 


१ संपादकीय : क 
प्राध्यापकांचे निवासस्थान 
कीर्ति कॉलेज, दादर-मुंबई २८ 
२ व्यवस्थाफ्कीय : व्यवस्थापक, नवभारत मासिक 


८० दी प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. वा. वि. कोनकर 


१८८ एफ्‌, भौमराववाडी, मुंबई २ फोन नं. २५४८प४ 


अनुक्रमणिका म व् 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


& शत्र 

र 
ग बँ 6 हर क 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७ 


प्रा. इरिहर चंद्रशेखर घोंगे 


ज्ञानदेवसंशोधन-- सहजयानीप्रंभाव . 
( उत्तराथे ) 


निळावर्ण- 


ज्ञानदेवांचे नीलवर्णाचे आकर्षण देखील वजयानी वा सहजयानी तंत्रातून 
त्यांनी मलाला लावून घेतले असावेसे दिसते. वऊयानांत ज्या अनेक देवदेवतांचा 
प्रवेश झाला त्यातील नेरात्म्य नावाच्या देवतेचा रंग. निळा असून नेरात्म्य हे 
प्रज्ञातत्वाला दिलेले नाव आहे. नीळवणीं प्रज्ञा ह्याच ज्ञानदेवांच्या अभंगातील 
नोळवर्णी गोपी असुन बोधितत्वाशी वा उपायाशी तिचा समागस झाल्या- 
नंतर जी महासुखाची अवस्था प्राप्त 'होते त्या सुखाला “ गगनसस ? अज्ञा 
दृष्टांताले सरहपाद व त्यांच्या पंथातील वजायाती, सहजथानी सिद्धांनी 
समजावन सांगितले. ' प्रज्ञोपायाच्या ? सुखानंतर प्राप्त होणारी अवस्था 
शूभ्यसस असून ती ' खससम ? वा गगनसम असते असा विचार तरहपादांच्या 
दोह्यातून व सिद्धांच्या चर्यागीतीतून प्राप्त होतो. सरह्पाद म्हणतात : सूज्गहि 
सज्ज्ञे लुण्ण पउ, । तहि सन्धाण पइसरइ॥ सव्यधस्सजे, खसस क्ररीहसि । 
खसम सहावेचित्त ट्ठविहसी ।। (१५५ ).' शून्यामध्ये चित्ताचे अन्‌संघान कर, 
सर्वधर्म गगनासमस शास्य कर. आणि गंगनसभान चित्ताची स्थापना कर, 
सरहपादांचे गगताचे "ब्रत्तीक चर्यायीतीकारांनी अधिक स्पष्ट केळे आहे. 
महासुखाचा परिणाम बघायचा असेल तर * सुनुपाल भिडि? असे लुईवाद 
म्हणतात. (चर्या १). ' खसम बीजं यत्‌ खससं याति” (चर्या २४ ) अक्षी 
योग्याची महासुखाची अवस्था कृष्णचार्यपादांनी व्यक्त केलो आहे. “ तेरोपाद 
म्हणतात * चित्त खस जहि समसुह पइटदइ ( पच्छति ) । इन्दीअ विसअ- 
तहि मत्तण दीसइ । ” भुसुकपाद म्हणतात * उदइत्ता गअण साझे ञदभूआ । 
पेखरे भुसुकु सहूजसरआ1॥ ' ( चर्या ३० ) महीधरपादांनी गगनसुखाची अवल्या 
वर्णन करताना म्हटले आहे ' मातेल चीअ गजेन्दा धावइ । निरन्तर गञअणन्त 

न. भा, १ * 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राक्तपाठशाळामंडळ, वाई 


र नवभारत 


तुसे घोलड ॥ ( चर्या १६ ) त्यावर टोकाकार म्हणतो “स एव प्रमत्तो हि 
चित्तगजेन्धचस्द्रसूर्यदिवारात्रिविकल्पं घोलयित्वा गंगनोपदेशचतुर्धानन्दोपदेशं 
गृहीत्वा गच्छतीति महासुखसरसि निरस्तरम्‌ ॥? ' काळा पुरुष तो हा गगनात 
नांदे | असे ज्ञानदेव म्हणतात. पण निळ्या वर्गाचा दृष्टान्त देताना ज्ञानदेव 
प्हणतात: रै 
| “ निळिये निकरे कामधेनु मोह्रे 
निळेपण सरे निळे नमी ॥ १॥ 
घुमत घुमत निळेसाजी सातु । 
निळेपगी देतु क्षेम छृष्णी | २॥ 
निळिये सागरी निळे निळेपण सुंदरी । 
रातलिसे हरि विरहिणी ॥ ३॥ 
ज्ञानदेव सांगे निळिप्रेचे बाने । 
निळःसंगे ओळले गे निळोसाजी ॥४)॥| (असंग २७० ) 
- झञानदेवाची निळी सूर्ती हृदयात आहे आणि तो त्यांना घेमरसात बडी 
देत आहे.  निळिये खंडळी नोळवर्णे सावळी । तेथे वेघलिसे वाळी' घ्यायरूप | 
(अभंग २२४) ' सदोदित नयती नयन हारपे । निळ्याचे स्वरूप सती वसो । ? 
अश्या रीतीने ज्ञानदेवांची अशिव्यती नोळवर्णांभोवती रंगन जातेच पण अहंतेच्या 
निमूलनानंतर निरंजनी'सोहं अवस्था प्राप्त होते अदे सांगन ज्ञानदेव म्हणतात 
सोहं वस्तू निळी अहं गेलीया । आनंद ज्ञाल्या महाकारजी | ' आपरे वीनी 
निवृत्तीची ज्रपय घेऊन सांगितले असते को आत्मज्ञानाची या परता वेगळ 
खूण नाही, (अभंग. ८२७) * आकाझ असे हे माझे जिर बावा (७९८) मोळक 
अभिव्यवतोंचा अर्थ समजून घेण्यासाठो सिद्धांचे ' गगन !, * स्वसम ही सहासुलाची 
प्रतीके लक्षात घ्यावी लागतात. गरगनाचा वर्ण निळा असतो. महासुखाची 
अनुभूती ज्ञानेश्ञांनी याच रंगात व्यवत केलेली आहे. ' निळावरण ब्रह्मरंश येक 
निके ' ( अभंग. ७९७ ) ज्ञानदेव म्हणतात “ मीच माझा डोळा मोच शून्यात 
निळा. ( अभंग ८२८) ' शून्याची बोबरी सुनिळ प्रभा) महासुख्याचे वर्ण 
करताना ज्ञानदेवांनी निळया रंगाचे दृष्टांत दिले आहेत. ण 
नाथांच्या उलट्या खुणा 


पाताळाची गंगा शिरावर न्यायची; मनाचे उन्मन करावयाचे. बलिव नि 
म त म >या रहस्यमय रचना आहेत त्यांना * नाथांच्या के 
उलट्या खुणा ? असे म्हणतात. अज्ञा रचनात 'पाण्याला तहान लागते तती 
& क क * शाचद 


 : जी वी 
झं दिक 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


ज्ञानदेबसंशो धन-सहजयानीप्रभाव . ३ 


या रचना नाथपंथीयांपासूनही उचलून घेतल्या असाव्यात. निवृत्तिनाथांच्या 
नाममुद्रेवर असणाऱ्या रचनांतून अश्या रचना आढळत नाहीत. त्याअर्थी निवृत्तींचा 
गुरुप्रसाद 'लाभण्याचे आधीच ज्ञानदेवांना या रचना सिद्धांच्या गीतमाध्यमातून 
ज्ञात असाव्यात अज्ञा रचना गोरखनाथांच्या सबदोतही आढळतात. पण * गोरख 
बानीत त्यांचे प्रमाण फारच अल्प आहे. गोरखनाथ आणि ज्ञानदेव यांनी या 
* उलटवासी ? पद्धतीच्या रचना सहुजयानी सिद्धांपासून उचलून घेतल्या असाव्यात 
असे म्हणावे लागते. गोरख म्हणतात * पाताल को गंगा ब्रह्मांड चढाइबा । तहां 
वबिझल बिसल जल पीथा. ? * सनाचे उन्मन करण्याची हो प्रक्रिया योगिक 
प्रक्रिया आहे हे लक्षात येतेच पण या पेक्षाही कूट वाटणाऱ्या ज्ञानदेवांच्या 
अभंग रचनांचा अर्थ सिद्धांच्या चर्यागीतांतून स्पष्ट होतो. 
ढेण्ढणपादांची ही एक रचना आहे. | 

* लत मार घर नाहि पडवेशी ? (चर्या ३२)उंच नगरीत माझ्या घरापाऱी 
शेंजारी नाही. उंच नगरोला गगनभझंडळ असेही म्हणता येईल. गयतभंडळ 
गोरक्षनाथांचा सावंडतो शब्ब आहे. गगनसंडळात चंत्र आणि सूय देखोरू जिल 
- गेले आहेत जाणि आता एकाकी शून्य अशी अद्य नवऱ्या प्राप्त जाळी आहे अते 


सिखांना सांगाय 3 ._. 3 2 ८: उणतो * वलर पित्या 70: 
या सिद्धांना दांगायचे आहच पंग पुढ हः पंढ म्हण बलद विञाल गविआ 
ये 


बांज्ञे ॥ ' बेल प्रसूत झाला आणि गाय वांझ आहे. बेल हा मांतदेह .अतून 
त्याची प्रसूती हा आाभासच होय. रम होय. आभासात्मक सृष्टी अद्नीच रचलेली 
आहे. गाय वंध्या आहे. नरात्म्याला वा शुद्ध चित्शवतीला वा.प्रज्ञेलया गाय 
म्हट्ले आहे को काय ते न कळे. कारण भुसुकपादांनी अन्य एका रघलेत 
: बान्धि सुआ जिम केली करइ खेलइ बहुविह खेळा ( चर्या ४१) असा 
साव व्यक्त केला. आहे. वब्यासुत नानाप्रकारचे ज्याप्रमाणे खेळ खेळतो 
थांत बंध्यासुत “ भगवती नेरात्म्यदेवीचा सुत ' होय असे टीकाकार म्हणतो. 
गाय हे शून्यतेचे प्रतीक असावे पण ती प्रज्ञेचे प्रतीक असावे; हे अधिक बरोबर 
वाटते. ज्ञानदेव म्हणतात. * आकाझी मळा लाविला बा एक] वांजञेचे बाळक 
श्िपितसे' ( ७५१ ) परसपद शून्यस्वरूपी आहे. आणि जे द्सिते वा इंद्रियगोचर 
आहे ते कांही खरे नव्हे. म्हणूनच * सांडि माया सोह इंद्र राज्या ' हे हंद 
सांडन निटंद्ठ अश्या अवस्थेला येणे आवश्यक आहे. कारण खरे सांबावयाचे म्हणजे 
“स्वप्नीचे धन ते धनची नव्हे । भृगजळोचे जळ ते जळची नव्हे । अश्नीची 
छाया ते छायाची नव्हे ।! ( अभंग ८८७ ) मत्त्येंद्रनाय ज्ञानकारिकेत 
सांगतात ' कल्पनाज्ञातयुक्‍तास्तु 'प्रमन्ति घटयस्त्रवत्‌ । ' विषयाचे सुख हे 


अनुक्रमणिका 
वा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| आ ७५ 
न '६अमृतमहोत्सवी, घर >> 
३ ही 
९“ स्त > 
चि प्त ्ज 
र ३. 
06 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


शा 


४ शिला नवभारत 
सुखच नव्हे असे सांगून ज्ञानदेव म्हणतात * तेसे विषय सुख सुल नव्हे रया । 
स्पहधे सतंग दीप्ती पतंग ॥ * सी माझे म्ह॒गता संसारी गुंतले । ! अशी ज्ञानदेवांची 
जाणीव आहे. मत्स्येंद्रलाथ ज्ञानकारिकेत स्पण्ट करतात * धर्म्माधस्स हय: पाशो 
पतस्त्युतूयतन्ति च! तेन पाहोन बडस्तु भुज्ञते करम्संलंचयन्‌ । धर्माधर्र्म यदा 
त्यवतं क्षिम्ं- मुज्यति बानवाः ॥ अज्ली अभिव्यवती देतात. * एतद्हन्दसपा- 
स्यातं संतारस्य तु निर्णयम्‌ ' मत्त्ये्रनाथांच्या या. वचनाप्रसाणेच ज्ञानदेव 
म्हणतात ' दुजेपणाःचा भावो वाया वाढविसी गव्हारा ॥ उतराइ था 
देहा केसा ' होशील ॥ (.८९२॥) सहनसुखाची व्यास्या दुल्यंधय आहे 
म्हणून ती त्याज्य करणे योग्य नाही. ' वायूने वळावे, धमे मिळाऱे अभे 
पाणीये गळावे । आवाझ पोकळ म्हणुनी क्षोमा जाउ नवे? ( ९१४) वाऱ्याचे 
ढग वळवून अश्मांनी पाण्याचे संडे शिपल्यानंतर आकाश निर झालि म्हेणन 
त्याचा क्षोभ धरावा काय ? कारण ' निराळ निराळ सहज ते निराळ ते क्षीर 
चातका दुभे. ! ॥ केळी पोकळ म्हणोनी सांड्ोल झणे तंव फळवरो निवांत 
राहे रे रे । नाही नाही म्हणोनी भराटिसी जझणे नाही ते तेथेची पाही रे ।?! 
केळीचा गाभा पोकळ म्हणून त्याग करशील तर तेथे महासखाचे फळ मिदार 
कसे. शून्याचा तू शोध घेतला नाहोस. आ्रांतीने राजहंसासारखा डिक 
झपावत गलास, भअत्ाने पाषाणाचे चुंबन घेतलेस आणि तेथेच चोच अडक 

पडलास (८८६) * रत्नाचिया आश्या घात झाला जया राजहंसा झणे भूलो नः ति 
सारे रे 1९१४]! वांझ अपत्याजवळी । वांझ क्रीडा बिनोदे रळी (९२ २) च ी 
वांक्ष संसाराच्या खेळाची गती आहे. मनाची सृष्टी स्वप्न वतची उष्टी । मह र 
उठी गंधर्वनगर ॥ तेथेचिये 'राजिबेसाठी | काँ भम धरितोसी व्प्थं (९४९ य 
ज्याबेळी ज्ञानदेब विचारतात त्याबेळी सिद्धांच्या रचनांचे-स्मरण होते न सः ) वि व्या 
उलट्या वासो सारख्याच ज्ञालदेबांच्या विपुल रचना आहेत : क गे "जी 
ठेविले । तेथे न दिसे भाझी भरक । इंधगावीण पेटविले त्व कळा वित 
राज ॥ १०१८] पोणिमेंच्या दिनी चंद्र अकळी जाहला ॥ मळ व शती 
कळी !। संसाराचो पुर्णींना फुलली को भहासुखाचा चंद्र लोपतो मेडी प्र 
ळ््‌न्य असते. तिथे सात्र सहजानंदाचा यंत्र फुलला असतो. र अ 1 वी 
पोटी पीता जन्मला) नवलाब जाहला काय सांगो * तोलान पके तता ना 
परमेश्वराची कन्या पण सायेसुळेच परभेश्वराचे सगणध्यान नवड व हीच 
(१०६२) दुसऱ्या एका कूटात ज्ञानदेव या जगाचा पतात झार या 

अव्थिच्या पोटी निर्माण होतात ह्याचे रूपक सांगताना म्ह र जतो हे सारे 


_. च्य ण सं «..* 
पोरा तिघे झाले लेक । पारधीशी निघाले वजे पणं हिंगतात, * वांझेचिया 
र उण तंतु दोरा जाळे केले 


ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभावा ध्द 


त्याचे | डोही मृगजळाचे धरिले मच्छ। नेले अंधापाझी सुके बोले त्याशी । 
दिले थोट्यापाशी ठेवणे ते । ज्ञानदेव म्हणे केले अबिचयचे । संतासी तयाचे भयण 
नाही।॥! ( १०६३) अविद्येचे. खेळणे हे असे आहे. जसे वांज्ञेचे लेकर सज्ञाच्या 
शिगाने खेळते किवा वाळूचे तेल काढते तद्वतच हा खेळ आहे. उगसेवीण पाणी 
वाहते सारणी । शिपीती माळिणी वेळोवेळा ॥१1। तसे माळिणीचा मळा नसे 
सरोवर तळे । नित्यवेळोवेळा फुलतसे 1॥।२॥| ज्ञानदेव म्हळे ही खूण जाणा । 
षण्मास साजणा सूटि दिली ॥३॥ (१०८६). 


जिथून ह्या ञमाला वाट सापडली त्याला उगम नाही कारण ते शून्यसस 
आहे. असे असुनही या प्रज्ञा नावाच्या माळिणीने बेळोवळी पाणी घाठून हा 
झंवाचा मळा फुलविला आहे. पण खरे म्हणजे तो मळाहो भगसात्मक आहे. 
तिने ज्या इंद्रियांचे पाणी घेतले तेदेखील अस्तित्वात नाही. ( भृगजळाच्या 
सरोवरात भासे मारण्यासारखेच ) पग सळा भात्र वेळोवेळी फुलतो. भवाचा 
पसारा वाढतो. तात्पय मुळात शून्य असणाऱ्या तेरात्म्य नावाच्या देवीने वा 
प्रज्ञेने हा त्रात्सक भवपसार! निर्माण केला आहे असे ज्ञानदेबांना म्हणावयाचे 
जाह. हे रूपक समजून घेण्यासाठी वळायानी वा सहजयानी तत्वज्ञानात प्रज्ञेचे 
कार्य सपजावून घेणे आवद्यक आहे. बोडतंत्रात प्रशक्षा आधारहीन आणि शून्य 
स्वरूपी आहे. तिला ' हे बजतंत्रात ? जननी म्हटले आहे तसेच दुहिता म्हटलें 

* जननी भरन्यतो प्रज्ञा जनयति यस्सात्‌ जगज्‌ जनस्‌ 
गुणल्य डुहनात्‌ प्रज्ञा इुहिता च तिगद्यते ॥ 

- ती निवृत्त स्वरूपाची आहे. तिला बोघिसत्वबाची माता. आणि भार्या म्हटले 
आहे. अक्नाच कल्पना हिढु तत्वातही साकार झालेल्या आहेत पण ज्ञानदेवांनी 
प्रज्ञोपायांची रूपके बोडतंत्राततच उचलून घेतलो आहेत याला आधार 
कोणता ? त्याचे उत्तर देणे शक्‍य आहे. 

हिडु तंत्रातील मूळ तत्व पुर्षांलगी आहे. आणि उपाय मात्र स्त्रीलिंगी 
आहे. ज्ञानदेवांचा विठ्ठल माउली आहे. ज्ञानदेवांच्या अभिव्यक्ती स्त्रीच 
आहे. ज्ञानदेवांसमोर * हे वज तंत्रासारखे, बा * गुह्यमसमाजासारखे! सुलभ 
भाषेत विरचित असणारे बोडतंत्र ग्रंथ असावेत असे म्हणतां येते. ज्ञानदेवांच्या 
अभंगातील गह्या, वजा, शून्य है शब्ददेखील त्यांचा संबंध विज्ञानवादाशी 
प्रस्थापित करतात. “म्या देखिले पां मज । गुह्यांचे गज। ) (१०८४) 


| अनुक्रमणिका | सदर विवा 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


* पुत्र भायेसी पव पाजिळे को पितयासी कडे वाहिले) 
: तुम्ही म्हणाल झ्यास्त्रे काय देखिले तरी उजुचि आहे बोलिले 
हो. शाल्व अढरा पुराणे यामध्ये नाहो बोलिले 


शास्त्रगढ भअध्यात्मग& वजगडी पाहू स्हाणतले रेरे॥ १०७९ || 


1 


९१. 


तात्यंय, गूढ नाभव्यवताला जाणन धण्याचाठी सहा शास्त्र आणि पुराजे 


यांची साक्ष घेण्यापेक्षा वाची ताक्ष घे अते ज्ञानदेव सांगतात. 


ज्ञा जशी याता आहे तज्षीच ती भगिनी आहे. ' भगिनी तथा * पज्ञा 
बिभागमू 'दर्बयेत्‌ यथा. | अशी ' हे वजतंत्रात ! व्याल्या आहे. ज्ञालदेव 
हणतात 
' ऐसा गे थाये केसा योगी | जे ठाई जन्मला तो ठाव रोगी |॥ १॥ 
साय कुनारी बाव ब्रह्मचारी । एकवीस पुत्र तियेचे उदरी | 1 
वार सांडुनी जालासे सग्ट | माडलीलझी येणे लाधिलाचे पाट 


जि भी नवल लांगो कांही । येणे बहिगी भोगिलो एकेचि ठायी || 


सानडव म्हण अतुभवा जाणं । अनुभवावाचुनी कांहीच नेणे ।॥ 


री । ( अभंग १०७७ ) 
£ सहुजसुख अथबा निरंजनाचा अनुभव घेण्यासाठी मनाचे उन्मन करणे आंध 
इयक्ह असते. पाताळाची गंगा आकाशात त्याची लागते. ! * ज्ञानदेव म्हणे उरफारे 
पाहुता । सर्व सोख्यदाता निवृत्ती एक ।।! 


असते * उफराटी देले दृष्टी उन्मनीवरी | तेव्हा निभिकारी सोच ऐक । 
(८२८ ) उन्मनीचा घाट चढूतच ब्रह्माचे दर्शन होई. ( ७५२ ) 


परमपदाला ज्ञानदेवांनी शूल्य अथवा निरं 

आहे. नाथांनाही हे निरंजनत्व प्रिय होते 
सरहेपाद म्हणतात. ( दोहा १३९ ) हे निरंजनतर 
* चेतन्याशेजारी मन पे मराले । (४१२३ ) 

लाउनी मनगणोची दोरी । विपरीत तयाची कसरी । अकळ 
अवघड अवडबर तुझ । ' ( २६ ) या मनाच्या दोरीने थोहरीचे स्वरूप कळणा 
नाहीच; म्हणुनच ' मनाचा अंकूर उगभोच मेला । तो कृष्णचि होउनिया डा 
अनुभविया ।.? मनाचा अंकूर उगमातच जर मरून छुण्णरूप व 
म्हणतात, “तये पदांध्रीचे रज । तेणे तप देर लातवत 


यन अक्ा ज्ब्वांत गोरबिछे 
ण्ण निरंञ्जण परपपड? असे 
त्व जाणून घ्यायचे असेल तर 


न कळ श्रीहरी । 


'ज्ववरळकत 
अनुक्रमणिका 
न मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


दृष्ळा उफराटी करून बघायचो . 


अशी अवत्या यावी लागते. कारण 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाई 


.-ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव ७ 


निरंजनस्वरूप गुणातीत आहे. ' गुगचि नाही त्यासी काय लाउ गुण । 
अतीत निरंजन. देखिला बो माय 1। जरी पाही तरी बो डोळियांसी अंरूवार । 
सेड म्हणो तरी पाहु न कळे खेवा बो माय (४९८ ) म्हणून निरंजनात वास 
करणारा हा विठ्ठल उगाच नावारूपाने आळविण्यापेक्षा आहे तसाच जर 
.साझ्या हुवयात ठेवला तर मग “सहजी सहज स्थिती जाती वो साय? 
( ४९९.) अले ज्ञानदेव सांगतात. ज्ञानदेव म्हणतात, प्रज्ञेला निरंजनात भो नेले 
आणि निराकार झाले. क 

: कवतुक पाह्या निरंजना गेलीये । तंव बिरांकार जाले बाइये (५८०) 
निरंजनाचे स्वरूप वर्णन करता येत नाही म्हणुनच मोन धरावे लागते. 

पाहोन मी आता निरंजन स्वरूपा । 
त्याने मज-तत्वता वोजविले साय ॥ ( २६८) 
यज हे निरंजन स्वरूय पाहिल्यानंतर ज्ञानदेव. म्हणतात : * वळवळुनी भेटी 
प्रागेसी वेईल मिठी । सो लिःशब्देसी गोष्टी सांगेन साय ॥। “«दुरे पुरे वो 
आता जिणे निमाले । सज निरंजनी आफाविले गोदले वो मास, ' 

“यथा कुमारी सुरतं सुखीमुखात्‌ ' हा जो दृष्टान्त सांगे दिलेला आहे 
तक्षीच ज्ञानदेवांची अभिव्यक्ती आहे. ' निरंजनं तत्‌ सहजं गतदृयस्‌ । महासुखं 
तत्‌ खससं (नोळवर्णी) हयचित्तकस्‌ ।। ततो हि सोना: परमाथंदेशने । तथागता 
यान्ति सुनित्व भाजनन्‌ ॥ ' अल्ली, प्रेस्तावना चर्थागीतीकोश्यातही दिळेली आहे. 
( पान ३९ ). ी 

भुसुकपोद म्हणतात * जइ तुम्हे अहेरि जाइवे मारिहसि पञ्चजणा 
नलिनोवन । पडसम्ते होहिसी एकुमणा ॥ चर्या २३ ॥ : चंबजनांना मारूनच 
हरिणीला नलिनीवनात एकभनाने प्रवेश करता येईल कारण ५ माआजाल 
चसरिउ रे बांधिल माआहरिणी ।  भायाजालाने हरिणी बद्ध आहे. ज्ञानदेव 
म्हणतात. “ निरंजन वना गेलिये साजणी । तेथे निर्शुणे माझ्या मनी वेधियेले । 
बापर्खुमादेविवर विद्ठलु सहज सावला । निर्गुण दाविला विसुरा गे साये || ३॥ 
( अभंग २६०७ ) शुसुकपादाचे नलिनीवन हेदेखील निरंजनवनच आहे फारण 
त्यावरील संस्कृत टीकाकार म्हणतो “ पडचात्‌ वजापातेन हेतदृष्टि निरुध्य . 
गुरुप्रसादात्‌ महा सुख्चक्रनलिनीवनं प्रविद्धति | होहिसि एकुमणा इति विकल्प 
'बिरहः ॥/ मूग हा चारियारे अतिभाने सोकला । अविचार वद्ध त्याची परतोनी 
मागुती आला । तव त्या पारधिथाने गुणी बाणु लाविला । आज्ञा रे त्यजूनिया 
थिता प्राण मुकला ( १००२ ).'या ' मदाल्सा मथळ्याखालील रूपकोक्‍तीत 


| डौ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८ 


भुसुकपादांच्यी रचनेचा भास होतो. ज्यावेळी ज्ञानदेव म्हणतात “ तारु हारपले 
मृगजळो । ' त्यावेळी त्यांची रचना सहजयानी प्रभावाखाली असते असेच 
जाणवते. कारण सहजयानात “ उपायाला ? वा करुणेला नौका म्हटले आहे. 
ध्येय, ध्याता आणि ध्यान हो त्रिपुटी संपल्यानंतरच ज्ञानदेव म्हणतात ' झालो 
निरंजनी अती लीन. (७४२) 


श्‌न्यत्व . 

ज्ञानदेव वेदान्ती नसून ज्ञून्यवादी सिद्धान्ती होते हे शोधण्यासाठी त्यांच्या 
अभंगातून ज्ञून्याचा जो सर्वदा उल्लेख होतो त्याची वाट पडताळून बघावी 
लागेल. ज्ञानदेवांचा सहजयानी पंथ सेशवर स्वरूपाचा असल्यामुळे त्यांचा, 


बापरखुमादेविवरू जून्यातीत आहेच पग ज्यावेळी परमपदाविषयो ज्ञानदेव 
रचना करतात. त्यावेळी ते जून्याच्या भाषेतच अंधिक वेळ बोलत राहतात. 


- जेथे जून्यचि सावळले तेथे काय उरले !! असा प्रश्‍न 
स्हणतांत “ हाती घेउनिया दिवटी लागिजे -अंधारापाठी । अंधार 
उजियेड तो (३७८). * ज्नन्यापरता आदिअं 
आहे असे ज्ञानदेवांचे मत असून ते पुढे म्हणतात सर्ववृत्तीशून्य स्हणे तोचि 
धन्य ! ज्ञानदेव सोन्य सरबस्वेसी || ? (५९१ ) साज्ञा देह सगुण आहे पण कोष 
मात्र निर्गुण आहे असे सांगताना ज्ञानदेवांना * खसम अनल्या साऱ्य असावी 
असे बाटते कारण “ शून्यातील सारे चरातर हे ' असे ज्ञानदेव म्हणतात (८०४) 
“ ओटपीठावरील चार देहावर जीवांच्या चार अवस्थांचा विलय झाल्यानंतर 
शून्य ज्योती निः:ज्ंकपणे प्रकाहशत असते. ' (८०७) शून्याच्या भुवनातच 
अविनाशी स्वरूपाच्या त्या परमपदाचा निळा रंग डोळ्यास नालेला भाहे. तेच 
शून्य योग्यांचे बोज आहे. ' जून्याचे जे बीज तेंच योगियांचे गूज! अज्ञी 
ज्ञानदेवांची अभिव्यवती आहे. पण निवृत्तिनाथांनी शून्याची ह 
तिचे तर नागाज नाच्या शून्यत्वाशी विलक्षण साम्य आ 
अभंगाकाराने नागाजु नाच्या माध्यशिक कारिकेचाच 
नागाजु न म्हणतात. . | 


करून ज्ञानदेव 
र॒न देले दृष्टि 
घु नाही ' परमपद शून्य स्वरूपी 


हे. असे वाट्ते को ह्या 
अनुवाद केला नाहे. 


* सर्वं च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युज्यते | 
सरव न युज्यते तस्य शून्य तस्थ न युज्यते ॥ 


- शून्य शोधिले नाही जेणे। काय विवरण केले 


ब त्याने । वर्णाकृती झन्याकार | 
हा नाही ज्या विचार । न घडे साक्षात्कार । जाण 


प सवंथा तया नरा। आधो 


शी ग 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत . 


जी कल्पना सांगितली 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव ९ 


शून्याची शोधणी केली । मग सहस्तु प्राप्त झालो | शून्यवर्णाचा निळा | अव्यक्त 


तेजाजा ओतिला गोळा | ऐसे शून्याचे नाही ज्ञान । तंववरी अवघेच अज्ञान. ॥? 


हा अभंग ज्ञानदेवांचा असावा छ्याविषयी संशय येतो कारण * जनी 
अवघा जनार्दन | अज्ञान सज्ञान काय बोलु | अश्या मुद्रेने जनीजलाईनाचे नाव 
लक्षात घ्यायचे तर ' निवृत्तिराजे बोलविली बोली | तेची बोलि बोलिलो ।| 
( अभंग ७४३ ) या दुसर्‍या नाममुद्रेवररून या अभंगकाराने निवृत्तीचे तत्त्वज्ञान 
सांगितले असेच दिसते त्यावरून ज्ञानदेवांचा शून्यवादी पक्ष अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट 
होतो. 

पण विठ्ठलाविषयी बोलताना सात्र ज्ञानदेव विठ्ळ्लरूतींला शून्यातीत 
म्हणतात. “ नवा आत ओवळी ओटपीटा जवळी । शून्यातीत काळी सुकुमार | 
(७८४) किवा बापरखुमादेवीवरु शून्याहुनी वेगळे । (१०७१). झानदेवांच्या 
या भमिकेची संगती लावणे आवड्यकत आहे. व्यावहारिक जगत्‌ भ्ामात्मक 
असून तो शून्यरूपी प्रज्ञवञा विलास आहे असे वजयानी वा सहजयानी तंत्रातील 
विचार आकळन घेत असता ज्ञानदेवांना प्रज्ञेचा आधार शोधावयाचा असावा 
असे दिसते. आणि हा आधार बिठ्ठलाच्या काळ्या महीत त्यांनी ज्ोधला 
असावा द ह्या. जोधातच ज्ञानदेवांचे सहजयान सेश्‍वर झाले असावे. कारण 
८ शिव, शती. ! वा ' प्रज्ञा आणि उपाय किंवा ' नेरात्म्य आणि बोधीचित्त 
* घांना जस्माळा घालणारी एक शून्यातीत परा शक्‍ती - जी शूल्याच्या निळ्या- 
वणपिक्षाही गहिरी असावी असे त्यांना वाटते. न्ह्गून शून्यातीत अजी नोळ- 
वर्णातील काळी सुकुमार विठ्ठलसूर्वी त्यांच्या अंतरात अधिष्ठित झालेलो असते. 

ज्ञानदेवांचे सप्तक हेदेखील विज्ञानवादातूनच स्पष्ट होऊ शकते. 

गहिनीनाथं सांगे निवृत्तीचे कानी 
पावले ते ज्ञानी सिद्ध पंथे. 
ज्ञानदेव म्हणे गूह्म हे सप्तक 
अनुभववू लेख 'पाहिलिया (अभंग ४२९) 

डॉ. प्र. नं. जोशींनी गहू' सप्तकाची फोड _फरण्याचा प्रयत्न केला नाहो. 
पण विज्ञानवादाचा वा योगाचाराचा शोध घेतला तर * ल॑कावतारतूत्रा- 
सारख्या ! योगाचारी प्रंथातून हे सप्तक लक्षात येण्यासारखं आहे. पंचेंद्रियविज्ञान, 
मनोविज्ञान, आणि विज्ञान अशी ती सात तत्त्वे अवून वसुबंधूनी विज्ञानालाच 
एकमात्र तत्त्व कल्पून त्यालाच * आलयविज्ञानाची ' जागा दिलेली आहे. या 


सप्ततत्वांनीच सेन्सेशन, थिंकिंग आणि परसेफ्ठन्‌ ची प्रक्रिया होत असावी. 


दळ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


जक ची 
.) ८ $$ हर 1 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, बाई 


१० | नबभारत 


विज्ञानवाद्यांचे नेरात्म्य जसे शून्य आहे तसेच बोधिसत्व वा उपाथाचेह्ी स्वरूप 
शून्यच आहे. 


* लिःल्वभावं निरालम्यं सनेशून्यं निरालयम्‌ 


लेली आहे. 


म्हणूच त्यांचे कोणत्याही 
स्वरूपात भगडोकरण झाळे तरी झेवडी त्यांचे 
असते. * स्फूतिःच देवताकारा निःस्वभावा स्वभावत: । यथा यथा भवेत 
स्जूल. सा तथा शून्यात्मिका ॥' ( अद्दयव्यसंग्रह ). ज्ञानदेवांनी रसमा- 
देबिवरूला कधी शूण्याचे ठायी नीळवर्णात बा कधो शून्यातीत काळ्यावर्णात 
तिष्ित क्षेले आहे. बंगालात धमंठाकूर हा जला जूल्याचे भानवी 
19 11'010110171110 ) स्वरूप होते तसेच महाराष्ट्रातील विठठल हे 
देखील शून्याचेच देवत प्रतीक होते. पांचध्यानी-वुद्धातील * अक्षोथ्य बहू ? हा 
विज्ञानस्कंधाचा दृश्यावतार असून त्याचा वर्ण निळा होता. ज्ञानदेवाचा 
रखुलादेविवर हा अक्षोभ्य-दबुद्धाचे स्वर्प असावा. हिन्टु तंत्रांनी पुढे ज्यावेळी 
अक्षोथ्य हे नाव श्षिवाला दिले त्यावेळी. बोद्धाची अक्षोच्य नोळवर्णी पांडरंगा'ची 
सूती नामदेवाचे कालखंडात झंकराची मूर्ती म्हणून स्वीकारली गेलो. 
वजयानी बोडांनी, आणि त्यामुळेच वजायाना 


१. ॥/” टा 
कने 
शग 
ल्ल 


“४ 


शून्य तत्वांना देवतांचे स्वरूप दिले असले तरी त्रजयानी चा सहजयानी साधना 
ही सूतिपुजेभोबती घुटमळत नव्हती हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. 
* चित्त देव जे सकल राज्जइ || ! 

- सकळ देवतांचे अधिष्ठान चिततातच असते असे सरहपाद सांगतात पण 
सरहयादांचे हे मत त्यांचे शिव्य मत्स्येन्र हयांनी रचलेल्या * कौलज्ञानिणय ! या 
पोथीतून अधिक विस्तारून सांगितले आहे. * कोलज्ञाननि्णय ? घा * अकलबीर 
तंत्र ' सहजानंदाचेच प्रतिपादन करतात. बोद्धतंत्रातील देवतांना हिंदु 'तंत्रात 
शंकर पार्वतीची वस्त्रे देऊन झाकळून टाकले ही लबाडी लक्षात न घेतल्यामळे 
श्री. रा. चि. ढेरे सारले संशोधक मत्स्येस्दाच्या को्नार्गाची चूक व्याख्या रवात 
आणि त्यांना श्यावत तंत्रात समाविष्ट करण्याचा प्रमाद करतात. क शि 
जो शिवशवक्‍्तियोग सांगितला आहे- तो उमाशंकर योग नसन प्रज्ञा आणि 
* उपायालाच शक्‍ती व शिवाची संज्ञा देण्यात आली नाहे. गोरलोपनिषदात 


१. गुरु गोरक्षनाथ, रा. चि. ढेरे. पान. ८ १ 


-८र२. 


शोतुक्िमोशिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


स्वरूप जून्यत्वाचेच- 


तून उऱ्वलेल्या तहूजथानात ' 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशो धन-सह्जयानीप्रभाव ११. 


देखील भेदाभेदरहित अचित्त्य वासनाथुवत जीव होय. * तो कुल मार्ग कहियो । 
और समस्त बासनारदित भग हे अंतःकरण जिलके- ऐंले जी भजन से ४ 
आवतृ हे ,ऐसो मरगन अकल सार्ग हे अज्ली. व्याल्या दिलेली आहे. त्यात 
शिवळवितयोगाचा निदेज्ल नाही. कोलहयाननिणेयातच भहायोगिनी कोलळात- 
* कलपज्चशिकासलं ! असे ज्यावेळी म्हव्ले जाते त्यावेळी पांचध्यानीबद्धाची 
कल्पना कोलजञानात अंतर्भत असते. ( पटल २१ इलोक २), एवढच नव्हे तर 
* सिल्लेशवरं तथा चान्यं कोल, ते वजसस्भवप ( इलोक ७ ) या पंबतीवरूनही 
वद्मबानातील पा ध्याती ऱ्ू कुलफल्पनचा आश्रय घेऊनच सोनपादांनी 
(सत्त्येंत्राचे शिष्य ) कोलागभाची व्याख्या केलो आहे. कोल्सार्गे हयो सन्ति 
सहजा तथा ! असे ज्यावेळी मीनपाद ' अकुल्बार तत्चात * ( ब-इलोक 
५'३ ) म्हणतात त्यावेळी कौलमार्ग सहजानंदी नाग आहे हेही स्पष्ट्च होते. 
सहजग्त्‌ इसं चक्क वडनामातिकोद्नवस्‌ । 
योगभयोगेण बजावदभवते नरः | १० 0 
वि 
वजावत्‌तिषठत देह संहारन्त न हि त्रिये ॥ २५॥ 
थवा न 
व गढ सदभावं मम गुहा प्रगोबितम्‌ (।। २७॥ ) 
- अज्ञा इलोळांतत आणि ' परसवज्शीकरणं नास पचदशः पटलः | १्या 
उपसंहारातून कलमा हा बजायानी, सहजयानी मार्ग आहे हे लक्षात येते. 
अकळूबीर तंत्राचा प्रस्ताव करताचा शसीननाथ म्हणतात. * सहुजातंदं 
स्वदीयाडगससदभवभ्‌ ' हा सहजानंद ज्या अकूलवीर तंत्रात सांगितळेला आहे 
तोदेखील सिदधताथांनी सांगितला आहे. एवढेच नव्हे तर तो गुह्मतर आहे 
(१.२): अकुलबीराचा साग सहुजानंदी आहे * सहजानेन्दं त विस्दन्ति , 
सव्यंधर्म्यसमांसताः ॥ ( इलोक, ५: ) आणि पुढे ' भावाभाबविनिर्म्‌दत 
उदधास्तमतवर्जितः । स्वभावमतिसतं शान्त सतो यस्य मनोमयस्‌ ॥ अकूलवीरमिति 
ख्यातं ? असाही बोध करून दिलेला आहे. ( इलसयोक १४-१५) ' अकुलवोरं 
स्थितं .... परमामृतसन्तृप्ताः सहजानन्द च केवल्स्‌ ॥ ( अक्‌ल-वीरतंत्र 
णणदासडान्त पढती. डॉ. कल्याणी मल्लिक. गोरलोपनिषद. पा. ७४. | 
२. कोलज्ञाननिणेय. पटल पंधरा. 


, ३. अकूलवीरतंत्रअ. 


र] ] 


टत 


£ 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत ्‌क्‌त द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


(3 । नवभारत 


बी-इलोक, १४० ) अकूल्वीर मार्ग श्रेष्ठ कसा सांगताना मीननाथांनी जे 
निरनिराळे पंथ वर्ज्य ठरविले आहेत त्यातही - - 

* एभिः शेवागमे; सरव्वेः परोक्षज्च क्रियान्विते: 

सविकल्पसिद्धिसंचारं तत्‌ सव्वं पापबन्धेवित्‌ । 

बिकल्प बहुलाः सर्वे मिथ्याबादां: निरथका: | (१ 
7 अक्नी झेवागमांचीही जेथे संभावना केली आहे तेथे कुल आणि अकल पंथाला 
शेव वा ज्ञात तंत्रात ठेवण्यात श्री. रा. चि. ढेरे यांचे प्रतिपादन उथळ 
असावेसे वाटते. मत्स्येंद्र अथवा लुड्पा, मौननाथ हे सरहपादांच्या परंवरेतील 
साधक असून 'मत्ल्येन्धांची गुरुपरंपरा आदिनाथापासून म्हणजे सरहपादा पासन 
प्रारंभ होत असावी असे दिसते. बाराव्या हतकात आदिनाथाला शंकर संबोध- 
ज्यात आले असावे. सरहपादांनी दिलेले सह॒जयानी तत्वज्ञानाचे मार्ग बजयाना-. 
तील अध्यात्म आणि जोवन आदश ह्यांना- सोबत घेऊन मत्स्येन्रांच्या 
कौलागसातून ,व मीननाथांच्या अकुल्मार्गाने सिद्धांचे ' गुह्य तत्वज्ञान घेऊनच 
नेवासे आळंदीला आले. नाळंदी हे द्रामनाम देखोल आलयातनंदी ' या विज्ञान- 
पंथातील अंतिम तत्वाच्या अभिधानाने साकार झालेल्या नामाचा अवत्नंश 
होय असेही. लक्षात घ्यावे लागते. ज्ञानदेवांनी जिथे गोताझाष्य रचले त्या 
नेवाशाला जी सोहिनीराजाची सूर्तो होती ती * नहालयाची म्हणजेच अभत 
कुंभ धारण केलेल्या  लोकेश्‍वराची ' सूर्तो अतावी. वज्याची ' तंत्रात 
निरनिराळ्या आध्यात्मिक प्रतीकांना ,देवत्वाचे स्वरूप दिले गेले होते हे जर 
ध्यानात घेतले तर ' महाल्या ! हे : आलय विज्ञानाचे देवत प्रतीक असावेसे 
वाटते. महाल्याच्या हेजारी असगारी ' स्सेज्ञानी ! ही क्षेखोल नागार्जुनाच्या 
मोध्यमिक तत्वातील देवता होती हे लिद्ध आहे. तात्पर्य ज्ञानदेवांचा परिसर हा 
मध्ययुगीन महाराष्ट्रात विज्ञानवादी वजयानी घ सहूजयानी तंत्राने भारलेला 
होता असे दिसते. उत्तरकालीन श्रोतस्मार्त पंथीयांच्या ग्रंथात बोद्ध देवतांना 
हिडु देवताचे पांघरूण घालण्यात आले. महाल्याच्या हातातील अमृतकुंभ बघन 
त्याचे भोवती देवदानवाच्या समुद्रमंथनातून बीष पळवून नेणाऱ्या नोहिनीचो 
कथा गुंफण्यात आली. भहाठया आणि रसेज्ानी हे बोधिचित्त आणि प्रज्ञा या 
दोन तत्वांची दृश्य देवत स्वरूपे असावीत "ह्याची मात्र विस्मृती झालो. 


1 


मुळात बोद्ध सहजयानी तंत्र आहे हे ध्यानात घेतळे तर त्यातील जो चुणाविवी 


१. अकूल वीर तंत्र १. - इलोक. ७-१०, 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सच्छिद्रांचा कोलागम व सीननाथांचे अकुलबीर तंत्र शेवतंत्र मग । 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव १३ 


आहे तोच गुरपरंपरेने ज्ञानदेवांकडे आला असे दिसते. सरहपादांच्या दोह्यात वा 
सत्स्येत्तांच्या कोलागसात किंवा भोननाथांच्या अकूलवीर तंत्रात देवतांना 
अंतर्यांनाचा वा तिसताचा आश्रय आहे; तसेच ज्ञानदेवांचा * बापरखुमादेविवर ! 
हा ज्ञानदेवांचे ' अंतर्यामांत ज्योतिलिंग आहे. * 
: अगाधपणे माझे अंगी बांधले । वरपडे देखिले भृत्तिकालिंग || 
माझ्या शरीरी ज्योतिलिंग उगवले । अगाध कवळिले हस्तेवीण || 
* ब्ापरखुमादेविवर ज्योतिलिंग विश्‍वनाथ । ( अभंग ३२५५ ). 
-विश्‍वनाथ हाच वजयानी लोकेइवर झसावा असे वाटते. 
ज्ञानवेव विचारतात, परतत्व आहे कोठे ? 
ब्राई कोणे घरी सांगे बो जिवित्व । परेचे परतत्व कोणे घरी । सखि 
सांगे गोष्टी बाईये रुप वो घरी) आपणचि घरी" सापडेल. ' हे त्यांना उत्तर 
मिळते ( ३९० ). अन्यत्र पुन्हा ज्ञानदेव म्हणतात “ तनुमनुधन पुज्य पे केले । 
आत्मतिंग पूजिले बाईये वो॥ (५६५) हृदयपरिवारी कृष्ण मनोमंदिरी । 
आमुच्या माजघरीं छष्णबिंबे ॥ (५६६ )- ज्ञानदेव म्हणे निर्गुण निरंजन । 
मनाचे भोहून सतिभाजी ( ७२३ ). विठ्ठल हा तर ' माझिये हृदयाची वुंथी ' 
आहे असे सांगून ज्ञानदेव म्हणतात ( १०९८ ) आमुची हृदयीची श्रीमूति । 
घेउनि विठ्ठल वेषाची बुंथी । आता. चाळविसी क्ति । बापा पालटू नेघे । 
( अभंग २८) अल्ला :या विठ्ठलाचे. ध्यान धरावे वा पूजला जावे तर 
८ वाया पड गेले तर पाउलचि न विसे । उभाचि स्वयंभु, असे । समोर की 
पाठमोरा न कळे । ठकचि पडिले कैसे ॥ ४॥ बोलावे तर परेहि परते बोलणे 
खंटळे । वैखरी कंतेनी सांगे ॥ २॥ बाप रखुमादेविवर्‌ हृदयीचा जाणुनी । 
अनुभवु सोरस्‌ केला ॥ ी । 
अर्थातच बिठठलभूर्ती हुदयत्थ संदिरात विराजित असल्यानंतर *ती 
निरश्न्य निर्पम निर्वाण । ते दक्षा पाषाण केवी पावती || पाहता या डोळा न 
दिसे "जाही केल्या । व्यापूनिया ठेला बाहिजु भीतरी । तो पदापिडा अतीत 
भावाभावरहितु । बाप रखुमादेविवर विद्लु हृदया आतु ॥ ' ( असंग २४) 
अज्लीही ज्ञानदेवांनी समज दिलेली आहेः 
निर्जिवा दगडाची काय करिशी सेवा । 
तो तुज निर्दैवा देईल काय || १॥ 
कंबण गणे भुली पडली गव्हारा । 
तौर्थाच्या माहेरा नोळखिज्ी॥ २ || 


 £ --ज गभ 
बड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


१४ : नबभारतः 
अष्टोत्तरशे तौर्थ जयाच्या चरणी । 
तो तुझ्या हृदयभुवनी आत्मारामु | ३॥ ( अभंग ९०३ 3: 


. दुसऱ्या अभंगात ज्ञानदेव म्हणतात - , 


तीर्थे तू पाहसी कायी । तुजपाशी आहे ते कुठेच नाहो ॥ ( देहातच तीर्थे / 
पाहा. असा अर्थ आहे. डॉ. प्र. न. जोली न्हणतात ' अनेक तोर्थाच्या फंदात 


तू कक्षाला पडतोस हा अर्थ चूक. आहे हे ओघाने येईलच ) » 
दगडाचिया देवा घेता डोई । कपाळ फुटेल परी मोक्ष नाहो || 
झळझळित धोतरे देवतार्चनाचा पसारा , 


दिवसाचो सोवळो दहा बारा॥ ( अभंग ९८७). 

- मूतिपूजेविषयी ज्ञानदेव, जसे अनुकूल नाहीत तसेच तीर्थाटनादि. सायासां- 
विषयी त्यांना ञआादर नाहो. 

तीर्थ ब्रत तय दान । जरी न करे हे सना । तरी सहजच साधन, 
गोपीनाथु || ( अभंग २७) त्रिवेणी संगम नाना तीर्थ अमी । चित्त नाही 
नासी तरी ते व्यथं ॥ ( अक्ंग ५७). या सभंगातील आशय संत्स्येंद्रांच्या 
कोलज्ञानातील आहयाशी फारच साम्य दक्षंवितो. सरहपाद म्हणतात * पाठे 
पासभमन्ते अच्छह || ' वाल्तविक सारे जवळच आहे. पण उअमन्ती सुरू आहे. 
देह हेच तीर्थ आहे. “ एथ॒ से सरसइ, एथ से गंगासाञअर । वारागसी पञआग 
एयु। ले चान्द दिवा अरू। ( दोहाकोश ९६) देह सरिस तित्य । मड 'सुघउ न 
दिठ्ठड ॥९७]| या देहातच सरस्वती गंगासागर, वाराणसी, प्रयाग आहेत देहापेक्षा 
वेगळे सरस .तोथे असल्याचे भी पाहिळे नाहो. ऐकले नाहो. ज्ञानदेव म्हणतात 
“ काया काह्यी गुरु उपदेशी | € ( अभंग १२ ) गोरक्षलंहितेतील मत तसेच 
आहे “न ब्रतो न ती्थज्च, ' ( कोलज्ञाननिर्णय प्रस्तावना डॉ. बागची. 
पान. ६५ ). कोलज्ञाननिर्णयात संत्स्येद्धनांथ म्हणतात - न 


“न काष्ठं मृण्मयं लिंगं न शेलरत्नसम्भवम्‌ । ( तृतीयपटल - १४ 
-अकूलबोरतंत्रात मीन नाथांचा आग्रह आहे ' न कुर्याद्‌ क्षद्रकर्माणि काष्ठपाषाण- 
पुजनम्‌ || (ब. ६) कारण साधक एकदा अकूलवीर झाला को - 

“न यज्ञ नोपवासळ्चय न क्रिया वर्णभेदकम्‌ । 
त्यवत्वी विकल्पसंघातम्‌ अकुलवीरलयं गता: ॥४३]॥ 
न जपो ना्च्चनं स्नानं न होसं नेव साधनम्‌ । 
अग्निप्रवेश्नं नास्ति हमन्त भूगु नोदनम्‌ ॥४४॥ 


कष 


अनुक्रमणिका स्दरविव | 
ज्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सह्जयानीप्रभाव १५. 


नियमो$पि न तस्यास्ति नोपेबासो विधीयते | 
पितृकार्य' न करोतीति तौर्थयात्रात्रतानि च ॥४५॥ 
(अक्‌र्वीर तंत्र-अ) 
कौलज्ञाननिर्ण॑यात मत्स्येन्द म्हणतात को ' मालतपुष्पांनी पुजा कर. 

(अचंयेन्नानसेः पुष्पेः) आहिसा प्रथमं पुष्पं द्वितोबेंन्द्रिय निग्रहम्‌ ॥३-२५। असे 
सांगूंन ' सिद्धलिकरमिदं दोवि देहल्यं प्रत्ययान्वितम्‌ । मनोलिजगं सदा ध्यायेद्‌ 
यां यां फल्ससीकृते ॥२८॥ 'तां लभन्ते न सन्देहो आत्ससस्वित्ति पुर्व्वकम्‌ । 
एतत्ते कोलिकन्देबि देहलिडयस्य लक्षणस्‌ | २९॥| ( तृतीय पटल ). असा 
सानसलिंगाचे पूजनाचा उपदेश करतात. ज्ञानकारिकेत देखील “ एतद्कोल्लिकं 
यल्लिकग न होलहेमरोप्यजम्‌ ८ ' कथितं देहजं लिडगं एकन्तु न द्वितीयकन्‌ ॥. 
(९॥) असेच सांगितलेले आहे. कालजञाननिर्णयाच्या आठव्या पटलात देहांतर्गत 
पीठ आणि त्याच्या देवता व संत्र ह्यांचे वर्णन दिलेले आहे. ज्ञानदेवांचे तीर्याट- 
नादि सायासाविषयीचे व मूतिपुजेबिबयीचे विचार सहजयांनाशी पुर्गयणे सुसंगत 
माहेत. मत्स्येन्व्ननाथ “ मानस पुष्ये. आणावयास सागतात ज्ञानदेव म्हणतात 
सल सुस घांलुनि माळा । ( अभंग ४८८). | 
£ नाद आणि विन्दु पक 

सहजयानात नाद. बिंदू तत्वांची चर्चा केली जाते. पड म्हणतात 
परमसुखावस्थेत चारशून्यातीत अश्या अवस्थेत नाद आणि बिस्दु इत्यादि 
विकल्पापासून सुक्‍तता अलते. 

* लाद न विल्ट त रवि शशि मंडळ 
चिअराअ सहावे मुकल. (चर्या ३२२) 


- सरहपादांची नादशून्यातीत अवल्था कडकणपादाच्या चर्येतूत अधिक स्पष्ट 


होते कारण वकडऊकणपाद म्हणतात: 

सुने सुन सिलिआ जबे री 

सअल धास उइ॒आा तब, 
- ज्यावेळी शन्यात शून्य मिळते ( महाळून्यातीत अवस्था होते ) त्यावेळी सव 
धर्माचा अस्त होतो ' बिन्दु णाद ण हि पडठा. ' बिन्द्‌ आणि नादाला स्थान 
नसते. (चर्या ४४) 

कौलज्ञाननिर्णयात नाद बिंदूची चर्चा नाही तरीपण गोरखनाथांनी भात्र 
अमरोघप्रबोधात नार्दाबिडूची चर्चा केलेली आहे आणि तो चर्चा वजयानो व 
2] 


 : गण 
र] स्वाम 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१६ | 1 नवभारत 


सहजयानी मताच्या पाइवंभूमीवर आहे. गोरखनाथ आणि मत्स्येत्धनाथ यांचे 
ग्रंथ कालांतराने शवागसाच्या पीठावर दत्तक देण्यात आले आणि मत्स्येंद्राला 
चोरून शंकराचा उपदेश करविला गेला, बौद्धांना ज्ञेवागश!त समावन घेण्याचा 
| प्रयत्न अकराव्या बाराव्या शतकापासून सुरू झाला होता. १ 


1 
ह 


अमरोधप्रबोधात ग!रसनाथांनी आदिनाथ, भोननाथ आणि चोरंगीनाथांना 
नमन करून सिद्धवुद्धांना बंदना दिलेली आहे. त्याचप्रभाणे -- 


* चित्तो समत्वमापत्ने वायो वखजति मध्यमे 


एषा$मरोली वज्रोलीतदामति मतेति च ( सहजोली प्रजायते ) वज्रोली 
सहुजोली ह्या अभिधानाने अमरोघप्रबोध वज्रयान तंत्रयानाच्या भले, 
निर्लाण झालेले प्रकरण आहे असे दिसते. ( अमरोघप्रबोध ९ 3 सुम वा 
अतिून्य आणि महाजून्याचाही निदेश आला आहे. आणि ह्मा सड अ 
नंतरच्या इलोकात- दाणा 
* चित्तानन्दं ततो जित्वा सहजानन्दसभव: 
दोष मृत्यु जरा डुःख क्षुधा निद्राविवाजितः * (५१) 


-सहजानंदाची स्थिती वर्णन करून सा 
.अश्ली अवस्था प्राप्त झालो को 


“न नाडो न बिन्दुईच न चेतो नाप्यचेतन: ॥ ५४ ॥ 


गितली आहे. 


म्हणतात * नाद ना बिड कळा न जोति | निवृत्तीने 
( अभंग ७०९). तेथे नाता बिडु कळा वु 
(अभंग २४ ):पण ही अवस्था तीन शन्याचे पलिकडे 
म्हणतात. * तिही शूग्यावरी नांदताहे देही । तोचि ब्रह्मांड गे 
( ६५७ ) पण कधी कधी ज्ञानदेवांनी चार श्न्य वक 
चहु शून्याचा भेद 'केसा पाहावा देहो । ब्रह्मरंध्री नि:संदेही रि ी 
( अभंग ७३५ ) * ल्य हे चार महाद्ून्य दिसतसे । निरंजन जते वव. ु 
( अभंग ७५६ ) ज्ञानदेवांची चार शन्याची द गुंतल 
आणि सहजयानी साधकानी ही कल्पना ना 
घतली आहे. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


१4 प र्क किच 
(3 र 
अ 
द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशो धन-सहजयानीप्रभाव १७ 


नागार्जुनाच्या पृंचकम नामक ग्रंथात जून्याचे चार स्तर सांगितले आहेत: 
“ जूम्यं च अति शून्य च महाज्ञून्यं तृतीयकम्‌ । ऱ 

बतुर्थय्‌ सहाशून्यं च! ह | 
डॉ. एस. बी. दालगुप्ता म्हणतात : * एता 1७81165 18 शी'86 गी'ठाऱा 
ड2०य लकाड(ळ08 त्याते गाळा लडडॉळि०8 ...... |. 18 0० त 
पा७& 00॥॥०७]॥७) ३00). 0 6एभञा 81] ]3िपदव घड ७0 870 


8100७७0 छाया (१७ ]णा0001000० री उणंत ११0७. गुहय- 


सिडोच्या या वघनानुसारच ज्ञानदेव कधीकधी - 
* चहुशूस्याअरते महाशन्यापरते । 
_.सर्वांसी पहाते तेचि जा । (अभंग ७४२) 
अद्लीही अवस्था वर्णन, करतात : | 
नार्दावदुंबिबयी ज्ञानदेव स्हणतात 
« सारदविदा कल्होळ गर्भी झाला ।॥ ! (अभंग ७२०) 
* आता बोलाबोली नको बा आणिक 
विडु ती निःशंक ब्रह्म रया ।1७६५॥ . 
सहजयानात विद्‌ अहं स्वरूपी आणि नाद इदं स्वरूपी असतो. अंमरोघप्रबोधात 
गोरक्षनाथ सहुणतात - » | 
__  ब्रिन्दवादो सहोषध्यो विद्यते स 'जन्तुड, (१२) चार्यून्या, नाद विद 
हो संहजयानी प्रतीके ज्ञानदेवांनी आपल्या. अभंगात सरहपाद, व्ंकनपा 
गोरखनाथ यांच्या तहुजयानी अर्थाप्रमागेच जापरलीं आहेत" हे लक्षात घेता 
ज्ञानदेवांचा सहजयानी माग स्पष्ट होण्यासारखा आ 
ज्ञानदेवांची वि5ल सर्तो हो विज्ञानभूर्ती आहे आणि ज्ञानदेव हेदेखील 
विज्ञानवादी पंथाच्या छायेखाली वाढले आहेत अशी ग्वाही देणारा एक अभंग 
त्यांच्या अभंगगाथेत अंतर्भूत आहे. ( अभंग ५३२ ). 
सतता वसोनी सार्येसी पर । विज्ञान हे घर जीवी दिसे १ ॥ 
ज्ञानी वसे विज्ञानी ल दिले । बिबि निव रसे समता शांती 11२1 
न आपी आप रस जनवनं दारा । विज्ञान उभारा भावी दिसे 11२॥ 
_ बापरखुसादेविवरू उभारण हरि । दिपु भाजिघरी ठेवियेला ॥४॥| 


१. तांत्रिक दडिज्ञम॒ एस. बी. दासगुप्तांच्या पुस्तकातून उद्धृत. 
२. पधुर्बक्त, पान. ४१ . - क 


न.भा. २ 
अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


श्र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बि 
% तात 
रळ कती 
(४ नवभारत *ठै. 
भ्र ह ७५ च कडव 
न्ट« (अमृतमहोत्सवी) >२७ 


*९ स. “१ 


अप 


द्वारा प्राज्तपाठशाळामडळ, वाई 


१८ न नवभारत 


मायेपासून पर असणाऱ्या या (आल्य) विज्ञानाचा ठाव घरोच (देहातच) 
आहे. ज्ञानामुळे जगाचा पसारा भासमान होतो, पण विज्ञानाने मात्र त्याचा 
लोप होतो आणि बिंबात बिंब लोपून सारे ज्ञांत होते. समत्व निर्माण होते. 
पाण्यात पाणी जसे मिळून असावे तसेच पुत्रपोत्रादि आहेत. पण विज्ञानाचा 
हा उभारा संसारात व्यक्‍त होतो. मी ह्या विज्ञानाचे ठायी -विठ्ठलाची 
स्थापना करून अंतरातील ज्योत प्रज्वलित केली आहे, ? ज्ञानदेवांचा योगा- 
चार पंथ हा सेश्‍वर पंथ हे मांगे सांगितले आहेच. 


' ज्ञानचि विज्ञान आले हाता । आम्हा नाहो जञरिरी ममता | ! असेही 
ज्ञानदेव म्हणतात ( अभंग ५७१ ). । धर 
ज्ञानदेवांचे सह्दजयानी विचार ह वी 

ज्ञानदेवांच्या अभंगात सहजयानी विचार इतस्ततः विखुरलेले आहेत. * न 
गणवे परिमाणे न बोलबे अनुमाने । तो सहज निर्वाणी ज्ञाने फळला यो माय | 
( अभंग ५१४) अले ज्ञालदेव सांगतात. * नव्हे व्यमिचारिणी नाही मज 
कोणी । पाहता निर्वाणी सहज जोडले वो माय || ( अभंग ५१७ ) असेही ते 
म्हणतात. सी व्यसिचारिणी नव्हे. कारण पाहुता पःहता सो निर्वाणरूपी 
“ सहुजपद * प्राप्त करून घेतले. किंवा जो परमेश्‍वर परिमाणाने मापला जाऊ 
शकत नाहो, जो अनुमानाने सांगता येत नाही तो सहजस्वर्पात निर्वाणिपदो प्राप्त 
झाला असे ज्ञानदेव स्पष्ट करतात. ईइवराझी कलह करून त्याला नाना प्रकारची 
दुषणे देऊन शेवटी म्हणतात “समस्त जीव हे तो तुजे आकारले येरी ते 
लटकोच भ्ांती | जागसी.ते करी ही देवा तेचि ते सांगो किती ॥ दग्धबोजो तरुबीजी 
सामावला तेसा तुजमाजी श्री गुरु निवृत्ति । ऐक्य झाले तेथे . नि 
दिवाळी । सहज समाधी तेथे कायसी रे टाळी || (३९१) 

इंद्रियाचे लळे पुरवायचे नाहीत. पण इंद्रियाला ज्षिणून मारावयाचे 
नाही. असाही त्यांचा पंथ आहे. तोहो सहजयानी विचार आहे 

“शरीर वरि वरि कां दंडिसी | जव वारिले न करि त्‌क्षे 
- असा प्रश्‍न करून ज्ञानदेव म्हणतात बगळ्यासारखे ध्य 
च्रित्ताचे, मनाचे सुमन कर. वनात राहतोस आणि वनितेचा 
- काय सांगावे. 

त्रिकाळ स्नान करिसी तोर्थ जळी । 
परि नव जातो मनोचे मळ 


तुझियानी दोषे तोथें कुश्चित झाली. ( अभंग ८५२) 


त्य 


मन ॥ 


1न करू नकोस 
ध्यास करतोस? 


अनुक्रमणिका वनकर | 
श्र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव १९ 


गोरखनाथांचा देखील विचार असाच आहे; 


* तौरथि तीरथि सनाम करिला । बाहर धोये केसे भौतरि ' भेदिला ॥ 
- घरादाराचा त्याग करतो म्हणक्लील तर तुझ्या जवळचे जाडे झरोर कसे 
त्याग्षील ? मायबाप त्यागतो म्हणशील तर अहंकार अविद्येचे कोडे आहेच. 
बंधु आणि सखे सोडून जाझील तर काम-क्रोधांनी तर अवघडून ठेवले आहे. 
बहिणीचा त्याग करशील तर आज्या तृष्णा पाठिझी आहेतच. मग ह्यांचा त्याग 
करण्यापेक्षा सहजानंदी तंतोषातच राह असे ज्ञानदेव सांगतात ( अभंग ८५७). 
गोरखनाथ त्यांचे पुर्वी तेच सांगतात : 
माया मारिली मावसो त्यजिली तजिला कुटुंब बंधू - 
संहसार कवल तहा गोरष बाला जहां मन मनसा सुर संघ. 
आसा तजीला, तृसना तजिला तजीला मनसा भाई १ 
नौ षंड. पृथ्वी फेरि ने घालो गोरब रहिला साच्छिद्र ठाई: 
( गोरखबानी पृ. १४१) 
- अन्यत्र ज्ञानेश म्हणतात -. * षट्शास्त्रे आणि.वेद त्रिविध सुकक्‍तीविषयी वल्गना 
करतात. नाभाप्रकारदी मते उच्छंथलासारखी बरळत राहतात. पण त्या मार्गाले, 
त्यांच्या आहारी जायचे नाहो, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार यांनी 
व्यथं श्रमू नकोस. (८५०) पूजा समाधि थज्ञ-यागादि कमे जपतप 
अनुष्ठाने, संत्रयंत्रादि मार्ग धुंडाळशील पण ब्रह्मजिज्ञासेचे वचत त्यात नसपारच. 
' अहं ब्रह्मासि' हे सुद्धा केवढे अहंकारी लेणे घेतलेस त्‌ ! ( ८४९.) 
मतमतांतराच्या ग्रंथाच्या रचनेत आणि ज्ञानव्युत्पत्तीच्या खटपटोत आत्म- 


प्रचिती झाली नाहो तुला. कारण अंतरात विखार भरलेस आक्लापाशाचे आणि 


उपासनेने मुक्‍त होऊ पांहाशील तर भलताच खेळ खेळू नकोस. दमक्लील, 
कारण ते गंधर्वाच्या नगरीत खेळण्यासारखे होईल. त्यापेक्षा बापरखुमादेविवराला 
हृदयात साठवून घे. (८५३) असे आर्जवून सांगताना ज्ञानदेवांनी भीमांसका- 
नाहो समज दिलेली आहे - 
“ सोमयाग श्रेष्ठ करिता पावन | 
व्हरांवे हनन पशु तेथे ॥ 
तेचि ते या दोष तबालागी जन्म | 
भोगिजेति कम पक्षु योनी ॥ 
पापपुण्य दोन्ही त्यागुनि निराळा । 
जाहला स्व लोळा ज्ञानदेव ॥ (६११. ) . 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२० - नवभारत 


- प्राप्तीचा संतोब आणि हानीचे दुःख असे संकल्पविकल्प देहात आहेत 
तोपर्यंत क्लाछा सुंडन करतोस ? ते बहुरू्यासारले नटणे होईल. प्रथम 
वासनांचे मुंडन करायचे आहे. शिक्ष होऊन कोणी निर्वोले झालेत फाय ? मग 
सणाचे दिवशी रजकहो भिक्षा मागतात. देव देव करून खगोल पण दोवटी 
मूर्खा बाया जाशील. अंगाला भस्ल लेपच करशील तर गाढव उकिरड्यावर 
लोळते त्यात बाय भध्यात्माची चाड असते. तीर्थ ब्रत जप स्वाय हे सारे व्यर्थ 
आहे तुज्षे ध्यान देखील. हया कर्ानी तुझा मार्ग चुकला ज्ञाहे (अभंग ८५९ ) 
सरहपादांनी देखील असेच म्हटले होत 
बिउ । ! ( सहुजनिर्वाणाकडेच धाव घे ). 


>. 


हाते. ' सहूजन्छाडि णिव्बाणेहि धा 
* किन्तह दीपे किन्तह णेघेज्ये । किम्तह किज्‌जई मर्सहू । 
किन्तहि तित्य तपोत्रज जाइ । मोक्‍्ख कि लक्ष्मड पाणी न्हाइ । 
सरह भणट् जग. वाहिय आले । णिअ सहाव ण लक्खिय वाले ॥ * 
- स्वभावाचा विसर पडला ह्या दालकाला असे सरहपाद ऱ्हणतात. ' सन्त ण 
तन्त ण धेअ ण धारण । सव्ववि रे बुढ विभ्भम कारण. ! (४२) किती 
व य नरा र द र डं री न ह 
दीप लावलेस, नेवेय दाखविलेस. किती संत्र, किती तंत्र, कितीतरी तीर्थ आणि 
पतपोवने, पाण्यात स्नान करून काय मोक्ष मिळतो? 
ज्ञानदेव म्हणतात * तुळा तुझी ओळखण झालो नाही तोपर्यत शीं तीथ 
त पना दाल आहेत तज्ष्य प 
न्ञ्ते यांच्या गजेना 'दालू आहे तुझ्या माथ्यावर. प्‌ण जेथे घेद गी मोन ठो 
राहातात त्याचा उपभोग घे. कज्ञाला हव्यास धरतोस ? हा ह बिती 
सृगयळ पाहून ह्रिणे.धावत आलीत आणि शेवटी पार ळा 
कलत हे सारेच तसे सिथ्या होत. ' ( ९७४ ) 


घम आहे. 
है समजूल मेली. पुन्न 


संसाराचे मिथ्यात्व साऱ्य असूनही ज्ञानदेवांना २ 

९ नदवांना इंद्रियां यी कार्स न 
क यी षि ळी याचा कमं सान्य आहंत. 
कारण झु त्त "साठा देहु हच साधन आहे. पण अवंडंवरांचा आशय, मौला हत 
न्न्ते क उद्यापन, वेदप्रासाण्य यावर त्यांचा बिश्वास यदे व नक 
ठायी विज्ञानाचा दोप लावायचा असतो. दहा आनी तवतीच 
तीथंब्रत दान यागादिक साधन अनभव 
करून ज्ञानदेव म्हणतात विठुलाःक्यी एकान्त 
(९२९ ). राजुंडी फुंकून कोणता दीप 
शब्दाच्या काथ्याळुटाने झाले आहे. तुला 

खटपटोत थकून गेलास, मृगजळाची नदी बघन धावत. गे 
रं गेला 


राहाणीबीज ]' यासरवांचा धिक्कार 
करशोल तर दृताद्वेतातीत होशील. 
हेस ? तसेच तुझ्या 
लेले नाहो. दंभाच्या 


पाजळणार आ 


अनुक्रमणिका | 
नह मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन-सहजयानीप्रभाव "२९ 


गंगा नाहीच मिळीलो.  दृष्टोला अज्ञानाचे पडळ आले. विषयाच्या ग्रंथीत 
युंतून पडलो त्याने आत विव्हळ झालो. दृष्टोला अंधपण आले पण अवच्छिि 
निवृत्ती गुरु, भेटले. आता निवृत्तीचा धर्भ जागू दे. त्याने पडळ दूर सारले. 
ज्ञानाचा निजबोधृ , 
विज्ञान रूप सकळ ॥? (१०१२) पुंढे ज्ञाने्ष म्हणतात * देव देव 
करून व्यर्थ कशाला किरतोस ? जप तप तोर्थे हो तारी साधने खोटी आहेत 
कारण या साधनांनी संसाराच्या नाठी तुटत नाहीत, ' ( ८३५ .) 
सरहुपाद म्हणतात - 
वेच पुदिज्जञज «दखवि दिज्जञ | 
तहवि ण तुटइ एहुं संसार ।! ( दोहा ७२) 
अणि गोरखनाथ देखील तसाच प्रस्ताव मांडतात. . 
से बोलो पंडिता देव कोने ठाइ | निजतत लिहारता&ूअम्हे तुम्हे नाइ । 
पाबाणाच, इवली पाबाणाचा देव) पाषाण पुजिळा कोसा फिटिला सनेह ॥१)) 
रजीव तोडिला विरंजिव पूजिला पाचे करणी कैसे द्तर तिरिला. 
| ___ ( गोरखबानी पाल. १३१-१२३२) 
शानदेनांचा हा पक्ष लक्षात घेता तो सरहपाव, सत्स्येग्न जाणि गोरक्षनाथ 
ह्यांनी वेळोवेळी मांडलेला सहुजयक्ष आहे हे सिद्ध होते. अर्थातच हे सहजयान 
दजयानाच्या वाटेने, विज्ञानात जाते. शंकराचार्यांनी विज्ञानवादाचा जो अधिक्षेप 
केल्य त्याचा विवर करता ज्ञानदेव शांकरवेदास्तापासच उरच नव्हे तर विरोधात 
उभे आहेत असे त्यांच्या अभंगाच्या धादणीबरून दिसते; अन्यथा शंकराचार्य 
सहजयानी होते अले म्हणावे लागेळ 
 मूतिपूजवर अश्रद्धा, वेदांची उपेक्षा, यज्ञयागादी क्रियांचा उपहास तीथ, 
- ब्रते, रमणे याविरोधी नेहमीच व्यक्‍त होणारी ज्ञानदेवांची मते ह्यामुळे तत्कालीन 
ब्राह्मण समाजात ज्ञानदेव अप्रिय होते ह्यांत आश्‍वर्ये वाटत नाहो. म्हणुनच 
ज्ञानदेवांचे जीवन सहजयानी साधकाचे जीवन म्हणून मान्य करावे लागते; व 
ते जीवन बिठ्ठलपंता'चे होते असे सागे दिलेल्या अभंगावरून. आणि निळोबांच्या 
गाथेबरून स्पष्ट होते. 
जञानदेवांचा पक्ष सहजयानी पक्षे होता असे एकदा लक्षात घेतले आणि 
तीर्थांटणादी सायासांवर 'त्यांचा विश्‍वास नाही अशी साक्ष त्यांनी अभंगातून 
वेळोवेळी दिली असल्याभुळे नामदेवांच्या अभंगातील * तीर्थावळोचे प्रकरण 
अनायासेच कोतंनी कल्पना म्हणून निकालात निघते. 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, बाई 


नवभारत 


बहुजनसमाजाला आकलन व्हावे ह्यासाठी सिद्ठांनी आपले तत्वज्ञान 
अपश्रंज्षातून मांडले तसे लानदेवांनीही ते अपभ्नंश प्राकूुतातं नांडले. ज्ञानदेवांचा 
सहजयानी पंथ लक्षात घेता गोताचाण्य रचण्याचे आधीच त्यांची लहजयानी 
अभंगी रचना लोंकार झालेली होती. आणि सहजानंदाचे, निरंजनत्वे ठायी 
वा परसपंदी शोन्याचे ठायी त्यांनी विठ्ठलाची स्थापना केलो होती हे जर 
लक्षांत घेतले तर “ज्ञानदेवांच्या वाडपयति्भितोत अभंगतवा कसांक प्रथम 
ठेवावा लागतो, डॉ. पेंडते म्हणतात ज्ञानदेवांनी अभंगरबना उत्तर-आयुथ्यात 
केली असावी” .. . नामदेवांच्या संगतीत असतानाच ज्ञालेश्ञांनी बहुतेक अभंग 
रचिले असण्याचा संभव आहे,' नामदेव ज्ञानदेवांची भेट झञालोद्ञ नाही ह्याचा 
विचक्षण दृष्टीने डॉ. पेंडसे ह्यांनी जोध घेगे. आवद्यक होते. दण श्रद्धेच्या 
पाटावर बसुन झालेले पोटभरू संशोधन खरे नसते. डॉ. पेंडसे म्हणतात पहिल्या 
तीन ग्रंथात बिहुलाचे आणि पंढरपुराचे नांबही आढळे नये आणि अभंगात ते 
आढळावे. डॉ. साहेवींची ज्ञानदेवांचे अकराशे अभंग नसते डोळ्याखालच घातले 
असते तर केवळ तोनचार ठिकाणीच पंढरपुर आणि विठछठ ह्ांचा संबंध 
आलेला ञाहे हे जाणवले असते. पण ते अभंग ज्ञानदेवांचेच असावे अस्तेही 
म्हणता येणार नाही. ज्ञानदेवाचा वापरलुसादेविवर विठ्ठठू'' हो चेतन्य 
, स्वरुपी  चित्ताचे ठायी असणारी प्रज्ञा आणि बोधोसत्वाची, अर्धनारीनरेडवराची 
शून्यनूता होती आणि तिचा व. पंढरीच्या पांडुरंगाचा सुळात संबंध नसावा 
असेही म्हणता येते, प्रज्ञा आणि उपायाच्या मोल्नाचे सेळ्वर 'सहजयाती तत्व- 
९ कवेल त सत अ” लातवेवाच्ये भीताभाष्यातील ओदी 
वृत्त गवसले नाही असेही वसित १ बोळ मचा अनेक जभंगाल | त्यांना 
छंदोहीन गद्यकाव्ये दिसतात. त! कक ळा हो ळक 
शोधता येणेही शबय होते. पण 'तो स्वतंत्र लेखाचा विघ£ व पकी मुत 
दिग्दर्शन करूच. डॉ. पेंडसे ह्यां आहे आणि ₹ 


ज्ञानेदेवीच्या तत्वज्ञानात शोद 
खुपेरकरक्षास्त्रीच्या भाषणसालिकां 
नाही. गोताभाष्यातून सहजयानी ६ 


एगमाचा प्रभाव दि 


सत्तो हे सत बाळाचार्य 
चा वत्तां 


_ वाचल्यानंतर नाकारता येत 


बच ञ नक च. 
राचे अवशेष भरपूर सापडतात, लेखाच्या 


सालाच्या पॉल गाळत अंगी 
> च 1 
* श्री ज्ञानेशवराचे तत्वज्ञान, डॉ. शं 


| जड | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी क 
ह संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेबसंशोधन- सहजयानीप्रभाव . २३ 


केला आहे. पण शेवागंमाची छाया ज्ञानदेवीवर आहे ह्याची कारणमोमांला 
देणे आवव्यक आहे. ज्ञानदेवीत आणि अभंगात ज्ञानदेव कधी कधी स्वतःशीच 
बिसंगत ठरतात त्याचे कारण क्रांतिकारकोच्या भूमिकेतून उत्क्तांत होत होत 
जीवनाच्या उत्तरार्धात थकलेल्या मनाने त्यांनी मीमांसकांशी तडजोड करण्या- 
साठी जञेवागम स्वीकारला असावा. म्हणूनच वाळीत टाकलेले ज्ञःतदेव अनिच्छेने 
स्वीकृत झाले आहेत. जानदेव हे वेदान्ती नसून सिद्धान्ती होते आजि तेच 
जिठ्ठलपंत होते हें लक्षात घेता ज्ञानदेवांच्या जीवनाचा इतिहास सहजयानी 
झार्गाने अधिक स्पष्ट होतो. 


सिद्डार्थ, सरहपां भाणि ज्ञानदेव ही तीन व्यक्तिमत्वे थोर होती. 
संस्कृतच्या विरोधात पहिली क्रांती गौतमबुद्धाने केली होती. त्याने धर्मेतत्त्वे 
जनसामात्याला कळतील अक्षा . सुलम॑ शब्दात पाली भाषेचा आश्रय घेऊन 
सांडली आहेत. 'अश्योकनेही तीच परंपशा राजाश्रयी बनविली. 

महायानांनी सुलभ संस्कृतात रचना केल्या आणि तांत्रिकांनी तर 
व्याकरणाचे बंधन झुगारून संस्कृतला प्राकृत वळणाची बनविलो हे कार्यदेखील 
बौद्धांचेच, | 

सरहपादाने अपश्रंश्षभाषेत धर्म सांगून मावळत्या वोदधर्माला सहज- 
यानाच्या वाटेने पुन्हा एकदा उदयाला आणले ते सहजयान कबोराच्या काळा- 
पर्पत संतांना प्रका देत राहिले. सरहंपाद हाच आदिनाथ असावा. शंकराला 
आदिनाथ म्हणण्यात फार सोठी चूक होत असते. नाथ संप्रदायाचा उद्गभ 
सरहपादांपासूनच शोधावा लागतो. कारण नाथांच्या आणि सिद्धांच्या परंपरेत 
सरहपादांचे नाव सवंप्रथम असते. सरहपादांची परंपरा « नाथ परंपरा असावी 
हे त्यांच्या दोह्यातून स्पष्ट होण्यासारखे आहे. कारण शून्याची अथवा परम- 
पदाची कल्पना स्पष्ट करीत असता संरहपाद म्हणतात '.अच्छहु सिरिगुरुणा हे 
कहिज्जइ' (दोहा'कोशन. ५९ ते ६२ ) हो कल्पता श्री गुरुताथांनी सला सांगि- 
तलेली आहे. पण सरहूपादांनी आपल्या गुरुनाथांचे नाव सांगितले नाहो त्याअर्यो 
बद्घाला ते गरुनाथ म्हणत असावेत. तात्पर्य नाथांचा ज्ञादिनाथ हा शांकर 
नसून बोधीतत्वाला अथवा विज्ञानातील अक्षोभ्य बुद्धाला दिलेले ते नाव 


असावे. सरहपादांच्या काळात कमवा मत्स्येन्ध, मौननाथाच्या काळात तरी. 


नाथ पंथ हा सहजीया पंथ असून त्यांचे शेवागसाशी कोणतेहो नाते नव्हते. 
मस्स्येद्रनाथांना कालांतराने होवागमात आणले गेले. जे जेबोद्ध होतेते ते 
दोव झाले. बोद्धस्तूपावर शेव मंदिरे बांधण्यात आली. पोदीचे शिव भंदीर 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


२४ | नवभारत 


हा त्याचा बोलका पुरावा आहेच पण चिंताविल्लीच्या राजाने अमरेइवराचे 
दोव मंदिर बांधण्यासाठी अमरावतीच्या भव्य स्तूपाचे दगड काढून नेले 
त्याचा मेकंझोने दिलेला इतिहासही बोलका आहे.' पुंडलिकांच्या पाढुक्तांवर 
हांकराचा सुखवटा ठेवण्यात आला. विठ्ठलाच्या शून्यमूर्तीच्या डोक्यावर जिवाला 
ठेवण्यात आले. अक्षोभ्य बुद्धाला नीळकंठ शंकराचे रुप देण्यात नवी पुराणे 
वांधण्यात आली. बोद्धाची तारा स्मार्तांची सद्रकाली झाली. वास्तविक काली 
होच काडी या नावाने बोद्धांची वा वजयानाची आदि देवता असून अक्षोभ्य 
बुद्ध हा आदिनाथ होता पण त्याचे रूपांतर पुढे कालो आणि शंकर ह्यांचे कथेत 
_ सांगण्यात आले, दाल्यकार्य झालेल्या पुराण कल्पनांमागे दडलेला बौद्धांचा पिड 
'तपासून न पाहताच संतसाहित्यावर संशोधन करणाऱ्या महाभागांनी शेवांचे 
गोडबे गाण्यासाठी आदिनाथ म्हणजे शंकरच असा दावा मांडला आणि त्याच 
उुकीने के. दांडेकरांनी महेक्ह हा आदिनाथ म्हणजेच शिव होता अले प्रभेय 
सांडून श्रद्धामूलक घोटाळा करून ठेवला. पण आदिनाथ जाणि शंकर यांचे 
नाथांशी साल्य तसून नाथोत्तर काळात त्यांना शेवागभाचे पांघरुण देण्यात माले 
हा इतिहास लक्षात घेता ' महेश ' हे शंकराचे ' नाव नसून ज्ञानदेवांचे उपनास 
होते असेच ठरते. अर्थातच ' सहेश्ान्वय संभूते ' याचा अर्थ महिशे. वा म्ह्त्े 
कुळात ज्यांचा जन्म झाला आहे असाच होतो. ज्ञानदेव महिजे नाडनावाचे 
गृहस्थ होते व त्यांनीच बेदपठण कळून ब्राह्मणांचा रोष शांत फेला ती घटना 
ज्ञानदेव काळानंतर भांढावान कालखंडाचे स्सरणात नामदेवांच्या अंतरात म्हेशाने 
वैत म्ह्ट्ले अते चनत्कारिक कथच्या स्वड्यात कायस झाले. महिदा या नावातील 
महा * हे विश्षेषण देखील वोदविशेषण. आहे. महाब्रह्मा, महाज्ञन्य, महाबोधी, 
महाअहुत, या आध्यात्मिक संज्ञातील महा हे बोड बे टी 
तर त्याच प्रभावाखाली ज्ञांनेझांचे कुळनाम महिज्ले होते वा महेे होतेः हे 
लक्षात येते. महायानी संस्कृतात व्याकरणाचे वंध नसतात 
भाषेच्या लियमांने महा -- ईज्च या दोन हाब्दांचा संधी करून 
देण्याचा प्रयत्न करू नये. 
प्रस्थापित संस्कृत मूल्याचे विरोधी, वेदप्रामाण्य नाकारून धोतस्मात 
धर्माचे . चौकटीचे बाहेर राहून, या. देशात बोद्धांनीच क्रांती केलो. क्रांती 


१. ट्रो अँण्ड सरपेंट वरश्रिप. जेम्स्‌ फर्गसन. पान १ ५० 
| ( इंडियन एडिशन. १९७१, ) 
* म्हसे यजुर्वेदी ब्राह्मणात उपनाम असते. 


त्यावरून संस्कृत 
व्याकरणाचे धडे 


2. : पभ 
नक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


दिशेषण समजावून घेतले 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंक्षोधन-सहजयानीप्र भाव २५ 


करणारे सरहपासारखे महाभाग जातीने ब्राह्मण होते. मत्ल्वेन्वाची जातदेखील 
ब्राह्मणच होती. पण सह्जयानात वा नाथपरंपरेत जात सुटते. सूळ नाव तुठते, 


चर्यानाभे, गुप्तनामे, पुजानामे प्राप्त होत असतात. मत्स्येर्क्ांचो अशी अनेक . 


नावे होती.' डॉ. पेठे संपर्गदेत “ ज्ञानेश्‍वर वाग्‌यज्ञ ' हा ग्रंथ नजरेखाळून घातला 
असता ज्ञानेश्‍वर वा ज्ञानदेव हे नामाभिधान ब्राह्मणात नसते. किंवा यादव- 
काळातील नावात ते आढळत नाहो हा मुद्दा लक्षात आला. ज्ञानेश्वर वा 
ज्ञानदेव विज्ञानवादी सहजीया संत होते हा जर विचार चांदोरकरांनी लक्षात 
घेतला असता तर ज्ञानदेब हे नावदेखील शांतिदेवासारखेच बोद्धनाम आहे हे 
त्यांना जाणवले मसते. बोद्धागसातील चर्यानामे ब्राह्मणांत नसावीत यात नबल 
वाटण्याचे छारण नाहो. संस्कृतच्या प्रस्थापित सूल्याचे विरोधात प्राकृताच्या 
निज्ञाणाखाली धार्मिक क्रांती करणारा तिसरा महाभाग ज्ञानदेव होता. 
ज्ञासदेवांच्या कथेतून ज्ञानदेवांच्या वरित्राचे कण' वेचूत त्यातून ज्ञानदेव- 
चरित्राचा सांगाडा तयार करण्यात येतो. विठ्ठलपंत नावाच्या कोणा महिज्ले 
उपनान असणाऱ्या कर्नाटकी प्रदेशातील यजुवेदी ब्राह्मण घराण्यातील गृहस्थाने 
नृसिहपाद बा. भ्रीपाद या सहजथांनी साधकाच्या प्रभाबाने प्रथावित होऊन 
सार्यात्याग करून सहजायानी तंत्रसार्यांचा अदलंब केला होत. त्याची पुसट- 
स्मृती निळोबाच्या कॉलखंडापर्यंत रेंगाळत होती. कॉरण या अभंगातून विठ्ठळ- 
पंतांना जी दूषणे लावलेली आहेत ती सारी बोडतांत्रिकांचा उपहास .करण्या- 
साठीच आहेत असे दिसते. वजायानी सहजपंथात सरहपादांच्या काळखंडापासूल 
गृहत्याग आवइथक नसला तरी परभपद प्राप्तीसाठी सांसारिक सुखाचा अडसर 
हा अभिप्रेत होताचु. ' घरात भार्येसहित  रममाय व्हाल' तर विषयापासून 
सुटका, नाही आणि मग. ज्ञान कले होणार ' असे सरहपाद विचारतात 
( दोहा. १८), सहजयानात ब्रहपचर्यदशेला “ पशुदक्षा ' स्हणतात. “चर्याचर्य- 
विनिश्‍चयात ' कानुभट्टात, परमसपदप्राप्तीसाठी * स्वभार्यात्याग ' आवशयक 
ठरविला. असावा. याच मार्गाने विठ्ठलपंताचा सहजयानी विचार परिष्ठ्त 
झाला असाविसे वाढते. गोळणी-विरहिणीच्या अभंगातून देखील सहजयानी 
तांत्रिक कासक अभिव्यवती विठ्ठलपंतांच्या ऊफ ज्ञानदेबाच्या तंत्रमार्गाची जाणीव 
करून देतात. या कामुक अभिव्यकतीत केवळ अपवादानेच लिवृत्तिनायांचा 
आणि ज्ञानदेवांचा संबंध दिसतो. त्याअर्थी ही अवस्था निवृत्तींचा बौध होण्या - 


१. नित्याह्मिक तिलकम्‌ . डॉ. प्रबोधचंद्र बागची. कोलज्ञाननिणंयात- 
पाल ७०, _ 
| 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


व; | नवभारत 


पुर्वीची विठ्ठलपंत अथवा ज्ञानदेवांची अवस्था असादी असे ठरते. पण 
द्राह्मणी संस्कारात. वाढलेल्या विद्ठलपंतांवर वेद संस्कार ज्ञाला असावा 
असे वाटते. भायत्यागानंतर विठ्ठलपंतांना पशुदद्या प्राप्त झालो. सहुजयानात 
प्रविष्ठ ज्ञाल्यानुळे उपनयन संस्कार लोपला. तंत्रभार्गाचा उबग आल्याभळे 
निवृत्तीच्या छपाप्रसादाने ज्ञानदेव गोरखनाथ संशोधित शुद सहजयानी नास- 
सदतोच्या पंथावर चालू लागले. अर्थातच आळंदी, नेवासे, पेठण येथे 
यादवांच्या राजाश्रयाखाली सोमांसकांचा प्रभाव वाढता असल्यामुळे बौद्धांना 
आणि महातुभवियांना जीवन जगण्यासाठी अनुकूळ परिस्थिती नसादो. 
ज्ञानदेवांचे उत्तर आयुष्य मीमांसकाशी तडजोड करण्यात गेले. येथेच ज्ञानदेवांचा 
परःसव आहे. या तडजोडीतच गीतःभाष्य अंतर्गत बिसंगतीने पुर्ग भरलेले आहे. 
या पराभवाचे पोटोच वर्णंप्रलिपादन, वर्णोच्छेद, वेदनिदा, चेदप्रतिपादन था 
परस्पर ब्रिसंगत मूल्यांना ज्ञानदेवोत स्थान मिळाले आहे. था समायोजनाच्या 
प्रक्रियेतच विठल जून्यसूर्ती, कृष्णमूर्ती, गोपिकांचा प्रियकर म्हणून ज्ञानदेवांनी 
साच्य केला आहे. ससाजाच्या चोकटोीत बसण्यासाठी शेवतंत्रातील तत्वांचा 
स्वोकार केला आहे. पण हे समायोजन प्रस्थापित होण्याचे आधी सात्र निठ्ठलांना 
आल्यानंदीच्या व प्रतिष्ठानच्या मोसांसक ब्राह्मणांससोर आवली ब्राह्मणी श्रद्धा 
व्यवत करावी लागली होती. आलयानंदीच्या ब्राह्मणांनी बिठठुलपंताना श्रोतस्माते 
समाजरचनेत स्वीकृत करून घेण्याचे नाकारले असावे. च अस्पतवय समजन 
त्यांना देहान्त प्रायश्चित्त दिले असावे.. | 8 च 


पण पेंढणच्या ब्राह्मणांनी. सात्र त्यांचेबिषयी सहानुभूतीची दण्टो स्वीका- 
रून त्यांना योग्य प्रायडिचत्त दिले असावे. तुकाविप्राच्या ज्ञानदेव चरित्रात 
विठ्ठलपंतांनी देहांत प्रायश्चित्त घेतलेले नमूद नाही. त्याअर्थो प्रायस्चित्ताविषयी 
* ज्ञानदेवांची चरित्रसाधने ' विडवसतीय नाहोत असे म्हणावे लागते. पेढयवच 
ब्राह्मणांनी प्रथम ज्ञानदेवांना निदाव्यंजक शब्दात त्यांच्या दशेचे वर्णन अ 
त्यांना पश व त्यांच्या नावाने म्हह्या, व म्हू्ा असे संबोधन वेद मसाले 
ञदेह दिला. कदाचित संतापाच्या भरात ज्ञानदेवांना त्यांनी ताडण य 
असावे, पशूने ब म्हेज्ञाने वेद म्हटले या चभत्कारातन ज्ञानदेव धा पश. 
भोगणाऱ्या ' महेक्षे ' उपनाम असणाऱ्या गृहस्थाने वेद म्हटले असे कर 
येते. असा ज्ञानदेवाचा इतिहास प्राप्त होतो. णता. 


अपशरंशीातून मराठोच्या उगमाचा शोध पुष्पदंता च्या महापुर 
आधाराने श्री. ग. वा, तगारे ह्यांनी वीस वर्षापूर्वीच घेतला होता तिच्या 
| प च्पा 


अनुक्रमणिका | 
न्द मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ज्ञानदेवसंशोधन- सहजयानीप्रभाव २७ 


र्येत वा दोह्यात मराठीला . जवळची असणारी रचना शोधता येते. आणि 
डीचा काळ कृष्णाचार्यपादाच्या काळात ठेवता येतो. कारण सराठीची 
रचना ह्या कालखंडात डोकावत असते 
सणे लु आम्हे साणे दिठा १). आंडगण घरवण २). दिवसई बहुडी 
काऊरे डरे भाज. ३). साछु घरे घालो ४). जे जे आइलाते ते गेला ७). सोने 
भरिता करुणा नावी ८). सारिअ सासु नगस्द घरे जाली ११). पहिले तोडिला 
१२). जो रथे चढिला १४). जे जे उजुवाठे गेला १५). बत्तैस १७). हाथरे 
भा काऊपण लेऊ दापण २३). सरह भणे बापा उजुबाट भइला ३२). हाडीत 
सात नाहो २३). आहार कएला २५), एकले जग नोशिअ रे ३९). सण 
केसे सहज बोल्या जाज ४४), कपासु फुटिला ५०), 


। १.) री र 

0 ७ टी () 
ऐ) १९४७-१९५३ पयंत जाळेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथस' (१ 
(१) * क्रमांकाचे साहित्य अकादमी (बदी दिली) चे ौ 
() रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले षो 
0) | स. ) 
९ घा तुरू कीचा बि प) 
). कोदिक संस्छृतीचा ककि ८ 
(१ 

6 ( सुधारून वाढविलेली नत्रीन आवृत्ता ) क ९ 
0.&  प्र,९००] . [ किंमत २० रुपये, (0 
र लवखक- तकेताथे ल&मणळास्त्रा जाला, () 
ी > न) 

घैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप. म्हणजेच आजची भारतीय () 


0 

भै संस्कृती होय. भारतीय संस्क्रतीच्या जन्मापासून आतापर्यंत ९) 

() आलेल्या स्वरूपाचे वणन या पुस्तकात प्र॒धान्याने केले आहे. शि 
ढ वि ढ त भं । 

० प्रकाशक: प्राज्ञपाठशाळामंडळ वाई (जि० सातारा) () 

(लि €3€34&3€3€93 €>€3€9€9€983 63६ €€%€%€%€€क्र छि 


| जड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. दो. बा. जोशी 


“ हिंदू ' धमाविषयी चार शब्द 


१ ) प्रस्ताव 

न्यूयाक येथे काही ज़िज्ञालूनी विचारलेल्या भ्रइनांच्या संदर्भात 
झालेल्या काही विचारांचा सारांश, थोडी भर घालून येथेही .चचसा 
मांडीत आहे. 

'लांच ऐलंड ( न्यूयाकंचा भाग ) येथील एका चर्चने" एक लवा उपकम 
प्रारंभिळेला पाहिला, आपल्याकडेही अल्ली प्रथा प्रारंभ होगे जरूर वाट्ते. 
रविवारच्या प्रात:कालीन प्रार्थनेनंतर, तेथे दुसऱ्या मजल्यावर, र्ममक विषंया- 
वरील विज्लेब माहिती जाजू इड्छिणाऱ्यांचा एक ग्र्प, एका प्रशस्त खोलोत 
जमतो. तेथे, जगातील विविध धर्पपंथाची भाहिती करून "देण्याकरता, त्यात्या 
- संप्रदायाच्या जाणकाराना आभझ्निंत्रण देण्याची प्रथा आहे असे कळते. था चदंचे 
एकं प्रमुख कायकत डॉ. टाल्बट यांचा काही झारणांतराने, परिचय झाला 
होता; यानी, सला आपल्या चर्चभधे, ' हिंदू धस ! यानिषयी माहिती सांगग्यास 
विनंती केली. « 

धर्माविषयी सध्याच्या रूढ चाकोरोतील- विचार, सदोष व अससपेक वाटत. 
असल्याने, मलां, डॉ. टाल्बद यांचे निमंत्रण स्वीकारणे अशक्य होते. आपला 
विशिष्ट धर्मपंथच परभ श्रेष्ठ - एकपेवा$द्वितीय - 0116 00001 
* 89001 अशा प्रकारची निष्ठा असणाऱ्या संप्रदायानी, निरनिराळया धघर्म- 
पंयांची माहिती करून घ्यावयाची ती कशाकरता असू शकेल? आपल्या 
धर्माचे नह्वितीयत्व सिद्ध करण्यासाठी, इसऱर्‍्या विविध पंथांचा परिजयही 
अवशय असतो; म्हणून अज्ञा तुलनात्मक अभ्यासाची जरूरी असते. 

पण, * सर्व धर्म-समन्वय, ' * सर्वधर्म, परिषदा ? अशासारखे विचारही 

प्रभावद्याली होत असलेले नाकारता येत नाही ! शिक््यागोची जगहिख्यात . 

सर्वधर्म महासभा कित्येक वर्षापुर्वीच साजरी झाली. भारतीय संस्कृतीच्या 

पुनरोत्यानाचे प्रणेते विवेकानंद यानी .* हिंदू ' धर्माची ध्वजा फडकविली तो 
है 


व्यक्त 
ठो पुढे 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास; महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ! 
न संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


हिंदू ' धर्माविषयी चार शब्द न २९ 


प्रथम तेथेच ! पण अ्या प्रसंगी प्रतिपादले जाणारे विचार - सर्वे धर्थ ' समान? 


वा. ' समस्बय  दृष्टी-ही किती भुसभुल्षीत भूमिकेवर उभी आहे, हे अजून 
स्पष्ट झालेले दिसत नाहो! 

* राग, रहोन झरंतुष्ट्‌ - सर्वही एकाच देवाचो. वा तत्वाची वेगळी नावे 
होत अले प्रतिपादिले जाते चि ठोऊ आहे. वरकरणी. पण आपल्या धर्भाच्या 
विजिए्ड नानड्पाचा पंथीय अभिनिवेशही टिकवून हा सबंघर्म-समन्बय होऊ 
शकतो का? हा प्रश्‍न धसास लावून पाहुणे जरूर माहे . 

- 'अस्बय-तमन्वय यात, स्थान- सानाचा- मूल्याचा प्रश्‍न येतो, उलोकाचा 
अन्दर्य- अर्थ लावताना, त्यातील प्रत्येक पदाचे “स्थान! - सूल्य- लक्षात घेणे 
जरूर असते. कर्ता, कम, क्रियायद, विज्ञेष्य विश्लेषण हो ठरीव सल्पांची 
असतात. सर्वांचा सारखे लेखणे व अवर्थाळा आसंत्रण देणे, हे निराळे नव्हे 

मध्ययुगीन होयसळ-यादवांच्या वेळचा एक शिलालेख; या प्रसंगी संस्मरणीय 
ठरेल. सर्व धर्मंप्रदायात एकोपा जरूर आहे, हे उदात्त पातळीवरून पटवून 
देणारा वुद्धिवाद त्या शिलालेखात उघडकीस अला आहे. * यं शेवाः समुपासते 
शिव इति, ब्रह्म इति वेदांतिनः . . .' विश्‍वाधारक सूळ तत्त्वाची हो निर- 
निराळी नावे आहेत, म्हणून धर्मावरून भांडणे अर्थविहीन आहे. . 
सभत्वाचा तिचार प्राचीन काळापासूनच प्रचलित आहे. पण धर्सयंथोयांतील 
ईषत्पर्घा, युद्ध काही थांबलेले दिसत नाहो! 

६  विश्यात इतिहाससंशोधक टाइनबी यानाही आश्‍चर्यकारक वाटत असलेली 
गोष्ट ती होच. ' ज्युडाइझं ' ( इज्नयलोंचा पंथ ), क्रिळ्चियानिडी च इस्लाम 

तीनही संप्रदाय एका सुळातून वाढलेले आहेत; तरीपण याच्यातील संघर्थ- 
धार्मिक पातळीवर शतकानुदातके टिकून राहिला आहे ! 

अज्ञा या पाइबेंभूमीवरून पाहता ( कोणत्याही ) धरमंपंथाचा विचार, 
चर्चे-देऊळ-भठ; अद्या ठिकाणी अभितिवेशविरहित तंद्स्थवृत्तीने होऊ शक्तेल 
काय, याविषयी मला बलवत्तर शंका असल्याचे, डॉ. टालनटना स्पष्ट सांग्धिले 
पण त्यानी एक महत्त्वाचा प्रश्‍ल टाकला. हो वस्तुत्थिती खरी आहे, असे 
क्षणभर मानले तरी थांतूनही काही नवा सार्य निघतो का हे पाहणे जागतिक 
प्रगतीच्या दृष्टीने जरूर आहे ना ? म्हणून आपण ( आपल्या चर्चस्धे, कोण- 
ताहो आडपडदा न ठेवता धार्मिक विषयाची-प्रगतीच्या दृष्टीने- चर्चा व्हावी 
अशो ) ही योजला आखली असल्याचे, त्यानी सांगितले ! 

एकूण धार्मिक श्रद्धेची युक्‍्तायुक्‍तता, सर्व देशातही विसत अलणारी 
जीवनविषयक वेफल्याची भावना, सामाजिक अल्वास्थ्य. . . अज्ञा प्रश्‍नाविषयी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


अप ० 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


> 


'संबोधिलेले आढळते, ऐतिहासिक स्वरूपात * हिंडु ! हा निर्देश, १५- 


३० न नवभारत 


काहो विचारवंत जिज्ञासूंशी चर्चा झाली, अश्या ३-४ प्रसंगी, पुढे मांडलेला 
आडयहो यात येतो. हे निवेदन दोन विभागात येणार आहे. १) धर्माच्या 
वित्रिष्ट, नावाविषयी प्रथम दोन शब्द; व २) या धर्माच्या तात्त्विक बेठकी 
(138510 10111) विषयी दोन शब्द, शेवटी. 


२) आपल्या धमांच्या ' हिंदु ' या नावाचा मागोवा 

ख्विस्ती व महंमदी धर्माच्या संदर्भात भारतीयांचे धर्म-सुचक' ' हिइ हे 
नाव वि-लक्षण वाढते ! या धर्माचा संस्थापक कोण ? अज्ञासारखे बोचक प्रश्‍न 
डोकावले आहेत. या झंका निरसनार्थ प्रयत्नही ज्ञाले. पण मुळातच या धर्सांचे 
: हिदू ' हे नाव उपरी वाटते. हे नाव फारसे प्राचीन नाहो; शिवाय * हड 'हे. 
नाव धामिक ग्रंथात, - धामिक परंपरेत -आढळत नाही हे टुलक्षिले जाते. 

* हिंदु! या नावाचा ' सिंधु ' या महा नदाशी संबंध असल्याचे सर्वमान्य 
आहे. इराण व भारत या दोनी भागांचा फार पुरातन काळापासून संबंध होता. 


इराणातील प्राचीन अवेल्ता ग्रंथाची व भारतोय करग्वेदाची भाषा .मळत: 


सनान असल्याचे दिसून साले आहे. इराणी जनाला, त्या काळी, भारत हं 
देश ( इराण व भारत या दोनी देज्यामधोल ) सिंधू या महान्‌ नदावरून 
ओळखला जात होता. भारतीय म्हृणजे * सिंध? ( तोरावरील ) लोक, 
असा समज असावा, अवेस्तातील सोम > : होम ' असा उच्चारला जातो; 
तसा * सिंधु ' हा उच्चार * हिंदु ' या स्वरूपात झालेला स्पष्ट दिसत आहे. 

एका काळी सिंधूला असलेले धामिक महत्त्व गंगेलाही नव्हते ! सिध - 
सरस्वती नद्यांचे महत्त्व पुढे गंगा - यमुनेला येते; वेदकालीन पेवित्र सिध 
नदोवरून या संपूर्ण देशाला  हिंडु-स्थान ' असे नाव प्राप्त झाले; धर्मालाही 
याचप्रमाणे ' हिहु' नाव रूढ झाले, असे मानावे खरे; पण थाला प्राचीन पुरावा 
नाहो. आज सिंधूचा समावेह पाकिस्तानात होत आहे ! * हिंद 'धर्म अतिपातह 
म्हणविणाऱ्या शिवाजीला गोब्राह्मण प्रतिपालक असे बिरुद असल्याचे रास 
विजयनगरच्या" राजांच्या . तास्रपटात, त्याना ' हिडुराय सुरत्राण ! नः 
शतकापुर्वीचा, प्रकाशात आलेला मला माहीत नाहो. त्यावेळी * प ल 
सुरत्राण' या संकेताची आवड्यकता का भासली, हे * सुरत्राण ! या शब्द 
वरूनच उघड होत आहे. विजयनगर राज्याचे प्रतिस्पर्धी गुलवुर्य्याचे बाहूम 
राजे होत. हे राजे मुसलमानांचे € सुलतान ! जसे, तसे आपण * हिडु ( झळ 
सुलतान, होय, म्हणून जाहीर होण्याच्या दृष्टीने हे विरुद प्रचलित कलन व 


र्ट 


| अनुक्रमणिका सद्ध 
१८ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


405» 
द्वारा प्राजमपाठशाळामडळ, वाई 


* हिंदू ” धर्माविषयी चार शब्द | र्र 


दिसते, ' सुर-त्राण ' हा संकेत संस्कृत नव्हे. ' सुलतान ' या संकेताचे ' संस्कृत 
रूप 'आहे. संस्कृत साहित्यात इतरत्र न आढळणारा हा शब्द, विजयनगर 
राज्याच्या वेळो नवीनच उद्भवलेला दिसत आहे. 

, हिडुराय * या प्रयोगातील  ' हिंडु ' पा संकेताला' विशिष्ट जनवाचक 
अर्थ संभवतो. ब्रिटिशांच्या कारवाईत हा देशवाचक वा जनवाचक संकेत 
धमंसुचकही बन लागलेला उघडकोस येत आहे. राष्ट्रोय सहासभेतून, 
सुसल्सान वर्ग बाहेर काढण्यात ब्रिटिज्यांचा डांब यशस्वी होतो; व राष्ट्रोय 
सहासभा हिंदू ची असा बभ्त्रा सुरू होतो. आणि ' हिंदु ' म्हणजे कोण? हा 
यक्षप्रश्‍नही ब्रिटिश राजकारणी वारंवार पुढे मांडीत असत. जेन बोद्ध हे 
* हिदू' नव्हेत, अश्ली टूम निघाली ! ज्लोखाना ब्रेगळेपणाची जाणीव करून 
देण्यात आली ! लिंगायत, आपण ' हिंडुपेक्षा देगळे ' असे सांगू लागले. राजकोय 
हक्‍क मागण्याच्या दृष्टीने हा सर्व डाव चालला होता. 

या संदिग्धकाळी ' हिंदु! म्हणविणाऱ्यांच्या पुढाऱ्यांना ' हिदू' याची ' धर्म ' 
वाचक व्याख्या सांगणे. भाग पडले! लोकसान्य टिळकासारख्यांकडून संस्कृत 
लोक रचून ' हिंदु त्व कज्ञात आहे हे एका सूत्रात सांगणेचा प्रयत्नही झाला. पण 
सावरकरांनी * हिडुस्थानात राहणारा तो हिंदू ' म्हर्ले. अशा अनेक घटनांवरून 
* हिंड ' हा संकेत मुळात धमतूचक नाही हे स्पष्ट होत आहे. ब्रिटिशांनी 
निर्माण केलेल्या विचित्र परिस्थितीला तोंड देतेवेळी, भारतीय पुढाऱ्यांना, 
* हिडु ' हा संकेत धर्मसूचकही असल्याचे मान्य करण्याचा प्रसेंग ओढवला, हे 
वरवर पाहताही कळण्याजोगे आहे ! 

३) तर या संप्रदायाचे, परंपरेशी सुसंगत असे 
| न कोणतेच नाव नसेळ काय? 


वेदकालीन 'मूळ परंपरा विच्छित्न झाल्याने हो आपत्ती ओढवली आहे. 
वेदकाळीच पुर्वीची सवित्‌ उपासना गोण होते व “ पुरुष पुजा प्रतिष्ठित होऊ 


लागते, मूळ त्र्टग्वेदीय सवित्‌ संप्रदाय ( प्रकाश-तत्त्वपुजकांचा ) कसाबसा विकृत 


स्वरूपात प्रचारात राहतो. वेडवावर आराधनेत, कृतार्थता मानणाऱ्या दृष्टीची 
“ संगच्छध्वं . . . संवदध्वं | अज्ञा जीवनादर्शाची &ग्वेदीय प्राथना मागे पडते. 
* बेदवानर! यातील विशाल अर्थ लुप्त होऊन हा “ जठराग्नी ' ( भुकेच्या 
स्वरूपातील मृत्युसंकेत ) झालेला ' भगवत्‌! गोतेत आढळेल ! हा गीतेतला 
' पुरुष ': भग-वार, विवस्वताला ' योग (दीक्षा मी दिली. ( इमं विवस्वतेः योगं 


अनुक्रमणिका क स्विव व 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


1. ह 4 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डर नवभारत 
. भोक्‍तवान्‌ अहं) असे म्हणतो; या उल्लेखात प्राचीन विदस्वन्‌ (: लवितृ : प्रकाश ) 
पूजातंप्रराय अष्ट केल्याची- ज्ञाल्याची- कबूली मिळते. ब्रिवस्वन परंपरेत्तील 
* अनु ' हा, ' मद्भावा मावसा जाता: 'अज्ञा आपल्या मानसपुत्रात ओढन घेणारा 


भग-वाषत' घय सख च्च सवितपरं र्ण सत क्र ऱ् 
हा क 1101 | भू 5९५८५, हाच २1९] तुपरंपराविच ट्क असल्याचे, या नराळ्या 
उल्लेखावरूनही दुढ होत आहे 
पारतलात घळ लीन यरवय£-. 5५ परं चा धु क कि 
भारतात नदकालार वि वस्वन्‌ भ्नु रंपरेचा, हा, [3 घ्भ 1) तगंला 


असता तर, हु! संप्रदाय कोणत्या विशिष्ट नांताने ओळखला नेला असता, हे 
ताडणे दुष्कर नाही, विवल्वन्‌ (, प्रकाश ) शुजा संप्रदायाचा : सन? प्रणीत हा 
धर्स विश्‍वातर > येइवानर उपासनेचा असणार. म्हणून या मनचा हा ' सानव 
धर्म च असजार, पण ' थानवधर्मशास्त्र ! या नावाच्या, मनुपरंपरेच्या या 
ग्रंथात मानवतेला कलंक लावणारे विश्चिनियमही आढळतात 1 पण या 
ग्रंथाच्या मूळ नावावरून अभिप्रेत ठरणाऱ्या विचाराला विरोधी बाधक भाग- 
असंबद्ध, असंगत विचार-काढूत दुरस्ती करण्याची जबाबदारी पुढील प्रत्येक 
पिढीच्या नेत्यावर येते; पण सूळ. परंपराच विघटित झाल्याने * मानवधर्म ज्ञास्त्र 
ही, विछृत,, स्वरूपात आढळले तर याला उत्तरदायी कोण ऱ्हणावयाचे 5 
वेश्‍वानरप्रतिमा विकृतीला कारण असणार्‍्यावरच ' सन? धर्मशास्त्रविळतीची ही 
जबाबदारी येऊन पडत नाही काय | र 

आजचा हिंदु या असमर्पंक, सदोष कुक ओळखला जागारा हा धम 
सुळःत वबश्वानराला आदश मानणारा अ म्हणून, पुवंपरंपरे३! धर्माचे 
सुसंगत नांव ' मानव धरन ! हेच सुयोग्य ठरते. पण सगूनी हा १४०७७ 
होते. नव्या ' आगमांचे ! प्रस्त माजते ! ' स्मृति 'वर आधारलेला € पोप *् घम 
टोकास्पद होबो; पंचरात्र, ञागमादीवर आधारलेले संप्रदाय फोऊावतात चे 
कालीन सूळ '' बैदवानर ! उपासनेचा, * भानवधर्म ' भागे डन 
(: गुरु) पुजा प्रधान पारलोकिळ दृष्टोचे विविध नवे पंथ प्र 
यावरूनही, आज * हिंदु ? धं म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 
अतूट 'राहिळी असती तर, हा संप्रदाय * सानवधर्म 
गेला असता, असे म्हणणे भाग आहे. 


पडून ' पुरुष! 
बारात येतात. 
संत्रदायानी परंपरा 
या नाबानेच ओळखला 
४) धर्माचे ' हिंडु हवे नाव स्वीकारल्याने, भारतीयांची धार्मिक पूर्व 

परंपरा, बघ सळरा इतिहास कळणे अरक्ष्य झाले आहे | क | 

“स्वृति? व पंचरात्यादी दोनी परंपरातीळ 


र जीवनदष्ट' 
भमूलगाभी फरक आहे : पण हा फरक हड ऱ्या मि दृ गत सोठा 


प नावामुळे लक्षात येत 


वि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: हिंदू ! धर्माविषयी चार शब्द ३३ 


नाही; व हा फरक जाणण्याची आवड्यकताही डोकावली नाही ! वेदात 
'आढळणारे, ' मनवे हिताय ' यासारखे निर्देश, पुढील काळातील “* मानव 
धर्मशास्त्र या संकेताचे औचित्य प्रत्ययास आणून देत आहेत. ' ननु ? हा संकेतच 
मुळात ' मानव * या अर्थो आहे. ( शो. वि. कोश पाहा) धर्मश्ास्त्राला ' मानव- 
घर्माचे जास्त्र' अश्या अर्थाचे नाव दिले जाते हे तिज्कांरण नव्हे. या लावाला 
पुर्वपरंपरा असेल काय ?- याचा विचार आजपर्यंतही न होण्याचे कारण काय? 
हिठू असे आपल्या धर्साचे चुकीचे नावच याला सुख्य कारण होय, असे म्हणावे 
लागते. ण & 

प्रवृत्तिपर व निवृत्तिपर अद्या ' हिविधा निष्ठा ' प्राचीन काळापासूनच 
आहेत, अले गीताःच सांगते; हे खरे तर, ' नोक्ष' ( निवृत्ति) सार्ग प्रतिपादक 
गौता-उपनिषजदे या परंपरेप्रमाणे, प्रवत्तिमारग प्रतिपादळ आणखी एक परंपराही 
या देशात असगारव. तर ती कोजती? याचे संशोधन होणे जरूर आहे 
« पिड-त्रह्मांड ऐक्य! या. भूमिकेवरील , धामिक दृष्टीत समाज-समष्टीस स 
* विदवालर ! विचारास, अवव्हाश अलू शकत नाहो. वेबदितक सोक्षाला महत्त्व 
दिले जाते. था प्रकारच्या जीवनात “ समातं नन: ? हा बिचार मान्य तसणार; 
“.व्यवती तितक्या प्रकृति ' हा व्यक्‍्तिवाद; ' सनान ? ( ९011101 ), आणि 
साशान्य ( ०७8] ) हे ' विशिष्ट वाद ' व्यक्तिवाद, लेखी धरत नसतो. 
पण '्ग्वेद संहितेच्या दोबटी येणारा ब या ग्रंथासील आशयसूचक ' समानो 
संत्रः. .. सभानी ञाकूतिः हा संत्र,  संगच्छध्वं ' हा आदेश मानवधर्साशी 
सुसंगत वाट्तो. 

हौ वेश्‍बक स्वरूपाची. मूळ प्राचीन परंपरा लक्षात न घेण्याने या धर्माला 
: ख्शिस्ती, ! ' इस्लामी ' अज्ञा स्वख्यांचे एक विशिष्ट ताव का नाही, याचा 
उलगडा होणे दुष्कर झाले आहे. ' सभानं' व ' सामान्य? वात ' विश्चिष्ट' 


सामावले जाते. विशिष्टाचे निराळेपण- अलग राहत नाही पण विश्िष्टांचा 


आधार नसणारे ' समान ! घा सामान्य ! आपल्या नावाला अह होऊ शकत 
नाही. आणि ' मानव धर्स ' म्हणताच तो जसा व्यवितविश्षिष्टच नसणार, तसा 
देशविश्िष्टही असू शकत नाही. वेयक्तिक धर्मांतील * साधारण ? भाग यात 


समाविष्ट असतो. यामुळेच भारतीय पुरातन परंपरेत, * क्रिस्त १ ६ सहुंमद ' अशा 


सारख्या वैयक्तिक माहात्म्यसवूचक नावाना एकमेवा$दितीयत्व लाभले नाहो! 
पण पुर्वी भारतीय धर्म, वेश्‍वक स्वरूपाचा म्हणजे, विश्‍वानर (: वैश्‍वानर ) 
उपसनाप्रधान होता; आणि या मूलभूत धारणेला सुसंगत असे, या 


न. भा. ३ 
अनक्रमणिका ण का | ० 
की मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


३४ नवभारत 


संप्रदायाला विवस्वन्‌ ( प्रकाशतत्व ) परंपरेतील “ मनु ' प्रणीत “ मानव 
धर्म ' म्हणत. असत; आणि आजही व्यत्यस्त, विकृत त्वरूपात उपलब्ध 
असणारा * मानवधर्सज्ञास्त्र ' या नावाचा एक ग्रंथ याची साक्ष पटवतो; 
हे म्हणणे खरे असेल तर, 'या वेश्‍वक दृष्टिकोनाचा हा धम, व्यक्ति 
विशिष्ट आत्मकेंद्रित उपासनासंप्रदायापुढे टिकाव न लागता, वेइवानर 
उपासंनेची हो ब्रिवस्वनू- मनु परंपरा, कोलमडून पडली असे म्हणावे लागते; 

- प्रचलित क्र्ग्वेदपाठ, उपनिषदे, गीतादि ग्रंथ पाहता; या सर्व ग्रंथातून 

* मोक्ष ! मार्गाचे प्रतिपादन असल्याचे श्री शंकरादि सवंही आचार्यांत एकमत 

आहे. * 

म्हणून, वेश्‍वक स्वरूपाच्या * मानवधर्माला ! काहो एक विशिष्ट नाव 
असणे, भूल भूनिकेशोच विसंगत आहे, हे मान्य केले तरी, हो वेदवानर उपासना 
परंपरा विसकटली जाऊन, नंतर प्रभावश्याली झालेल्या, ' पुरुष ! ( : नारायण -- 
अइवत्थवृक्ष ) भवितपंथसूचक एखादे नाम विशेंब तरी प्रचारात यायला 
पाहिजे होते; पण असे तळपत असणारे. एखादे विक्रिष्ट नाव दिसत नसण्याचे 
कारण काय ? हा प्रश्‍नही महत्त्वाचा होय. 

५) पुरातन अविच्छिन्न परंपरांतीळ अंतःसंगती विसंगतीच्या शास्रीय 
सूक्ष्म व्यासंगाच्या अभावामुळे ऐतिहासिक स्वरूपाच्या वास्तव्य 
सत्याला मुकावे लागत आहे. | 

कोल -> आज->उद्या हो कालगतीची अविच्छित्र साखळी आहे. ' काल ? 
व ' आज * यांत अतूट संबंध आहे. * काल'चा काहो अंश * भाज ? मधे, तसेच 
पुढे * उद्या | मधेही राहात येतो. आजही काहोएका स्वरूपात तगून असणारी 
अइवत्य:वृक्ष ( : पुरुष > नारायण ) पुजा, वेदपुवकालीन म्हणून गणल्या गेलेल्या 
सेंधवसंस्कृतीतही, तत्कालीन काही एका विशेष स्वरूपात जिवंत होती, पिंध 
तीरावरोल पुरातन “ पुर संस्कृतीचे अवज्ञेष उत्खननात, प्रकाशात आले 
आहेत. यावर सचित्र ग्रंथ * प्रसिद्ध झाले आहेत. या अवक्षेषात सिळणाऱ्या 

“ अइवत्य * वृक्षाच्या प्रतिमा विज्ञेष अभ्यसनीय आहेत. हो ' वक्ष सांकेतिक 

स्वरूपाचा आहे. ९ पानांचा हा पिपळ असून दोन ( एकरंगी ) प्राणी या 

वृक्षाश्ी सं-लग्न आहेत.* क्रह्ग्वेदात ' अइवत्थ ! आणि “ 


र) >. > > ( र पप्प्ल ी या दोनी 
नामांतरान या वृक्ष ( पुरुष ) देवताचे वर्णन येते; पण वेद व उपनिषदांतील 


* म्हैसूर विद्यापीठाने प्रकट केलेल्या ' ळग्वेदसार : नागप्रतिमा विचार! 
या ग्रंथात हे विवरण आहे. व त्रिवर्णचित्र मलपृष्ठावर आहे. र 


अनुक्रमणिका न्स 
चड मराठीचा विकास: ष्टाचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे लि)... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


छ 


“ हिंदू ? धर्माविषयी चार शब्द ३५ 


, या वृक्षाला ' दोन सुपर्ण (पक्षी ) अडकले आहेत. गीतेतील वृक्षाच्या वर्णनात 


हा निदेश नाहो! - 

येथे लक्षात घ्यावयाचा मुद्दा हा की, भारतीय संस्कृतीची अविच्छिन् 
“ सनातन * परंपरा या अइवत्थ : पिप्पल ( : पुरुष ) पुजा. प्रकारात आजपर्यंत 
काही फरकाने चालत आलेली आढळते ! संतानप्राप्तीकरता हो वृक्षपुजा 
असल्याचे आजही मान्य आहे. संश्रदायानी तगवून आणलेला हा जिवंत भूतां 
(1012 1981 ) ऐतिहासिक स्वरूपाच्या घटनावर प्रकाह टाकण्यास 
समर्थ असतो; मात्र अज्ञा पुराव्याला निरनिराळ्या दिशेने ताळा-पडताळा 
मिळत असावा. 


वेदातील वसिळ व विइवाभित्र हो.दोनी नावे विशिष्ट व्यवतींची असे 
मानण्यापेक्षा या नाबातील सार्वकालिक सांकेतिक अर्थाकडे पाहणे अवास्तव 
होणार नाहो, असे वाटते; कारण या दोनी नावामागील सांप्रदायिक कथाभाग, 
भारतीय संस्कृतीतील एका स्थित्यंतरावर- सांस्कृतिक विघटनेवर प्रकाश 
टाकीत आहे. 


“ सवितृ ' उपासना संत्रद्रष्टा म्हणून विश्‍वासित्राची ख्याती आहे. हा 
सवितृ संप्रदाय विठववा.नर, वंरवानर उपासकांचा होय, या पाइवंभूनीवर 
विइवामित्राचे नाव मुळात अस्वर्थक असावे असे म्हणण्यास जागा आहे. 


याचप्रमाणे ' वसिष्ठ या. नावाचा मागोवा घेणेही उपयुक्त ठरेल असे 
वाटते.  बसिष्ठ | था संकेताला मूलत: श्रेष्ठ-वरिष्ठ असा ' विशेषणवाचक 
अर्थ आहे. मोनियर्‌ विल्यम्‌स कोशात, 111051; 8:0९]]611(, 13051, 1101108, 
या अर्थाचे, वेद, ब्राह्मण, व छां. उपनिषत्‌, महाभारतात विज्षेषणाथी प्रयोग 
आढळतात, असे सूचित केले आहे. अवेस्तातील “ अज्ञ वहिष्ठ'चे ' अशवसिष्ठ 
असे संस्कृत रूंप होत असून : अश ( :ऱ्रहत ) ' हे अत्यंत वरिष्ठ आहे, श्रेष्ठ 
आहे असा याचा अर्थ होतो. 

अत्यंत श्रेष्ठ ( 1108 050061]1011 ) या अर्थाचे विश्लेषण, एका 
व्यक्तीचे नाव ठरावे- ठरविले जांवे, या मागे काही कार्य-कारण संबंध नसेल 
काय ? वेदकाळी “ वसिष्ठ ) या नावाची व्यवती, 'विश्‍वाभित्र नामक व्यक्‍तीची 


प्रचलित आहे, हे कोणीही अमान्य 'करणार नाहो. पण या कथेत सांकेतिकता 


: दिसत असूनही, या पातळीवर अजून चर्चा व्हावयाची आहे ! 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.प्रतिस्पर्धी होती ( आणि सांकेतिक पातळीवर आजहो आहे! ) अज्ली कथा. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


३६ . क नवभारत 


“ सवितृ ( प्रकाश ) नंत्रत्रष्टा विठ्ववासित्र हा, अंधाराचा, ' रात्र? 
उपासकांचा विरोधी असणार, हे उघड आहे.* वरुण पुत्र म्हणविणारा वसिष्ठ 
“ रात्र! उपासना परंपरेतला आहे, हे सिद्ध करण्याची आव्यकता नाही. 
कारण “* वरण? हे * राउप्रथिसानी ' देवत आहे. असे नदवेदभाव्यकार 
' सध्यण सांगतात, आणि भारतीय परंपरेत थाला भरपूर पुरावा आहे. विष्णूचा 
अवतार सानला जाणारा “ छृष्ण ) (: काळा) हा “वरणो यादसां अहम्‌ ' अले 
सांगतो ? विष्णु-छुञ्ण उपासना मुळांत रात्र संप्रदायाची आहे. (याचे विवरण 
पुर्वी आले आहे. नवभारत, नां ७३, वसिष्ठ कोण; तसेच सपरंबर पा. ८८, 
९४, ९८ अवटोबर ७३ अंक, पा. ५४, ५५ पाहा ). भ 

* काल घतीची जाण सूलतः चंद्रावरूनच प्रथम आली हे निर्विवाद आहे 
(नवभारत नोव्हेंबर ७३२ पा. १७) 'महिन्याचे मानदंड चंद्र आहे, सूर्य नव्हे !' 
आणि सवंप्रथस चंद्राची (: रात्रीची ) उपासनाच प्रचल्ति होती, याचे 
प्रत्यंतरही येथेच मिळते. भारतातच नव्हे तर इजिप्त, सुमेर, ग्रीक संस्छृतीतही 


हेच आढळते. * माल! (मस्‌ > चंड ) सूचक पाइचात्य संकेत 1101111 हा 


11001 चंद्राशी निगडित आहे. 


क 
' प्रकाश * ( : सुर्य, सबितृ ) पजा, चंद्र-रात्र-पुजेनंतर प्रचलित होते; 
पण चांद्रयंथीय सतातन अभिमान उफाळून वर येतो. व * प्रकाश! .उपासनेवर 
मात करतो. वरिष्ठ, श्रेष्ठ संप्रदाय तो आपलाच हा दावा रात्र- चंद्र पुजकांचा, 


या पारइर्वभूमीवर त्रहुगवेदातील विशिष्ट व्यवितल्‌चक “ वसिण्ठ' या तामरूपाचा ७ 


उलगडा होत आहे; तज्ज्ञानी पुनः तपासून पाहावे : ( आपण ) आपला पंथ 
हाच श्रेष्ठ असा अभिनिवेश विज्रिष्टवादी भूमिकेचा होणे अटळ नाहे. 
पुराणकथा पंथप्रचाराकरता उपयोगी पडत आल्या आहेत, हे विसरून 
चालणार नाही, हरिइचंद्राच्या कथेला मिळालेली कलाटणी या दृष्टीने उदबोधक 
होईल. ' पुत्र झाल्यास वरुणाला अपंण करतो ! असे सागून घेणारा ह£ि 
मुलगा जन्मल्यावर देवालाच फसविण्याकडील कल दिसू लागतो, या कथे 
क्टग्वेदांतच 'फानी येतात (1. २४) हो कथा ब्राह्मणग्रंथातही येते पण पुराण- 
कथांतील हरिश्‍चंद्र, सत्याचा पुतळाच जणू असे दिसते. पण हा हरिश्‍चंद्र निराळा 
म्हणावयासही जागा नाही ! कारण, हा हरिचंद्र स्वप्नांतले सत्य' ( म्हणजे 


हरिचंद्र, 
चे पडसाद 


१ अवेस्तातील प्रकाहरूप अहुर्मज्द हा अंधाररूप अहिमानचा 
ह्याचा संबंध इंब्रवृत्तातही आहे. तपासून पहा. 


भड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


विरोधी; 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: हिंदू ' धर्माविषयी चार शब्द ३७ 


": रात्रसत्य ') पालन करणारा असतो, हो सांकेतिकता सौलिक आहे. आणि 
सवितृ > प्रकाहञ उपासना प्रचलित करणारा विदवामित्र, या कथाद्वारे 
ललनायक : नराधम ठरावा या घटनांतील अंतःसंगती अभ्यसनीय नाही काय ? 
वसिष्ठ हा यातु ( जादुटोणा ) कृत्यात-निपुण होता, म्हणून अपवाद होत!. जे 
लोक आपणास यातुबाला म्हणतात त्यांचा नाश होवो म्हणून जळफळाट 


करणारा वसिष्ठ त्रहग्देदांतच आहे. ( ५1] १०४) हा त्रागा पाहून 1.2४ 


१0ए 1191008 (00 1170] अले स्हणणारे आहेत ! 
प्रकाश : ( सवित्‌ ) उपासलेपुर्वीची पिप्पल : अइवत्य : वृक्ष ( > पुरुष; 
नार-अयेन ) उपासना आजपर्यंत तगून येते; काल-गतीची जाण प्रथस चंद्रो- 
पासनेत,-रात्रसंत्रदायात-डोकावली आहे. आजही सर्ब धार्मिक तिथी, सण 
सभारंभ वांद्रमान पंतवांगाप्रमाणे चालतात. सोर पंचांग्र आजही नाहो; अधिक 
मासाच्या योजनेने सोर व चांद्रमानातील त्रुटी भरून घेतलो जाते, वसिष्ठ 
हा सवितू-प्रकाह् संप्रदायाच्या विइवासित्राला पाण्यात पाहतो; वलिष्ठ हा 
* नांरायणज कन्या? उर्वशीपुत्न म्हणवितो. तटग्वेदातील “ शिविदिष्ड ' विष्णु 
(- -. नार-अवन ) हेच एकसेव श्रेष्ठ देदत होय, असे प्रतिपादन करतो. 
- डॉ. राधाकृष्णन्‌ ब प्रा. घेलणकर सांबतात कौ तारायणसंप्रदायी दास्य- 
सवतीचा उगम वग्वेदातील वरुणपुत्र वसिष्ठाच्या सुमतांत ( ७ व्या मंडळात ) 
आढळतो, भगवद्‌्गीतेतील शरणभक्तो आजही आदे मानली जाते. ' नारा- 
यण ? यालाच, ' पुरुष? : नारायण, अशवत्य : तारायण (-_ वृक्ष), अश्वत्थ र 
पुरुष असे म्हटले जाते. | 
कालाच्या पोटातील आजही जिवंत असणारे भूतकालील अंश, हा आणि 
आजच्या जीवनातील आचार-विचारात आढळणाऱ्या संदिग्यार्थाच्या गोष्टींची 
पाळेमुळे ' काल 'च्या पोटात दिसत असून, या दोहोत अंतःसंगती आहे असे 
ठरेल तर अज्ञा! गोष्टी, ऐतिहासिक सत्यांशावर प्रकाश टाकोत असतात; 
ऐतिहासिक स्वरूपी जीवनसत्य पडताळण्याचा हा एक आडाखा ठरला आहे. 
६) या वरील प्रकारच्या अंतःसंगतीवरून, आज़ ' हिंदू ' म्हणून 
ओळखल्या जाणाऱ्या धमाचा प्रणेता ' वसिष्ठ ( र व्यास ) 
हाच ठरतो. ग 
या वसिष्ठाला ' प्रजापती ' पदावर स्थापन करण्यात ( मनु1. २५ ),हा 
महापुरुष भारतीय ( धर्म ) सृष्टीचा कर्ता अशी स्पष्ट सूचना आहे. वसिष्ठ 


व्र व्यास या दोन निराळ्या व्यक्‍ती असाव्या असा श्रम निर्माण केला गेला ' 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


शर | श.. 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७३) /” न भं 
३८ नवभारत 
आहे. पण महाभारताच्या नांदी इलोकाने था माचा भोपळा फुटून तुकडे 
होत आहेत : र * , 
व्यासाय विष्णुरू्पाय, व्यासरूगाय विष्णवे, 
| नसोवे ब्रह्म निधये वसिष्ठाय नसो नस: |) 
- याच संदर्भात नारायणाचे नावहो पुढे येते. या इलोकावरून 
विष्णु वसिष्ठ  नारायज असे. लंप्रदायनास्य ससीकरण असलेले 
यरेत आहे | 


व्यास >> 
उघडकोस 


* व्यातोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ ' या परंपरागत निष्ठेप्रमाणे, व्यास हाच 
* प्रजापति असल्याचे पर्यायाचे सिद्ध होत आहे. बसिष्ठाला * प्रजापति ? मावण्या- 
तीळ ओवित्य दिचाराहे आहे. विष्णुदेवताच्या ळूग्वेदीय स्वरूपावरून विष्णु हा 
* प्रजापति ' आहेच. गर्भाधान संस्काराच्या संदर्भात ' विष्णु: योनि कल्पयतु ी 
( 5. १८४.१ ) असा संत्र येतो, शिवाय, वसिष्ठच विष्णूला ' झिविविष्ट ? 


रूपांत पाहतो, ' ज्िपिविष्ट ' विशेषण लिंगस्वरूपी म्हणून सर्वमान्य असणाऱ्या 


रुद्रावेही नाव होय ! 

या पाइबंभूमीवर ' व्यासाय विष्णुरूपाय ' म्हणजे हे ' व्यास ! रपटी 
* क्रिपिविष्ट 'च होय, ' नारायगा'चा निर्देशही वरील इलोकात येतो त्त 
शिपिविष्ट हे नारायण (नार-अयन ) आहे. आणि याच ससोकरणांत सामाव- 
णारा वसिष्ठ! ह ' दक्षिण कपर्द ' (शिपिविष्ट ) म्हणजे काय याचाही 

ना च) 

उलगडा होत आहे. . | 

म्हणून ' वसिष्ठ > व्यास याना ' प्रजापति ' म्हणण्यात ओचित्य नाही 
असे म्हणता येत नाही. 

प्रचलित धरमंसंप्रदायाला आकार देणारा व अष्टादश पुराण शास्त्रादींचा 
कर्ता व्यास > वसिष्ठ हांच प्रचलित ' हिंदू ? धर्माचा जनक होय. पण 


व्यास किवा वसिष्ठ या विदिष्ट नावाने हा हिंदू धम ओळखला जात नाहो 
याचे कारण काय? | त 
७) याचे प्रधान कारण, भांरतीय बिचारवंतात भिनलेली तत्त्वनिष्ठा 


बा वेश्‍वक दृष्टि होय. 


“आहे' आणि “नाही? (: सत्‌-असत्‌ ) हे दोनो एकाच वेळो 
पाहण्याच्या वेशिष्ट्या- ( नवभारत ऑ. ७३ ; पा. ९९ ) --मुळेही 
नारायण-विष्णु-वासुदेव संप्रदायाच्या प्रस्थापकाचे, म्हणजे वसिष्ठ वा 


| अनुक्रमणिका | 
ऱ्ि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


“ हिंदू ' धर्माविषयी चार दाब्द | २ 


ड्ैव्यासाचे नाव उघड्या डोळ्याना वरवर दिसत नही; शिवाय विश्‍वामित्रादा 
पाडाव केल्याची कबूली दिल्यासारखी होईल, स्हुणूनही संल्यापंकाचे हे 
नाव स्पष्ट सांगण्याची प्रथा गौरवास्पद ठरली नसावी ! तरीपण, “ भूतानि 
ससकृण्वन्‌ ” म्हणून, तसेच सरवंश्ञास्त्रादि रचणारा, या संस्कृतीचा प्रणेता 
म्हणून व्यास >: वसिष्ठ आजही वंद्य आहे. * व्यास ' पोणिमा हे याचे 
निदर्वाक आहे. 

म्हणून ख्रिस्त महंमद आणि बायबल, कुराण यासारख व्यवितप्रासाण्याचा 
हा प्रकार भारतीय संप्रदायात नाहो, असे म्हणणे 'हे अर्धसत्य आहे. ' व्यास 
खूपात बसिष्ठ असून कुष्ण ( विष्णु) संप्रदायातच काय, शांकर ज्ेवातही ख्थिस्ती 
बावबल-कुराणाप्रमाणेच, भगवत्‌-गीता पण, सवसंप्रदाय भान्य एकमेव महत्त्वाचा 
- झोलिक ग्रंथ आज प्रचारात आहे. या ग्रंथाला बायबल-कुराणाप्रमाणे राष्ट्रीय 
सहत्त्व प्राप्त व्हावे असे प्रयत्नही चालू आहेत, विश्‍वविद्यालयीन पदवीदानाच्या 
वेळी स्नातकाला गीतेची प्रत दिली जावी असा मानस व्यक्त केला जात आहे. 


या प्रसंगी लक्षवेधी मुद्दा हा की, जगातील श्थिस्त, इस्लामादि एकेका ' 


नामवैशिष्ट्याने प्रसिद्ध असणाऱया संप्रदायाहून प्रचलित हिंदू धमही संस्थापकाचे 
विशिष्ट नाव, व एकमेव प्रसाणग्रंथाचे नाव, बाह्यात्कारी स्वरूपात 
जगजाहीर नसेल; पण तात्त्विक भूमिकेवरील, हिहूच काय जेन-बोद्धादी 
संप्रदायाच्या तळपायाची वेचारिक आकृती समान स्वरूपाची आहे; एवढेच 
नव्हे तर याना पुज्य अजा प्रधान प्रतिभा : संकेतातही साम्य असलेले आज 
सप्रमाण दाखविजे शवय आहे; पण, थांचे विवरण * हिंदू! म्हणविणाऱ्या या 
घर्माच्या तात्विक पातळीवरील वेचारिक आळुतिस्वरूपाविषयीच्या “ दोन 


दाब्दात ? येणार आहे. 


अनुक्रमणिका ्दविवी 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. हरिभाऊ रानडे 


क्रग्वेदातीळ सोरदेवता 


आलापर्यंत अनेक भारतीय व पाइचात्य पंडितांनी कग्वेदातील, विविध 
देवतांचे वर्णन त्यामधील व्रट्रचांच्या आधारे करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
त्यामध्ये सोरदेवतांची पण वणने आली आहेत. परंतु. एक सूर्य सोडता 
कोणत्या देवतांना सोर देवता म्हणून संबोधावे याविषयी पंडितांमध्ये बराच 
वाद दिसून येतो. विशेषतः सोर. देवतांचा वर्ग हो कल्पना कांही थोड्याच 
लोकांनी पुढे ठेवलो आहे.' 
अंशा अवस्थेत तटूग्वेदांमध्ये तूर्याचे नेमके स्वतःचे असे गुगधर्म कोणते 
आहेत हे पाहून त्या आधारे ते गुणधर्म स्वतःमध्ये अधिकाधिक सामावल 
- घेणाऱ्या अन्य देवता कोणत्या हे निश्चित करावे लागेल व अज्ञा प्रकारच्या 
माहितीच्या आधारावरच आपल्याला सोरदेवतावर्गाची स्पष्ट कल्पना येऊ 
शकेल. प्रस्तुत लेखात याच विचारतरणीला अनुसरून काही -कल्पना पुढे 
ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
प्रथम इतिहॉस-पुराण व देवतक्षास्त्राच्या अभ्यासकानी सोरदेवता या 
. शब्दाचा प्रयोग कोणत्या प्रकारे केला आहें व त्यांना त्यापासन अभीष्ट 
काय आहे हे पहाणे उद्बोधक ठरेल. आणखी एक गोष्ट या दृष्टीने लकात 
येण्यासारखी आहे. ती म्हणजे ज्या ज्या पंडिताने व्ग्वेदांतील- देवतांचे 
वर्णन करण्याचा प्रयत्त केला आहे त्या प्रत्येकाने देवतावंर्गोकरण हा विषयपण 


शू 


पू. २१८-१९ तसेच ए. बार्थ ' रिलिजन्स्‌ ऑफ्‌ इंडिया (भाषांतरित इं) 
लंडन्‌ पृ. २०; परंतु या दोघांतसुद्धा मतभेद आहे. नेमक्या कोलत्या ी 
देवता हे त्यावरून कळत नाहो, बा्थंच्या मते आदित्यांचेच रूपांतर सोरदेवतात 
होते. ई हार्डीची सोौरदेवता व चांद्रदेवता हो कल्पनासुद्धा अज्नाच प्रकारे 


संदिग्ध स्वरूपाची आहे. 
अनुक्रमणिका ८.८. कलल ललगान्र 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे र 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


१. पी. एस्‌. देशमुख * ओरिजिन्‌ अँण्ड डेव्हलपमोट ऑफ रिलिजन! 


क्ग्वेदातीळ सौरदेबता ४१ 


अवडय हाताळलेला आहे. खुद्द क्र्ग्वेदातील उल्लेखावरूनसुद्धा देवतावर्गी- 
करणाची कल्पना येऊ दाकते' अ्षा प्रकारच्या वर्गीकरणाचा पण आपल्याला 
बिचार करावा लागेल. कारण या वर्गीकरणामध्ये सुर्य देवतेचे महत्व काही 
पंडितांनी फार मोठे असल्याचे मान्य केले आहे तर काहोनी सूर्याला नुसता 
एक तेजोगोल यापेक्षा अधिक महत्व देण्याचे कारण नसल्याचे प्रतिपादन केले 
आहे. खुद्द त्रग्वेदामध्येहो दोन्ही विचार उपलब्ध होतात. काही ठिकाणी 
सूर्याला स्वर्गलोकाची प्रमुख देवता म्हणून सन्मान देण्यात आला आहे व त्याची 
बरोबरी अमस्तरिक्षातील इन्द्र आणि पृथ्वीवरील अग्नि या देवतांशी करण्यात 
आली आहे. काही ठिकाणी तर त्याला श्रेष्ठामध्ये श्रेष्ठ या अवस्थेपर्यंत 
सन्सानित करण्यात आले आहे' तर काही ठिकाणी त्यत्चे वर्णन. नद्या, पर्वत 
इत्यादि निसर्गांगभूत सामान्य वस्तूंच्या बरोबरीने केले आहे. 
पुढील काळामध्ये निरवतकारांनी ' देवता दर्गीकरणादर आपले विचार 
स्पष्ट केले आहेत. त्यांना स्थानाच्या आधारावर करूग्वेशातील देवतांचे वर्गीकरण 
करावे ही कल्पना संपूर्णपणे मात्य आहे; परंतु देवतामाहात्म्याविषयी त्यांच्या 
विचारात संदिग्धपणा दिसून येतो. उदाहरणार्थ तूर्य ही देवता स्वर्गस्थ 
देवतावर्गाची प्रसुख. आहे. पण त्यासुळे त्या वर्गातील प्रत्येक देवतेलध्ये सोर 
गणधर्म असलेच पाहिजेत हो कल्पना त्याना सान्य नाही. यामुळेच त्यांच्या 
मते वरुण, यम आणि सवित्‌ या देवतांचा समावेश स्वगेल्थ आणि अन्तरिक्षस्थ 
अशा दोन्ही प्रकारच्या देवतावर्गामध्ये करण्यात आला आहे 


मॅक्डोनलू* ए. ए. हे प्रथस प्रएग्वेदातील देवतांचे वर्गीकरण करणे किती 
प्रकारांनी शक्य आहे या गोष्टीचा विचार. करतात. त्यामध्ये १ ) देवता 
मन्त्रांची गणना व त्या आधारे श्रेष्ठ व कनिष्ठ देवतांचे वर्गोकरण 
२) देवतांचे ऐतिहासिक दृष्ट्या वर्गीकरण आणि ३) देवतांमध्ये भानवी 
आविष्काराच्या, आधारे वर्गीकरण या तीन प्रकारच्या वर्गोकरणांचा सभावेश् 
आहे. पण त्यांच्या मते या तीनही प्रकारच्या वर्गीकरणांचे काही खास 
१024000000... 3 

१. त्र. १.१३९.११ 

२. त्र. ११३९-११ 

३. त्र. ७.६६.१५ 


४. निघंट अ. ५ 
५. “ वेदिक सायथॉलॉजि ' स्ट्रासू बुग, १८९७ 


23 
अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, बाई 


श्रे नवभारत 


दोब आहेत आणि त्यामुळे त्यांनी स्वत: स्थानावर आधारित यास्काचार्याचे 
वर्गीकरणच उपयवततेच्या. दष्डीने सोयीचे म्हणून मान्य केले आहे. पण 
. यास्काचार्य आणि मॅक्डोबल या दोघांच्या विचारात थोडासा फरळ आहे 
सँक्डोनलू यांचा स्वर्गल्थ देवतांमध्ये सोर गुणधर्मांचा आविष्कार सवेतोपरी 
झाला असल्याचे दाखवावयाचे आहे आणि वर म्हटल्याप्रमाणे यास्कांना ते साग्य 
नाही. मॅंबडोलल्‌ हे या वर्षातील सर्व देवतांची उत्पत्तीसुद्धा सूर्यापासून ज्ञाली 
रएसल्याचे प्रतिपादन करतात. आणि त्यानी केलेलो मित्र, सित, पुषन्‌ 
विषण्ण, आदित्य, अर्यमन, भग, अंश, ' दक्ष आणि उषस्‌ या देवतांची वर्णने 
यादष्टीने पहाण्यासारखी. आहेत. या. संव वर्णनांमधून त्या देवतांचा सूर्याशी 
असलेला संबंध अधिकाधिक जवळचा दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला 
आहे. थोडब्यात दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे स्वर्गस्थ देवतांचा वर्ग 
हा त्यांच्या मते सोर देवतांचाच वग आहे. त्यांनी तसे स्पष्ट म्हटले नसले तरी 
त्यांना ते अभिप्रेत असावेसे वाटते । 

हिलेब्रांट हे सूर्यचंद्राचे माहात्म्य फार बाढवून सांगणारे म्हणून टीका 
ज्यांच्यावर झाली असे एक विचारक. * त्यांच्यामते इन्द्र आणि सूये या देवता 
एकच आणि देवता वर्गीकरण हा एक कठिण विषय आहे. कारण त्यांमध्ये 
निठिचित सरणी अवलंबिणे दुष्कर असून अनेक क्रषिकुटुंबांच्या विचारांचा 
ससावेश या संदर्भात करावा लागतो. त्यानी स्वत: मात्र आपल्या सोयीच्या 
दृष्टीने देवतांचा विचार त्यांच्या चारित्रिक सोपेपणा 'आणि वैचित्र्य यावर 
आधारित केला आहे. 

एम्‌. ब्लुमूफील्ड यांच्या मते प्दग्वेदिक देवतांचा प्रमुख नेता असा 
कोणीही नाही. आणि त्यांचा समावेश सोरदेवता. किवा वादळांच्या देवता 
( &ळ] ४०05 ) इत्यादी प्रकारांमध्ये करणे शक्य आहे. ' सोरदेवता ! 
या प्रकारात त्यांना या ठिकाणी प्रकाशसंबंधी , देवतांचा समावेश करावयाचा 
आहे.' अर्थातच अद्षा प्रकारच्या वर्गीकरणाच्या ' आधारे सोरदेवतांची नोटझी 
कल्पना येणे केवळ अशक्य आहे हे सांगावयास नकोच. त्यांनी देवतांचे एकण 
पाच वग केले आहेत : इतिहासपूर्व देवता, पारदर्शी अर्धमूत देवता, पारदर्शी 
देवता, संपुर्ण अपारद्ी देवता, आणि चिन्हित देवता, यांचाही आपल्या दष्टीने 
फारसा उपयोग नाहो 

१. मागील संदभ पृ. ९ 


२. हिलेब्रांट्‌ ए. ' वेदिक मायथॉलॉजी ? भाग १, १९२७ प. 
३. दि रिलिजन ऑफ दि बेद, न्ययांक, १९०८ प. ८८ 


 £-: गभ 
डौ | स्य 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रग्वेदातीळ सौरदेवता | ४३ 


बॉन्य' या परेंच विचारकाच्या दृष्टीने सूर्याचे स्थाल बेदिक देवतामध्ये 
फार महत्त्वाचे आहे. त्याने देवतांचे वर्गीकरण पारिवारिक संबंधाच्या आधारावर 
केले असून त्यामध्ये देवतांच्या चांगल्या व वाईट प्रवृत्ति, त्यांची लिंगपद्धती 
इत्यादी गोष्टींचा पण वित्तार करण्यात आला आहे. अर्थातच त्यामध्ये सूर्य 
हो एक अतिदय श्रेष्ठ आणि लुखदायी देवता आहे हे जणू गृहीतकुृत्यच आहे 
त्यांच्या भते सुर्य आणि सवितृ या देवता एकच आहेत. 

एच्‌. ओल्डनवर्ग यानीपण आपल्या * दी रिलिगिञन्‌ डेत्‌ वेद? 
( बलिनि १९१७, पू. ९२ ) मध्ये वेदिक देवतांच्या वर्गीकरणाचा प्रश्‍न 
हाताळलेला आहे. त्यांनो पारिवारिक्ष संबंधावर आधारित वर्गोकरणाची 
आलोचना करून शेवटी स्थानसिद्धांतावर प्रतिपादित केलेले. देवतांचे त्रिविध 
वर्गीकरणच सर्वोत्छृष्ट असल्याचे मान्य केले आहे. पण अन्ने करोत असता 
त्यासी स्वर्गस्थ देवतांचे सूर्याशी साम्य दाखविण्याचा प्रयत्न क्रेल्याचे 
दिसन येत नाहो. त्यानी स्वतः आपले देवताविषयंक विवेचन हे सहा 
भायात केलेले आहे. अग्नि; इन्त्र: वरण; भित्र आणि आदित्य; आअशिविन्‌ ; 
रुद्र: आणि बाकोच्या देवता : यामध्ये त्यानी मरुत्‌ , वायू , पर्जन्य, 
विष्णु, एबन्‌, सवित्‌, बृहर्स्पात, उषस्‌, द्यावापूथिवी, सूर्य आणि , चंद्र, 
पाणी आणि नद्या यांचा समावेश केला आहे. यावरून हे स्पष्ट आहे को 
त्यांच्या दृष्टीने सूर्य हो. फार महत्वाची देवता नाही कौ जिचे वर्णन 
स्वतंत्रपणे करण्याची आवश्‍यकता आहे.' आणि त्यांनी तसे स्पष्ट म्हव्लेही 
आहे. “ इंद्र, अग्नि आणि वरुण यांच्या तुलनेने सूर्य पुष्कळच भागे 
पडल्याचे दिसून येते.” * 

ए. बी. कोथ" हे प्रमुखपणे श्रेष्ठ व कनिष्ठ असे. देवतांचे वर्गीकरण 
मान्य करतात. पण त्यामध्ये सर्य देवतेला फारसे महत्वाचे स्थान नाहो 


१. बर्गेन्य ए. ' ला रिलिजियों वेदिक, ! १९६२ भा. १ ( भाषांतरित इं ) 
प. ५-७ परांजपे 


२. पहा: गोण्ड जे. “दी रिलिगिओनेन्‌ इंडियन्स ! भाग २१ स्ट्ट्गार्ट, | 


<०प. ९४ 
* रिलिगिऑन डेस्‌ वेद, पृ. २४५ 
, * दि रिलिजन अँण्ड फिलॉसॉफी ऑफ्‌ दि वेद! 6७. 108 ३१, 


१ द र ष्‌ ' पृ वरक ९ : 
अनुक्रमणिका | ७ 
9 मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


475२. 
७8. 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


४४ नवभारत . 


सौरदेवतावगंही त्यांच्या दृष्टीने फारशी छाव पाडणारा नाही. पण त्यानी 
सर्य, सवित 'आणि पूषन्‌ या देवतांचा विचार व वर्णन मात्र एकत्र केले 
आहे. त्यावरून कदाचित या तीनही त्यांना सोर देवता म्हणून मान्य असाव्यात 


आर. . एत्‌ . दांडेकर यांनौपण आपल्या “ वेदिक देवतांचे अभिनव 
दर्शन* या ग्रंथात तसेच “ न्यू लाइट ऑन दि वेदिक गांड सवितू * या 
लेखात आपले देवतावर्गीकरणविषयक व सूर्यासंबंधीचे विचार प्रस्तुत केले 
आहेत. त्यांच्यामते सूय हो देवता फार महत्वाची मानणे सबंथा चुकीचे 
आहे. सूर्य आणि सवितृ यांचा काहोहो संबंध नाही. सवितृला सूर्यापेक्षा 
फार महत्वाची काये पार पाडावी लागतात. हे विचार अगदी अभिनव 
आहेत पण त्र्ट्धग्वेदातील *छ्चांचा पुनः विचार करता सोरदेवता वर्गाची खरी 
कल्पना. त्यावरून येणे कठिण वाटते. 


बरील सवे मतासमतांचा विचार करता हे स्पष्ट होईल की काही विचार- 
कांच्या मते सूय हो एक अतिशय श्रे७ठ देवता ञहे. 'अज्ञा परल्परविरोधी 
स्थितीत वस्तुस्थितीचा ठाव घेण्यासाठी क्रग्वेदातील '्हवांच्या आधांरेच 
नवीन विचार करण्याशिवाय पर्याय उरत नाहो. यावरून सूर्याचे आणले 
देशिष्टय काय हे ठरदूत त्याप्रमाणे इतर देवतामध्ये सोर कोणती हे ठरविणे 
सयुवितक ठरेल. 

वा दृष्टिकोणातून विचार करता आपल्याला दिसून येईल को सूयंदेवतेभध्ये 
प्रखरपणे हा गणधमं तर आहेच आणि इतर अनेक देवतांची वर्णनेपण प्रक्ाशा- 
त्मक देवता म्हणन क्ररग्वेदात आहेत हे खरे आहे; पण म्हणून त्या सव देवता 
लौर आहेत अस्ते कोणी म्हणेल तर ते चुकोचे ठरेल, त्याऐवजी सूर्याच्या जवळ- 
जवळ प्रत्येक सक्‍तात त्याचे पूर्वेला उगवणे हे भ्हग्वेदोीय न्रषींनी वैशिष्ठय- 
पूर्ण पद्धतोने वणित केले आहे. अश्यारीतीने आपल्याला हे दिसून येईल कौ 
सूर्य तर प्रकाहतोच पण तो पुर्वेकडे रोज उगवतो हे त्याचे आपले वेजिप्ट्य 


आहे, 
१. पुणे, १९५१ 
२. 130121 २०, १९३८-३९ 


३. प्रस्तुत लेखात सोयीच्या दृष्टीने फक्त स्वगंस्थ देवतांचाच तोलनिक 
विचार केलेला आहे 


1) 


| अनुक्रमणिका गवव 
च्य मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रर्वेदातीळ सौरदेवता ४५ 


कात्यायनाच्या 'सर्वानुक्मणीनुसार' त्र. १.५०, ११५, १६४, १९१; 
४.४० ( फक्‍त शेवटची तरचा), ५८ '( हे सूक्त. सूर्याप्रमाणे आयोदेवी, गो 
किंवा घृत घापैक्ती कोगावेहि असू शकते ); ५.४०; ७.६० ( पहिली 
न्नचा ), ६२ (खूर्याच्या २ घ्ढचा ), ६". (तीन व्हा); ८.१८, १०१: 
१०.३९, ८८, १३९, १५८, १७०, १८१, १८९ या सूक्तांना सोरसूवते 
सानले गेल्याचे दिसून येते आणि या सर्व सूक्तात साधारणयणे सूर्याचे हे 
पुर्वेकडीळ उद्याचे तंत्र प्रतिपादित. करण्यात आले आहे. सूर्याचा पूर्वदिशेशीं 
घनिष्ठ संबंध अतल्पाचा भरएर. पुरावा य़ा सूवतासधून आपल्याला मिळू 
दाकतो. पह. १.५०.५ मध्ये तो देव, सतृण्यजात आणि सारे जग या सर्वा- 
,साठी (सर्वांना प्रकाशमान करण्यासाठी ). पुर्वेला उंदित होतो.' त्याचे स्व 
विइवाला प्रकाशित करणे त्र. १.१६४.४४ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले 
आहे. १६. ५.४०.६ व. ९ या त्हचांमधून तूर्य अंधकार दुर करतो हे 
प्रमखपणे सांगण्यात आले आहे. त्र. ८.१०१.१२ मध्ये सूर्याला देवामधील 
ई पुरोहित ' म्हटले आहे. यामधील पुरस्‌ शब्याच्या व्यृत्पत्तीवरूनही सूर्याचा 
पुर्वदिशेश्ी संबंध स्पष्ट होतो. पुरस्‌ हा शब्द सूळ पूव शब्दाला पुर्‌ असा 
आदेश होऊन त्याला अस्‌ असा प्रत्यय लावल्यामुळे तद्धित स्वरूपातच ज्ञाला 
असल्याचे व्याकरणात सान्य आहे. पाणिनि सुद्धा त्याचा उल्लेख अष्टा- 
ध्यायीत १.४.६७ या सूत्रात करतो. तेव्हा पुर्वेला प्रतिष्ठित म्हणजे पुरोहित 
हे सूर्याचे विश्लेषण सरवंदा साथेच ठरणारे आहि. त्याचे रोजचे उगविणें 
ब्र. १०.१७-८ मध्ये सूचित करण्यात आले आहे. (प्रतिपडयेम सूर्य) ' 

सूर्याचे हे पुर्वेकडे उगविण्याचे व प्रकाश देण्याचे वेशिष्ट्य आतापर्यंतच्या 
वैदिक वबिह्ानांनी व देवतकशास्त्रज्ञांनी तितकेले आवजूंन प्रतिपादिले नाही. 
आदित्य, अर्यसन्‌ , विष्णू, अश्विन्‌ या सूर्याप्र माणे प्रकाशाच्या देवता 
आहेत. पण सूर्याप्रमाणे त्या रोज पुर्वेला प्रत्यक्षपणे वर यताना कधीच 
दृभ्योचर होत "नाहीत. :त्यांच्यामुळे पुर्वेकडील पवत. है _उदवाचल र म्हणून 
प्रसिद्ध होत नाहीत. या गुणाचा आविष्कार कांही अंशाने उषस्‌ या देवते- 


१. संपादित * सॅक्डोनल्‌ ए. ए- 

२. अद्लाच अर्थाचा विचार त्र. १-१९१.८८; ७.६२. १ ब २; 
७-६६.४, १४; १०.३७.२ ( उदेति सर्य:) व ३; १०.१५९.१ मध्येपण 
दिसून येते. | 

३. पहा त्र. १०.८८.६ व १०-१५८.५.. 


अनुक्रमणिका स्वन 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


४६ _ नवभारत 


मध्ये दिसून येतो. आणि म्हणूनच तिला सूर्याची प्रिया, पत्नी मानले 
गेले आहे.' हो देवता सूर्याप्रमाणेच रोज प्रातःकाळी पुर्वेला आपला 
प्रकांशू पसरविते. सूये आणि तिच्यामध्ये फरक एवढाच को सुर्य एक प्रचंड 
तेजोगोल आहे आणि उषस्‌ हो सूर्य उगवण्यापुर्वीचा पसरणारा प्रकाश आहे. 
उषेच्या प्रकाशामध्येच तूर्य विराजमान होतो. तो तिच्या मांडीवर आरूढ 
होतो हे त्र. ७.६२. ३ वर्न स्पष्ट आहे. उषेला ग्रामुळेच सुर्या असे म्ह्ट्ले 
आहे. त्यासुळे मूळ सोरदेवता दोनच असाव्यात असे वाटते. सूर्‍्य आणि उषस्‌. 

कू. १०.१३९.१ मध्ये सवितृचे वर्णन * सूयरबमि असे केले असून तो 
पुर्वेला उगवतो असेही तेथे म्हटले आहे. यावरून सवितृ ही पण सोरदेवता 
मानावी असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण सुर्य आणि सवितृ यांच्या गण- 
धर्माचा एकंदर विचार करता सवितू सूर्यापेक्षा खूपच भिन्न अंसल्याचे' दिसून न 
येते. सूर्याचा दिवसाशी संबंध तर सवितृचा दिवस व रात्र दोहोशी'.. सवित 
हा वरुणाप्रमाणे अतिव्यापक व सर्वनियन्ता आहे, त्याच्यामुळे सर्व प्राणिजात 
कार्यपर होतात. सूयंही आपल्या परोने श्रेष्ठ आहे पण सवितृचे गुणधर्म हे 
सूर्यापेक्षा अप्रत्यक्ष ( ६135180, ) आणि विज्लाल आणि म्हणूनच अन्‌मेय 
असे आहेत. काही अंशी सूर्याला सवितृच्या आधिभोतिक गुणांचा आविष्कर्ता 
सानणे योग्य ठरेल. पण सवितृला सोरदेवता म्हणण्यामध्ये मात्र त्याचे वेदिक 
देवतांमधील महत्त्व कभी करण्यासारखेच होणार आहे. 

अन्य स्वर्गस्थ देवतांमध्ये फक्त 'पुषन्‌ या देवतेलाच कांही अंशी सोर 
मानता येण्यासारखे आहे... त्याच्या मार्गाचे वर्णन ' सूर्याचे किरण? अज्ञा 
स्वरूपात करण्यात आले आहे. निर्क्त ७.९ मध्ये त्याला सुर्य असे संबोधित 
करण्यात आले आहे. यां दोन्ही प्रमाणावरून पुषन्‌ सोरदेवता म्हणून मानली 
जाण्यास हरकत नसावी कारण सूर्याबरोबरच त्याचे किरणही वरती येतात हे 
वेगळे सांगावयास नको. . जं व 

विष्णु, अद्विवन्‌ , आदित्य, वरुण, भग, दक्ष, भित्र, विवस्वत्‌, द्यौ 
अदिति या देवतांचा सूर्य हा प्रमुख म्हणून मानला गेला असला तरी त्यांना 
सोरदेवता म्हणता येणे कठिण आहे. आपण वर पाहिलेले सूर्याचे वैशिष्ठ्य या 


१. क्र. ७.७५.५ 


२. ऱ्ह. १.२५,.२, ४ त्याच्या ' कृष्णा रजांसि? मधील प्रथासवणन या 
व्चामधत पहावयास निळते. 


2: गभ 
पञ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


क्रग्वेदातील सोरदेवता | ४ऊ 


देवतामध्ये कुठेच दिसून येत नाहो, काही अंशी थांचे वणन प्रकाशप्रधान देवता 
म्हणून जरी आढळंले तरी एकतर त्या सूर्याप्रमाणे चक्षूंना स्पष्ट, तेजस्वी 
दिसणार्‍या नाहीत आणि त्यांचा प्रतिदिन पुर्वेला उगवून जगाला प्रकाळ 
देण्पाच्या कार्या्षी काहोही संबंध नाहो. त्यामुळे त्यांना सोर देवता मानणे 
अनुचित होईल. 

उदाहरणाथ विष्णूला स्वदेश ( क्र. १.१५५.५ अ ) आणि विभूतदुम्त 
( व्ह. ११५६ ,१ ब ) हो विज्षेषणे बापरून त्याचा प्रकाश[ाशी संबंध स्पष्ट 
केला आहे. त्याच्या तीन पावले टाकण्याच्या वेशिष्ठ्याचाही सुर्याच्या उगवणे, 
डोक्यावर येणे आणि पठिचनेस मावळणे या स्थितीच्या संदर्भात उल्लेख केला 
जातो. पण त्याचे तिसरे पाऊल हे सर्वात श्रेष्ठ आणि परसोच्चपदी पडते अशी 
कल्पना आहे. आणि सूर्याच्या! मावळण्यासुळे तर सवंत्र अंधकार पसरतो. शिवाय 
सूर्याच्या सृव्तासधून एकदाही त्याच्या या त्रिविध मार्गकमणाचा उल्लेख नसावा 
हे पाहाण्यासारखे आहे. यावरून या दोन्ही देवता परस्परभिन्न असल्या पाहिजेत 
हे त्पष्ट आहे. 
- __ विष्णुप्रमाणे अठिवन्‌ देवता पण तेजाच्या स्वामी आहेत (च. ८.२२. १४ 
भणि १०.९३.६ ). त्यांचा रथ सूर्यसदृद्त आहे (क. ८.८.२). या दोन्ही देवता 
सुर्याप्रमाणे अंधकारही हूर करतात ( त. २.२९.३ ), ते सूर्या देवतेचे पतिही 
आहेत. ( कॉ. ४.४२३.६; १.११९.५ ) आणि क्र. १.२४.५; ११६.१७: ११८.५; 
६.६२३.५ सध्ये ती त्यांच्या , रथावर पण 'आरूड होत असल्याचे वणन 
पहावयास मिळते. पण एवढे असूनसुद्धा अठविवन्‌ सूर्याप्रमाणे प्रत्यक्ष तेजोमय 
नाहोत आणि त्यांचा उदयही पूर्वेला मनास प्रत्येक दिवशी जाणवणारा 
नाहो. त्यामुळे त्यांना सोर मानणे कठिण, वाटते, विद्वानांमध्ये यासुळेच त्यांच्या 
स्वरूपाविषयी अनेक वाद आहेत. कोणी त्याना चंद्रसूर्य समजतात ( निरुक्त 
१२.१ )-तर कोणी त्यांना इंद्र आणि सूर्य ( रोथ ) समजतात. या सर्व दृष्टीनी 
विचार करता अठ्विन्‌ देवता सोर देवता नसाव्यात असा निष्कषं निघतो. 

सूर्याच्या पूवेला उदित होऊन प्रकाश देण्याच्या तत्वाचा आदित्य, मित्र 
इत्यादि अन्य स्वर्गल्थ देवतामध्ये प्रकर्षाने अभाव असल्यामुळे त्यानाही सोर- 
देवता मानणे चुकीचे ठरेल. 

अक्ञा प्रकारे सूर्य, उषल्‌ आणि काहो अंश्ली पूषन्‌ या देवताच सोर 
देवता आहेत असे मानावे लागते. 


| अनुक्रमणिका | य 
गड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ी 


(य 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री, नी. र. बऱ्हाडपांडे 


कढ 


डळ 


सत्तावनचे स्वातंञ्ययुड आणि त्याचे निन्दक 
"ह! 


१८५७ च्या सुमारास त्रिटिश रत्तविरद्ध जो सावंत्रिक हेष जनतेत पस- 


रला होता त्याचे कारण प्रज्ञासनिक अंदाधुंदी, ब लुटारू आथिक धोरण व वांशिकत- 
अरेरावी हे होते. पण सर्वांपेक्षा अधिक - प्रबल कारज धार्मिक होते. “ लोकांना 
भिकेस लावून इंग्रजांचे सराधान झाले नाही. आता त्यांनी आनचा धर्यही हिरा 
वून घेण्याचा चंग बांधला आहे, ?” असे क्रांतिकारकांच्या एका पत्रकात विधान 
आहे. ईस्ट इण्डिया कंधनीच्या बोड ऑफ्‌ डायरेक्ट्संचा अध्यक्ष मँगल्स याने 


लोकसभेत उघडच सांगितळे को “: नियतीने भारतासारख्या खंडप्राय देश. 


आपल्या स्वाधीन केला आहे तो ख्थिस्ताचे लिज्ञाण त्याच्या एका टोकापासून 
डुसऱया टोकापर्यंत फडकविण्यासाठी साऱ्या भारताचे ख्मिस्तीकरण करण्याच्या 


प्रयत्नात काही खंड वा ढिलाई पडू देता उपयोगी नाही. आपण यासाठी आपली 


सारी शव्ति वेचू या. ” ह 


ज्या इंग्रजी शिक्षणाची नहती गळे काढून गाण्याची आज फेडून पडली 
आहे तिचा प्रणेता जो मेकॉले याने माझी शिक्षण पद्धति रूढ झाल्यावर दोन दोन 
पिढ्यात भारतात मूतिपूजक राहणार नाही अशी ' एका पत्नात प्रोढी सारली 
आहे. ( ऑक्टोबर १८३६ ). "- ६ मै न 


मेकॉलेच्या या उद्देशास अनुसरून सरकारी झाळातून सवतीने बाथबळ | 


शिकविण्यात येई व “ तुमचा देव कोण ?? “ तुसचा त्राता कोण ? वगेरे प्रश्‍नांना 
त्मिस्ती धर्माला संमत अश्ली उत्तरे मुलांनी घयावी अशी अपेक्षा अते. सरकारी 
कार्यालयातून गोरे अधिकारी साऱ्या काळ या कनिष्ठांनी खिस्ती झाले पा 
असे बजादीत. श्रीराम ब महंभद पेगंबर यांना घाणेरड्या शिव्या. देण्यात येत. 
एखाद्या शिपायाने प्रत्युत्तर दिले तर त्यांची घी-रोटी बंद करण्यात येई. इंग्र- 
जांनी एतद्देशीय राज्येच खालसा केली असे नाही. मंदिरे व मशिदी थांची 
उत्पन्ने देखीक मोठ्या प्रमाणावर जप्त केली. झाझी खालसा केल्यावर तेथील 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हिजे ' 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्द्क ४९ 


महालक्ष्मीच्या देवळाचे उत्पन्न देखील जप्त केले व झाझीत सर्रास . गोवध 

सुरू केला. राणीने याविरुद्ध पुष्कळ आक्रोश केला पण. त्याचा काही उपयोग 
ला नाही. ख्रिस्ती होणाऱ्यांचा वाडवडिलांच्या मालमतलेवरील हृवक कायस 
वा म्हणून कायद्यात फेरबदल करण्यात आले. 


सन्यांचे ख्रिस्तीकरण | 

क. व्होळर. हा बराकपुर छावणीचा मुख्य होता. तो शिपायामध्ये स्ििस्ती- 
धसंप्रलारक चोपड्या वाटे व धर्मांतराचा आग्रह करणारी प्रवचने. देई. अधिक . 
बोटचेप्या ' शिपायांना बंगल्यावर बोलवून धर्मातराबहळ दडपण आणी. धर्मा- 
म्तराचा प्रचार करण्याबद्दल त्याला एकदा शिपायांनी आपल्या. आळीतन हाकलन 
दिले होते. ज्या सार्गाने शिपाई कूच करीत त्या सार्गावरीळ नागरिकात 
देखील क्त्रिस्ती धर्माचा प्रचार करण्यास तो सैनिकांचा उपयोग नैकरी. 
भे. सॅ. केन्झी नावाचा इुसराही एक अधिकारी अश्याच कारवादा करी 'असा 
ल्लेख सापडतो. संर थॉमस मतरो नांवाच्या इंग्रजाने असे करणे धोक्याचे 
आहे असा सरकारला इषारा दिला होता. पज तिकडे सरकारने लक्ष दिले 
नाहो. 
बंगाल इन्कन्ट्रीचा कमाण्डर लिहितो ' गेल्या बोस वर्षापाठूल सैन्याचे 
स्त्रिस्तीकरण - करण्याचे धोरण मी अमलात आणीत आहे. होदनांचे आत्मे 
सैतानापासून वाचविणे हे सेनिक अधिकाऱ्यांचे एक कर्तव्यच आहे.” 

___ रेव्हरेण्ड केनेडी लिहितो “' कितीहो संकडे येयोत, जपल्या हातात 
भारताचे राज्य आहे तोपयन्त कन्याकुमारीपासून हिसाल्यापर्मंत खिस्ती . धस 
पसरविण्याचे काम आपण कसोद्यीने भेे पाहिजे. हिंद ब मुसलमान धर्माचा क्वेष 
'नेटिवांच्या मनात रजेपरयन्त आपल्या प्रयत्तांना खंड पडता उपयोगी नाही. या 
कामात आपण आपली सर्व सता पगास लावली पाहिजे.” 
रेव्ह्रेण्ड गोपीनाथ नंदी नावाचा एक. तत्कालीन स्मिल्ती लिहितो: 
““तुदंगातील केद्याना सो रोज ख्थिस्वी धर्माचे धडे देत होतो. पटवारी व 
ड्यातोल हिशेबनीस. यांनादेखील स्थिस्ती धर्माचे पाठ व बायबलच्या. प्रेती 
देण्यात येत. ” 

- सैन्यामध्ये मिशनरी हे कनलच्या हुद्यावर असत. एडसंड नावाच्या एका 
गृहुस्थाले लिहिलेळे एक पत्रक सार्‍या देशात वाटण्यात आले, त्यात सार्‍या 
भारतवासीयांनी आपले धर्भ सोडून ख्मिस्ती होण्याचा ससय जवळ आला आहे 

न. भा. ४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


-५० न नवभारत 


असे म्हटले होते, इंग्रजांच्या लुटारू सारावसुलीमुळे वारंवार दुष्काळ पडत. 
दुष्काळात उघड्यावर पडलेल्या मुलांना मिज्ञनरी उचलून नेत व खिस्ती 
बनवीत्र. सर सय्यद अहमदांनी याबावतीत असे “हटले आहे कौ असे दुष्काळ 
पाडून येशूच्या कळपाची भरती करावी हाच सरकारचा उदेश आहे अल्ली 
जनतेचो धारणा आहे. 

ठिणगी पडली 


४ 
जनतेचा 'रोब असाच धुमसत असता एक घटना घडली. डमडम येथील 
पलटणीतील एक ब्राह्मण शिपाई लोट्यात पाणी घेऊन जात असता, एका 
घालच्या जातीच्या साणसाने त्याला पिण्यास पाणी मागितले. तेव्हा तो श्रिपाई 
म्हणाला “ तुझ्या स्पर्ांने माझा लोटा 'बिटाळेल ” गावर तो मागूस हसला ब 
म्हणाल: माझ्या स्पशाने तुझा लोटा विटाळतो नाणि गोमातेची चर्बी 
लावलेली काडतुसे तोंडाने तोडताना तू विदाळत नाहोस ना” झाले !! ही 
वार्ता हा हा म्हणता साऱ्या भारतात पसरलो. विनायक कोंख्देवे ओकासारख्या 
' लेखकांनी काडतुतांना गाईची ब डुकराची चर्बी लावली अज्ली हो शिपायांची 
अडाणी ससजूत होते ब नानासाहेब ब लक्ष्मीबाई यांच्यासारख्या समजूतदार 
लोकांनीदेखोल मूखेपणे त्यावर दिश्वास ठेवला असा आरोप केला आहे. पण 
भजुमदारांतारख्या निदकांनादेखील चर्बीचा आरोप अक्षरश: सत्य होता हे 
कबूल करावे लागले आहे. खरे अडाणी, शिपायी नसुन विनायक कोंडदेव 
ओकासारखे लोकच होते. 


पण एवढे कबूल करून मजुमदार सेन यासारख्या लेखकांची अज्ञी भावडी 
समजूत आहे को इंग्रजाकडून केवळ चुकोने असे घडले, अक्षी पावित्र्यविघातक 
व्हाडतुसे वाटण्यात त्यांचा काहोहो दुष्ट हेतु नव्हता. 


बुद्धी गहाण ठेविली म्हणजे नाकासमोरची गोष्ट पोहण्याचे ' सामर्थ्य 
देखील कसे 'नाहोसे होते याचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. खस्त्रिस्तोकरणाचा 
प्रयत्न किती मोठ्या प्रमाणावर संन्यातुदेखील 
स्वतःच वर्णन केले आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या डायरेक्टरने आपल्या 
सत्तेचा उपयोग आपण भारताचे ख्िस्तीकरण करण्यासाठी केला पाहिजे 


७ असे 
उघडच स्हटल्यांचे मजुमदारांना माहीत नसणे संभवनीय नाही. शिवाय काड- 


तुसाबद्दल आपला असंतोष शियायानी सत्तावनच्या बऱ्याच अ 
करापला सुरवात केली होती. शिपायांच्या तक्रारील तथ्य 


धीपासून व्यवत 
आहे अले काही 
| ुक्रवंनितंत | रज 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


सुरू होता याचे सेनानी. 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्तावनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्दक 6 ५१ 


ब्रिटिश अधिकाऱ्यानी देखील सांगितले होते. पण तरीही तक्रारी दूर करण्यात 
आल्या नाहोत 


चर्बीची काडतुसे वापरण्यात पुढील धोरणे दिसतात : (अ ) बराच 
काळपर्यंत काडतुसाचे स्वरूप गुप्त ठेवणे; ( ब ) बराच काळ गेल्यावर आपण 
दिवसानुदिवस. गायीची व डुकराची चर्बी तोंडात घातली ब धर्मभ्रष्ट झालो 
हे शिपायांना कळू देणे. शिपायांना हे कळलेच तर त्यांना धर्गख्रण्ट करण्याच्या 
दृष्टीनें काडतुसांचा कांहीच उपयोग नव्हता. ( क) शिपायांना धर्मभ्रंज्ञाचा 
धवव्ा बसल्यावर देशील “ माबाप सरकारचा यात काही दुष्ट हेदु नव्हता, 
केवळ चूक ज्ञाही अशी मजुमदार आणि कंपनीप्रमाणे शिपांयांची श्रद्धा कायम 
ठेवणे, । 

ही धोरणे साधली तर शिपायांचा रोष सरकारकडे वळणार नाही ब 
ते बऱ्याबोलाने ,स्विस्ती. होतील असा सरकारचा कयास होता. 

म्हणूनच काडतुसाबहल तकारी आल्यावर सरकारने सरळ याची कबलो 
दिली नाही वा हो गोष्ट सरळ नाकबूलही केली नाही. उलट काडतुलें बदलण्यात 
येत आहेत. असे खोटेच सांगून तोच काडतुसे चाळ ठेवली 

शिपाई अत्यंत सूर्ख आहेत अक्षी इंग्रजांची समजत . होती. बण्डाचा 
डोंब, उसळल्यावर देखील “ क्िपार्यांच्या वर्तनाचा अस्बय लावीत बसणे - व्यथ 
आहे. बतनाल्य अन्वयाथ असण्याइतवी अवकरळू श्िपायात आहे तरी कोठे? ? 
अस एका इच्रजाने उद्गार काढले होते. अर्थात काडतसांच्या प्रकरणासळे 
श्िपायास आपल्या हेतूबद्दल संशय येऊन ते कुद होतील असे इंग्रजास वाटले 
नाहो. अभावितपणे घडलेल्या चुकीमुळे आपण बाटलो जता बऱ्या बोलाने 
श्िस्ती व्हावे अश्ञीच शिपायांची प्रतिक्रिया इंग्रजांनी अपेक्षिली होतो. 


स्वथप्न आगि स्वदेश 


पण शिपाई मजुमदार आणि कंपनीपेक्षा अधिक झहाणे व स्वाभिमानी 
होते. त्यांनी धर्मरक्षणासाठी शस्त्र उपसले. सत्तावनचा उठाव क्िपार्यांती केला 
असला तरी तो आपल्या धर्माच्या रक्षणासाठी केला, पगारवाढ बगेरेसारख्या 
व्यावसायिक, तक्रारीसाठी केला नाहो. हिंडू व मुस्लिम धरल ही काही शिपा- 
यांची सिरास नव्ह्ती. अखिल भारताचाच संमावेश ,या धर्मात होत होता. 
म्हणजे ज्या तत्वांसाठी हा लढा झाला ते अखिल भारतीयांना प्रिय असलेले 


अनुक्रमणिका व्व् 
णी मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


५२ | . नवभारत 


तत्व ' होते, केवळ शिपायांना म्रिय असलेले तत्व नव्हते. म्हणून शिपायांचा 
लढा हा साऱ्या राष्ट्राचा लढा होता. न 
ल्रिपायाप्रमायेच त्यांचे पुडारीही धर्मालाडी लढले. नालाताहेख पेशवे 
म्हणतात '' इंग्रज लोकांनी आजपर्यंत फसयाफसवीच्या सार्गाने शःरतीयांना 
धर्मष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. फसवाफसवीने वास साधत नाही असे पाहुन 
आता त्यांनी या कामासाठी बलप्रयोग करण्यात सुरवात केलो आहे. इंग्रजांची 
. अरेरावी, दुष्टावा व अन्याय इतका वाढत घेल्ग कौ त्यांनां ज्लासन करण्यासाठी 
भारतात. हिटू व मुसल्मान राज्ये स्थापन करण्यास ईश्वराने भाझी योजना 
केली बाहे. 2" 2.) . 1 
राणी लक्ष्मीबाई विष्गुमट गोडसेळा म्हणाली “सी अर्धा शेरे तांदुळाची 
धनीज. सजला . . . विधवाधर्म सोडून . हा उद्योग करण्याची जरूर नव्हती. 
परंतु हिंदुधर्माचा अभसिसान धरून या कर्सास प्रवृत्त झाले, व याजकरिता 
वित्ताची, जीवितताची सर्वाची आह्या सोडली र्‍ 
सारांश सत्तावनचे युद्ध हे घनंरक्षणाचे युद्ध होते. 
मजुमदःरप्रभूतीचे भ्ह॒गणे असे की धर्मासाठी लढणे म्हणजे देशासाठी 
लढणे नव्हे. देश, राष्ट्र वगेरे फेल्पना इंग्रजी शिक्षणांने निर्लाण फेल्या. _ ' 
 ब्रिटिशपुर्व भारतीय नेत्यांचे विचार समजून घेण्यास फारच थोडी 
सामग्री उपलब्ध आहे. पण जी आहे त्यात राष्ट्र, देश, मातृभूमी वगेरे शब्द 
आढळतच नाहीत, निदात आजच्या इतक्या प्रचुरतेने आाढ्ळत नाहीत, हे खरे 
आहे. पण राष्ट्र व मातृभूमी या घाव्द[त अज्ञा कोणत्या लछोकोसर च धर्सात 
समाविष्ट नसलेल्या कल्पना आहेत की ज्यांच्यापुढे राणी , लक्ष्मीबाईचा ,हिडु 
धर्साभिसान हिणकस वाटावा ? हिंड धर्मांचा अभिमान लाळपणस्यांच्या 
मनात भगवान शंकराने पुनील केलेला हिमाल्य, भगीरथाने. स्वर्गातन 
आणलेली गंगा, छुष्णाच्या मुर्तीचे स्वर जेथ्रे अजून घुमत आहेत अली. थसुसा, 


अगरतीपुढे नमन झालेला विध्य, रामाच्या सेतुबंधाची साल ब्राहुणारे रामेश्वर 


याच्याबद्दल पादित्य भावना नसेल हे शक्य आहे वाय ? मातृभूमीचा जभितान 


तो आणखी काय असतो ? उलट सातृभूमी या जझब्दात साझा या समीवर 


जन्म झाला हो केवळ बेयक्ितिक घटना' सूचित होते. उलट धघर्गभभीच्या 
कल्पनेत आपली सारी संस्कृती इथे जन्मली व वाढली ही अधिक व्यापक 
भावना व्यक्‍त होते. धर्म म्हणजे उपासनापडती बा एजाविधी एढ 
संकुचित अर्थ केलां तर धर्थाभिप्रान हे राष्ट्राभिमानाचे स्वरूप आहे असे 


व 


ढ्च 
से म्हणता 


| अनुक्रमणिका 
र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


% पि 
२: य 
ठर नवभारत रह 
कन ह ७५ , ३०१५ 


अप 


द्वारा प्राज्षषाठशाळामंडळ, वाई 


सत्ताद्नचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्दक , ' * _. ४३, 
येणार नाही. पण धर्मं या शब्दाची व्याप्ती एवढी संकुचित कधीच नव्हती. 
“ घारणाद्वर्म इत्याहुः । ” म्हणजे समाजाचे धारण वरणाऱर्‍्या सर्वच गोष्टी 
धर्थात समाविष्ट होतात. ज्याने नि:श्रेयसावरोबरच अभ्युदय देखील साधतो तो 
धर्म अले कगादाने म्हटले आहे. अर्थांत हिदुधमं या शब्दात हिंदूची राज्यव्यवल्या, 
दालीरीति, ज्ञानविज्ञान, कराकोदल्य, भाषा, साहित्य, या सर्व . परंपराचा 
ससावेश आहे तो. अर्थात धर्मासिमान हो भावना देक्याभिमानांच्या केवळ 
भोगोलिक. भावनेपेक्षा कोणत्याही अर्थाने कमी व्यापक नाही. 


सारेच फसले नाही 


हग्डुधर्मासिसान हा भारतीय राष्ट्रासिपमानापेक्षा कमी व्यापक्त आहे. 
कारण भारतात हिंडू ब सुसलमान या दोघांचाही समावेश होतो असे थावर 
म्हणण्यात येईल, हिदू व सुसलनान भारत नावाच्या एकाच भूभागात राहतात 
या व्यतिरिक्त त्यांना एका राष्ट्राचे घटवा सानता गेईल अते कोणते दुवे आहेत 
याचे निःसंदिग्ध ब सदंमान्य उत्तर जजच्या भारतीयांना देखील देता येत नाहो. 
तेव्हा सत्तावनच्या संबंधात या प्रश्‍नाची चर्चा करण्यात अर्थ नाहो. पण 
सत्तावनऱ्या .संग्रामात भारतीय हिद्दू व मुसलमान यांच्यात जेवढी एकवावयता 
दिसली तेवढी पुढे केव्हाही दिसली नाही यावरून हिंहू मुसलमानांच्या संयुरुत 
राष्ट्रोयत्वाच्या ध्येयाची कलोटी लावली तरी सत्तावनच्या संग्रामांची . सर 
पुढच्या कोणत्याही चळबळोला येत नाही. 

सत्तावनचे युद्ध हिंदू व मुसलमान धर्मांच्या रक्षणासाठी. झाले यावरून 
या युद्धाच्या मागे तात्त्विक भूमिका नव्हती हा प्रथितयक्ष कादंबरीकार 
शो. माडलोलकर यांचा आक्षेप निर्थक ठरतो. युद्धाच्या. मागे तात्विक भूमिका 
नव्हती या म्हणण्याचा अथ हिंदू व सुसल्मात या धर्मांना तात्विक भूमिका 
नाही असा होतो. सत्तादनचे निन्दक किती अर्थज्ञून्य विधाने करतात याचे हे 
एक, उदाहरण आहे. कू 
* स्वातंत्र्ययुद्ध फसळे हे खरे आहे, पण धर्मरक्षण हा त्याचा एक उद्देश 
लक्षात घेता ते सरबस्वी फत्तळे नाही असे म्हटले पाहिजे, कारण सत्तावननंतर 
भारतीयांच्या धर्यात ढवळाढवळ करणार नाही अल्ला स्वरूपाचे बचन व्हिक्टोरिया 
राणीने आपल्या जाहिरनाम्यात ग्रथित केले व भारताचे स्तरिस्तीकरण करण्याचा 


प्रयत्न इंग्रज सरकारने कायमचा सोडून दिला. 


अनुक्रमणिका 


( 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


५४ . ' ह | नबभारत 
गोपूजेचे तत्त्वज्ञान 


__ सत्तावनच्या धयंयुद्धाबद्दल आदर कमी करण्यासाठी कधी कधी असे 
प्रतिपादन करण्यात येते की ज्या धर्साचे रक्षण स्वातंत्र्ययोडयांता अभिप्रेत 
होते, त्याचे स्वृख्य नोनांसाचा विटाळ या भंधंशद्वेऱ्या स्वरूपाचे होते. तेव्हा 
अक्या युद्धानबदळ आपण अभिमान का बाळ्यांचा ? 

हा. प्रश्‍न विचारगाऱ्यांना अंधश्रद्धा म्हणजे काय हे कळत नाही हे स्पष्ट 
आहे. अनेक तऱ्हेने उपयोगी पडणाऱ्या गायीतारख्या पशूबहृल छुतज्ञता हो एक 
उदात्त भावना आहे. हिंदू समाजाला हो भावना लांछनास्पद नसून भषणाल्यद 
आहेः र 

गोएजेची भावना. नतिक दृष्ट्या मोठी उदात्त असेल पण ज्या हिंदू 
समाजाला माणसांना पोसण्याची देखील ऐपत नाहो त्याने निर्पयोगी गायींना 
पोसण्याची उठाठेव७ करणे हा शुद्ध मूलंपणा आहे, अज्ञा मूर्थपणास उत्तेजन 


आहे. 1 - 

__ पुष्कळशा पुरोगामी भताप्रमाणेच हेही मत संबंधित तथ्यांच्या अज्ञानावर 
आधारलेले आहे. गोमांस खाणारे, दूध न देणाऱ्या म्हाताऱ्या ब निरुपधोगी 
- गायीचेच सांस खातात अश्यी या “ पुरोगामन्याची समजूत आहे. वस्तुतः 
निरुपयोगी ग्राबीचे मांस देखोल खाण्यास निरुपरयोगी' असते. गोर्मांसात 
_ चटावलेले लोक दुभत्या तरण गायी व त्यापेक्षाही खुसलुषीत मांसासाठी वासरे 
देखोल मारतात. यदृच्छया जन्मास मालेल्या गाईच भारल्या जातात असे नाही. 
भांतासाठी गायींची उपज भुद्यास वाढविण्यात येते, दुध दुभते व बेल यांच्यासाठी 
जेवढ्या गायी लागतात त्याच्यापेक्षा अनेकपटींनी जास्त मांसासाठी लागतात. 


'कारण गायी ब बेल हो जगलो तर साधारणपणे १० वर्षे उपयुक्त असतात. 


१० वर्षात एक गाय जेवढे दूध, मूत्र व ज्षेण देते व बैल जेवढ्या किमतीची 
मजुरी करतो तेवढे त्यांना एका झटक्यात भारून मिळणाऱ्या त्यांच्या मांसाचे 
पोषणमूल्य नसते. सारांश गोमांसभक्षण हा अत्यन्त श्रीमन्त राष्ट्राचा चोजला 
आहे. अन्नसमस्या सोडविण्यासाठी गोसांतभक्षण करावे असे म्हणणारे लोक 
“: भाकर गिळत नाही तर पुरणपोळो खा” असा उपदेश करणाऱ्या मेरी 
अँण्टायनेंटच्या जातीचे आहेत. - * ी 

_ म्हातारपणी गाय दूध देईनाशी . होते ब बेळ थकतो तेव्हादेखील हे 
प्राणी अगदीच निरपयोगी होत नाहोत. था प्राण्यांचे मलमूत्र देखील उपयोगी 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


देणाऱ्या प्रवृत्ति नित्य सानल्या पाहिजेत अले एक “ पुरोगामी ? नत प्रचलित 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


सत्ताबनचे स्वातंत्र्ययुद्ध आणि त्याचे निन्दक ५५ 


असते.. इम्धन या दृष्टीने १० टन ]ोणाचे सूल्य १ टन कोळसा बघ दोन ढच 
लाकूड यांच्याबरोबर असते. गोझथाचे मूल्य खत म्हणून यापेक्षाही अधिक 
आहे. था मूल्यातून म्हाताऱ्या गायीवैलांना पोसण्याचा खर्च पुर्णपणे न तिघाला 
तरी या. प्राण्यांच्या सार्‍या जन्मातील उपयुक्ततेच्या भ्रानाने' तो. अगदीच 
क्षुद्र आहे. * 

हिन्हूच्या गोपूजेला आथिक दृष्ट्या आत्मघातकी म्हणून हसगारे गोरे 
लहोक गायीच्या मानाने ज्याची उपयुक्‍तता शून्य आहे अज्ली कुत्री वाळण्यात 
मात्र इतपटीने अधिक खर्च करतात. कुत्र्याचे अन्न विकणारी खास दुकाने 
पाऱ्यात्य देशात असतात. इंग्लंडमध्ये तीन घरासागे एक कृत्रा असतो असे 
सानले तरी कुत्र्यांची संख्या कोटोच्या जवळपास असली पाहिजे. कोट्यवधि 
निरुपयोगी छुत्री पाळणारे इंग्रज सुधारलेले, व गायीसारख्या उपयुक्त पशूबद्दल 
कृतज्ञता ब्राळगणारा हिन्दू नात अडाणी ! आणि या - त्यायाला म्हणावे 
बुद्धिवाद ! ! 


श्षिपाथांचा गोभांसभक्षणाला विरोध होतः पण हा विरोध गापीबद्दळ 
पुज्यता व्यवत करगारा आहे, अजाणता बा स्वधर्सासाठी लढण्यास जावश्‍यक 
म्हणून गोमांस तोंडात घातले तर तेवढ्याने धर्म बुडत नाहो एवढा विवेक 
क्षिपायांना होता. आपला धर्म बुडवू पाहणार्‍्याविरुद्ध जेव्हा त्यांनी शास्त्र 
उपसले तेव्हा ज्या अपवित्र काडतुसांनी* त्यांचा धर्म बुडविण्याचे कारल्यान 
शत्रूने रचले होते ती काडतुसे वापरून त्यांनी शत्रूवर गोळ्यांचा वर्षाव केला. 
शिपाथांचा राग काडतुले वाढण्यासारख्या एकट दुकट कृत्यावर नसून आपल्या 
धर्लांला शात्रुस्यानी लेखणार्‍्या परसत्तेवर होता. न 


सतीचा कायदा 

परकीय सत्तेबद्दल सहानुभूति व स्वातंत्र्ययुद्धाबद्दल अनादर निर्माण कर- 
ण्यासतठी कधी कधी असे म्हणण्यात येते की स्वातंत्र्ययोद्धे ज्या धर्माचे रक्षण करू 
पहात होते त्यात सतीच्या अमानुष चालीचा अंतर्भाव होत होता. कनवाळू इंग्र- 
जांनी ज्या चालीवर बंदी घातली होती ती त्यांना पुनः सुरू करायची होती. 
स्वातंत्र्ययुद्धाच्या विरुद्ध काही बोलता येण्यासारखे उरू न देण्याचा ज्यानी चंग 
बांधला आहे अज्ञा भजुमदारासारल्या लेखकांनी “ सतीच्या चालीवर बंदी 
उठवा “ अशी स्वातंत्र्ययोद्धयांनी कोणत्याही पत्रकात वा भाषणातं मागणी 
केल्याचे दाखवून देता आले नाही. उलट या युद्धाची एक प्रमुख स्फूतिदेवता 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


> ेवळ्क<, 
40 6) प 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


५६ 


. राणी लक्ष्मीबाई हो स्वतः विधवा होती, ती सती गेली. नाही एवढेच नव्हे तर 
तिने केशवपन देखोळ केळे नांहो. या अमयदिबद्दल तिने एक क्षुद्र प्रायश्चित्त 
घेतले व तेवढ्याने तत्कालोन समाजाचे समाधान झाले, तिच्या प्रजांजनांला 
तिच्यावहृळ वाटणाऱ्या आदरात या असनातनी वागणुकीने काहोही फरक पडला 
नाहो. । 


दुसरे असे की इंग्रजांनी सतीबंदीचा कायदा केला त्याळादेखील राजा राम 
मोहन शार्‍यासारख्या भारतीय सुधारकांचे प्रयत्नच कारणीभूत ज्ञाले. इंग्रजांच्या 
पुर्वीदेखील सती जाण्यासाठी कुणावर दडपण आणणे हा फेवाव्यांन ग्न्हा 
ठरबिला होता. पेइव्यांच्याही पुर्वी अकबराने सतीबर वंदी. घातली होती 
त्यासाठी अकबराविरुद्ध लोकमत -सवळल्याचा कुठे उल्लेख सापडत नाही. 
सतीची चाल वरिष्ठ मानलेल्या जातीतच झवत होती. व या , जातीत देखील 


सती गेल्याची उदाहरणे तुरळकच अमहेत. पेशव्यांच्या. घराण्यात रणांबा्ईलेरीज 


कुणी संती गेल्याचा उल्लेख नाहो. बहुसंख्य समाजाला सतीवंदी विरुद्ध बंड दारूच 
उठण्याइतके सतोच्या चालीचे महत्व कधी वावले नाहो तेव्हा सल्तावनच्या 
संग्रामाच्या कारणात संतीबंदीचा उल्लेख हेतुपुरःसर केलेल्या दुष्ट प्रचाराच्या 
स्वरूपाचा आहे. क | 


नानासाहेब पेशव्यांनी मुक्‍त केलेल्या प्रदेशावर नापली राज्यव्यवस्था 
सुरू केली ती पुव्कळल्ञाबानतीत परंपरागत हिदू कायद्याप्रमाणे होती. तरी 
त्यांनी सतोबंदी . उठविल्याचा दाखला सापडत नाहो. फोजदारी गुन्ह्याबद्दल 
*- आज कूर वाटणाऱ्या काहो दिक्षा त्यांनी दिल्याचा उल्लेष आहे. थावर 
सेनांनी पेशवाईची पुतः ल्यापना म्हणजे पुच्छप्रगती ठरली असती असा 
ध्वनी काढला आहे. दण्डविधान कडक असावे को सोप्य असावे हा चचचा 


नवभारत. 


विषय आहे. पण कडक दण्डविधान अनिष्ट असे मानले तरी ते सोस्य .' 


करण्यासाठी आम्हाला परसत्तेची जरूर वाटावी हे बुद्धीचे दिवाळे बाजल्याचे 
लक्षण आहे. जहाजांच्या कप्तानाने जहाजाबरोबर समुद्राच्या तळाशी गले 
पाहिजे अशी पाइचात्यं देशात परंपरा आहे. हो परंपरा सतीच्या चालोसार- 
खौच असानुष आहे. या परंपरेवर बंदौ पडावी म्हणून तुम्ही आपला देश 


जपानी वा चीनी यांच्या स्वाधीन करा असे इंग्रजांना कोणी म्हटले तर तो. 


असा सल्ला देणाऱ्याचे कसे स्वागत करील ? 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


डॉ, के. बा. आपटे 


९ 6२५ 


( लर वळ बे 
भगवदूगीता : मोक्षमागांचे विवेचन : ९ 


पातंजल योगाच्या धर्ठीवा योग - 


'य्रोगाचा अभ्यासं फार पुरातल काळापासून भारतवर्षात प्रचलित होता. 
कठ, इबेताइवतर, इत्यादीसारख्या प्राचीन उपनिषदांतून यौगिक आचार अंगांचे 
उल्लेख' आढळतात. योगतत्व, योगचूडामणि, इत्यादीसारख्या उत्तरकालीन 
योग उपनिर्षदात तर योगाच्या अंगांचे. विस्तृत विघेचन येते. पतंजलिमुनीचे 
योगसूत्र हां थोगावरचा दार्शनिक आणि प्रमाणभूत ग्रंथ मानला जातो. यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान; धारणा व सनाधि अश्ची आठ 
योगाची अंगे पतंजलि सांगतो. री 

सगवद्गीतेने सांगितलेला योग हा पातंजल योगाच्या धर्तीचा आहे. 
असे म्हणण्याचे कारण एवढेच को पातंजळ योगातल्या आठहो अंगांचा ' स्पष्ट 
शब्दात निर्देश भगवद्गीतेत दिसत..नाहो. तथापि अभिप्रांयर्याने भगवद्गीतेने 
या आठ अंगांचा उल्लेख केलेला आहे, हे पुढील विवेचनावरून स्पष्ट होईल :- 
विविध यश्ल- सांगताना भगवद्गीता. . योगयज्ञाचा (४. २८) निदेद्य करते. 
वित्ताचे नियमन करण्यास भगवदगीतेने जे अभ्यास आणि वेराग्य हे दोन उपाय 
सांगितलेले आहेत ( अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्ाते। ६.२५), ते 
पातंजळ्योगदर्शनात त्याच कारणासाठी सांगितलेले सापडतात ( अभ्यास- 
वेरागार्या तसिरोधः । यो. सू.,' समाधिपाद, १२ ). योगाने सांगितलेल्या 
आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह्‌ या यमांपेको ( यो. सु., ताधन- 
पाद, ३०) अस्तेय सोडून इतर भगबद्गीतेत आढळतात (पण थस हा शब्द 
वापरून सात्र भर, गी..त्यांचा निर्देश करीत नाही, हे लक्षात घ्यावे ) :- देवी 
संपद्‌ सांगताना (१६.२ ) अहिंसा व सत्य येतात; ब्रह्मचारिब्रताचा 


१. जैन आणि बौद्ध दशंनातही योगिक अभ्यास या नां त्या स्वरूपात 
आढळतोच. बौद्धांचा एक संप्रदाय तर ' योगाचार ' या नावानेच प्रसिद्ध आहे, 


अनुक्रमणिका | 
झड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


" पट | :___ नवभारत 


क्र १] 


निदेंज्ष'योगाच्या विवेचनात (६.१४) येतो; ब्रह्मभूताच्या वर्गनात (१८.५३) 
ब योगाच्या वर्णजात (६.१०) अपरिग्रह आलेला आहे. योबामधील शोच, 
संतोष, तप, स्वाध्याय व॑ इंइवरप्रणिधान (यो. सू: साधनपाद, ३२) या नियमां- 
पैकी पुढे दिलेल्यांचा उल्लेख भगवद्गीतेत आहे. ( पण नियस हा.शब्द वापरून 
मात्र हा उल्लेख येत नाही) :- देवी संपदसध्ये ( १६.१,३) शोच, तप व 


स्वाध्याय आहेत; संतोषाचा उल्लेख भवताच्या वणंनात येतो (१२.१४); ब . 


योंगाचे विवेचनात (६.१४). ईइवरप्रणिधान येऊन जाते. आसनाचा' उल्लेल 
योगाच्या विवरगात ( ६.१९ ) दिसून येतो. प्राणायामाचा उल्लेख पुडढौलप्रमाणे 
आढळतो :- अपरे नियताह्मरा: प्राणान्‌ प्राणेषु जुह्वति. (४.३०) ; येथे प्रगणात 
प्राणाचे अर्पण करण्याच्या प्रक्रियेचा बोध होतो. अपाने जुहवति. . . . प्राणायास- 
परायणा: ( ४.२९ ) मध्ये प्राणायाम शब्दाचा वापर असुन, ज्ञानी माणसाच्या 
वर्यनात, ' प्राणापासी समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो! (५.२७) या स्वरूपात 
प्राणायामाचे स्पष्टीकरण सापडते. स्थिंतप्रज्ञाच्या वर्णनातील, ' यंदा संहरते चायं 
कूर्लोगानीव . सर्वज्ञ: । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः: ( २.५८ ) या इलोक्कात, तसेच 
योगवणंलातील * यतो यतो. . . : वश्य नयेत्‌ ' (६.२६) या इलोकात प्रत्याहाराचा 
बोध होतो, असे म्हणता येईल. * तत्रेकाग्रं भुनः कृत्वा'... (६.१२ ) मध्ये 
धारणेचे सूचन होते; असे म्हणता येईल. ' मनः संबभ्य मच्चित्तो युवत आसीत- 
भत्पर: ' (६.१४) मध्ये ध्यानाचा उल्लेख आहे, असे म्हणण्यात अडचण नाहो. 
आणि ' युज्जन्ञेवं . . . . गच्छति' ( ६.१५ ) या इलोकात समाधीची सचना 
आहे, असे म्हणता येते. हे कसेहो असो, एक गोष्ट खरी कौ भगवदगीता 

* सनाच्या एकाग्रतेवर ( ६.१९, २५ ) भर देते. धे 
भगवद्गीतेतील योगाचे वणन प्रामुस्याने सहाव्या अध्यायात, व इतर 

काही ठिकागी आढळते. त्याचा तवशील पुढीलप्रमाणे देता येईल. 


योगाभ्यासा'चा अधिक्तारी कै 


कुणीही उठून सी योगाचा आचार करीन असे म्हणेल तर ते शक्‍य 
नाही. वाटेल त्या सोम्यागोम्याला, योगाचा अभ्यास जमणार नाहो. योगाभ्यास 
करणाऱ्याने काही गोष्टी मितपणे आणि नियमितपणे केल्या पाहिजेत, अति- 


२.  स्थिरसुखभासनम्‌ ' ( यो. सू. साधनपाद, ४६) या स्वरूपाचा 


उल्लेख मात्र भगवद्गीतेत येत नाही. 


३. इवासप्रश्‍वासयोगंतिविच्छेद: प्राणायाम: । यो.' सू, , साधन पाद ४९ 
ग १ 


अनुक्रमणिका 
त मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, बाई 


भगवद्‌गीता : मोक्षमार्गाचे विवेचन ध९ 


झोजन करगारा, अति. उपवास करणारा, अति निद्रा घेणारा व जति जागरण 
वहरणारा माणूस योगाभ्यासाला योग्य नाहो ( नात्यश्‍नतत्तु योगो$ल्ति ल 
सैकास्तननरनतः । न चातिल्वप्नज्नीलस्य जाग्रतो नेव चार्जुन ॥ ६.१६ ). तसेच, 
ज्या कोणाला मनाचे संयमन करणे जसत नाही, त्या प्राण्यालाही य्रोग साधणे 
अववड आहे ( अलंघतात्मना योगो दुष्पराप इति से मतिः ।, ६.२६ )- तर 
तियसित आणि युक्‍त असा आहार, विहार, चेष्टा, कर्म, निद्रा व जागरण 
करयाऱ्याला योग साधून, त्याच्या दुखाचा नाझ होतो. ज्याला स्वतःचे मन 
वद करणे शक्‍य आहे, अश्या साधकाला योग्य उपायांनी योग साधता येणे 
शवय आहे. ( वरयात्मचा तु यतता शक्‍्योइवाप्तुमूपायतः। ६.३६ ). , 

आजखी असेः- योगाच्या अभ्यासात चित्ताची निश्‍चलता आणि एका- 
ग्रता होजे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पण सन तर अत्यंत * अचपळ ' आहे. 
वायची मोट बांधण्याप्रसाणे मनाचा निग्रह करणे दुष्कर आहे ( ६.३४ ), जग 
मनाची चंचलता नोडून, चित्ताला निश्‍वलता प्राम्त होऊन, योगाऱ्यास कसा 
साधणार ? भगवद्गीता सांगते.की संत अत्यंत चंचळ,आहे हे खरे, पण अभ्यास 
आणि वैराग्य यांचेयोगे मनाचा संयम करणे शक्‍य होते ( ६.२५ ).. 


योगाभ्यास - | 

योगाज्यास कसा करावा हे भगवद्गीता पुढीलप्रमाणे सांगते :- १) स्थाल- 
योगाभ्यासाला एकास्त त्यान आव्यक आहे. जेथे इतरांच्यामुळे बोगसाधकाचे 
सन विचलित होणार नाहो, असे स्थान योगाश्यासास लागते. इतकेच नव्हे तर 
एकान्वस्थानात एकट्यानेच रहाण्याचा अभ्यासही ज्रावईपक आहे. एकान्त 
बाणला पाहिजे. कारण एकान्तात रहाणे हे वाटते तितके सोपे नाहो. माणूस हा 
सामाजिक प्राणी आहे. त्याला एकट्याने रहाण्याची सवय जडवून घ्यावयास 
हवी: नाहोतर एकान्त खायला उठतो; आणि सल अधिकच भरकटत जाण्याचा 
संभव असतो. भगवदगीता सांगते एकान्त स्थाच निवडून, योग्याने एकाको, 
इच्छारहित आणि अपरिग्रह असावे आणि सतत मनाचा सयम करण्याचा प्रयत्न 
थोगी यञ्जीत सततस!त्सानं रहसि स्थित: | एंकाकी थतचित्तात्मा 
॥६.१०) २) आसन- निवडलेल्या शुद्ध स्थानात, फार उंच- 
जिनासनावर दर्भ पसरून ञासन स्थिर ठेवावे. 


करावा ( 
निराशीरपरिग्रहः ॥ ६.१० 
व खोल नसगाऱ्या जागेवर, चेला 


ती युक्‍ताहारविहारस्य युक्‍तचेष्टस्य कर्मसु | 
यक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भर्वात दुःखहा ॥ ६.१७ 


अनुक्रमणिका 
वट मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


8० री नवभारत 


त्या आसनावर बसुन, चित्त, इंद्रिये व क्रिया यांचे नियमन करून, आणि मन 


एकाग्र करून, चितशुद्धीलाठी योग आचराबा. आसनावर स्वतः स्थिर राहून,- 


देह, मस्तक आणि मान एका सरळ रेषेत धारण करावेत; आणि इकंडे तिकडे 
दिह्यांकडे न पहाता, स्वतःच्या नालिकाग्राकडे पहावे ( ६.११-१२ ) ( नासि- 
कांग्राकडे पहाण्याच्या अभ्यासाने मन लोकर ल्थिर होते ), * 

मनाचे स्वरूप संकल्पबिकल्पात्मक् आहे. ( संकल्पविकल्यात्मक॑ मन: । > 
संकल्पाअंती ननात नाना. कामांचा प्रादुर्भाव होतो. सगबदूगीता' सांगते - 
संकल्पामुळे उत्पन्न होणाऱ्या सर्वे कामांचा संपुर्ण त्याग करून, सर्व प्रकारे 
मलाे इंद्रियसम हाचे नियमन करून, धेर्याने त्थिर 'केलेल्या बुद्धीच्या साहुर्‍य्याने 
(बाह्य विषयांतून) परावृत्त व्हावे, जाणि झात्स्थाचे ठिकाणी मन स्थिर करून, 
इतर कसलाही विचार करू नये (६.२४-२५ ). आणि जर चंचरू घ अल्थिर 
सन पुनः पुन: विचल्िति होत असेल तर त्याचे पुनः पुल: नियमन करन त्याला 
पुनः पुनः आत्म्याचे ठिकाणी स्थिर करावे ( यतो थंतो निश्‍वरती ननरचळअचल- 
मस्यिरम्‌ । ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येच यं नेत्‌ || ६.२६ ). आणि जेव्हा 
गन स्थिर रहाते, तेव्हा चित्त नियंत्रित करणाऱ्या योगाश्यासुचे" मन लिर्वात 
स्यळीच्या दीवाप्रभागे ल्थिर आहे, अशी उपसा देता येते ( ६.१९ ). 


न्नह्मचर्थ पाळून, 'मयरहित आणि श्ांतचितत अद्या योगाच्या अभ्यास- 
काने मनाचा संयथ करून, . चित्त ईर्वराच्या ठिकाणी लावन, 
असावे. 


*६हवरपर* 
ी , । 

योगाच्या अभ्यासात एकाग्र सनाने ध्यान करणे हेही महत्वाचे आहे. 
इतकेच नव्हे तर ज्ञानापेक्षा. ध्यान श्रेष्ठ, आहे ( ज्ञानाइध्यानं विश्िष्यते । 
१२. १२). आणि काही प्रयत्नशील योगी स्वतःमध्येच अवल्थित असलेल्या 
आत्म्याला पहातात ( यंतम्तो योगिनश्येनं पद्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । १५.११ र; 
काही योगी ध्यानाने आत्म्याला पहातात ( ध्यानेनात्मनिपइयन्ति केचिदाऐभान- 
सात्मना । १२. २४ ). * | 


“---.,...(..।,..,...,.,..२३:३ 


८. प्रज्ञान्तात्या विगतभीब्रह्मचारित्रते त्थितः | मन: संधपम्य मच्चित्तो 
युक्‍त आसीत मत्यरः || ६.१४. - अश्ञा योग्याला ईश्वराचे ठिकाणी लयरूप 
श्रेष्ठ शांति प्राप्त होते. ( ६.१५ ) 


अनुक्रमणिका ललल 
गडा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भगवदगीता : मोक्षमार्गीचे विवेचन | ७ ६९ 


- ' लयंत्रित केलेले भन जेव्हा आत्म्यात ल्यिर होते, तेव्हा सर्व कामांचे 
ठिकाणी निस्पृह असणाऱ्या त्या साणसाला. योगी, असे म्हर्ले जाते 
. (६.१८). | 
- योशाभ्यासाने नियंत्रित केलेले चित्त स्विर होते आणि योनी स्वतःमध्ये 
तत्न्याला पहात संतुष्ट होतो. ते आत्यंतिक सुख अतीन्दब्रिय असले तरी बुद्धि- 
शाह आहे; आणि ते प्राय्त झाल्यावर घोगी तत्त्वापासून चलित होत नाहो 
(६. २०-२१). हा लाभे हाती आल्यावर, त्याठा दुसरा कोणताही जास श्रेष्ठ 
घाटत नाही; महाडुःखाने घुद्धा त्याची बलनिचळू होत नाही (यं लब्ध्वा 
चापरं, लाभ भव्यते नाधिकं - ततः ।. थस्मिन्‌ स्थितो न ढुःलेत गुश्णापि 
विचाल्यते ॥ ६.२२). शांत. मन झालेल्या .त्या ग्रो्याला, रजोगुणरहित, पाप- 
रहित व ब्ुह्मभूत असे उत्तम सुख प्राप्त होते. योगाचा नित्य अभ्यास करणारा 
निष्याय असा योगी ब्रह्म संत्पर्शाने युक्‍त असे आत्यंतिक सुख* लोल्या प्राप्त 
अश्ञाभकारे हा योग दुःखसंयोग टूर करणारा -आहे. म्हणून सन उद्विग्न 
होऊ न देता, या. योगाचा, निश्‍चयदुर्वक अभ्यास कराबा (६.२२ ), | 
शमवद्गीता पुढे सांगते- सृत्युसमयीसुद्धा जर ईरवराचे अथवा (परम) 
पुरुषाचे विितन किंवा ध्यान राहिले तर तो योगी भोक्षाला जातो. चित्त विचलित 
होऊन देता, ( ईइवरवितन ) करणारा, योगी दिव्य, परस पुरुषाभ्रत जातो. 
ब्रयाणकाळी अचल माते, जवतीने .आणि थोगवळाने जो योगी अूसध्यात 
ब्रागधारण करतो, तो दिव्य अज्ञा परम पुरषाजत जातो. सर्वे इंद्रियख्पो हारे . 
बंद करुत, सनावे हृदयात नियसच करून, योग- धारणेच्या आधाराने स्वतःचा 


८. ज्याला योग साधला आहे; तो सवंत्र समदृष्टि असतो. तो, स्वतःचे 
ठायी सर्व भूते ब सर्व भूतांत स्वतःला पहातो ( ६४२९ ) . एकत्वल्वा आश 
करून जो योगी सर्वे भूतांत असणाऱ्या ईरवराची भवित करतो, तो सवंप्रकारे 
इइवराच्या ठिकाणीच असतो (६.३६ ) आत्नोप्रम्याने सवंत्न पहाणारा तो योगी 
समदर्हन असतो. (६.३२) त 

शास्तमनसं होलं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । उपेति झा्तरजसं 


७. 'प्रश 
यजन्ञेवं सदात्मानं योगी विगतकल्लषः | सुखेन ब्रह्मसं- 


ब्रह्मभूतमुकल्मषम्‌ ॥ 
स्पर्मत्यन्तं सुखमदमुते ॥. ६-२७- २८. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


६२ - 9७ नवभारत 


प्राण मस्तकात.आणून, २ या एकांक्षर ब्रह्माचा उच्चार करीत व इदवराचे 
स्मरण करोत जो देहत्याग करतो, तो योगी” परमगतोला-मोक्षाला-जातो. 
एक शंका ब तिचे समाधान 
योगाभ्यास वरणाऱ्याच्या बाबतीत अर्जुनाला एक प्रश्‍न विचारण्यास लावून 
भगवद्गीतेने एका महत्त्वाच्या प्रश्‍नाचा उळूगडा केलेला ञाहेः-हा योग अवघड 
. आहे. त्यामुळे ससंजा, एकाचा साणसाचा योगाभ्यास मध्येच सुटला, तो योगाची 
अंतिम सिद्धि प्राप्त करून घेऊ शकला नाहो, तर त्याची गती काय ? ब्रह्ममार्गा- 
वर सूड होऊन, त्या मार्गावरील स्थान सुटलेल्या साधकाचा नाश होतो काय 
(६.३७-३८) ? या प्रश्‍नाचे उत्तर भगवद्‌गीता असे देतेः-इहलोकी किचा परलोकी 
योगभ्रष्टाचा नाळ होत नाही. कारण कल्याणकारी माणूल दुर्गतीला जात नाहो 
(-पार्थ नेवेह्‌ नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । न हि कल्याणकृत्‌ कढिचिद्‌ दुर्गीत तात 
गच्छति | ६.४० ), तर हा योगभ्नष्ट भरणानंतर पुण्यकर्मो अज्ञा भाणसांच्या 
* लोकात ' जाऊन बरीच वर्षे तेथे वास करून, मग तो शुद्ध आणि ' श्रोसंत ! 
_ लोकांच्या घरी पुनः जन्माला येतो किंवा योग्यांच्या कुळांतच त्याला जन्य प्राप्त 
होतो (३.४१-४२). या नवीन जन्सी त्याला पुर्वजन्मीचे बृद्धिसंस्कार वाका 
होतात आणि तो पुनः योगाच्या सि्ोसाठी प्रयत्न करावयास लागतो ( तंत्र.तं 
बुद्धिसंयोगं लभते पौबंदेहिकस्‌ । यतते.च ततो 'भूयः संसिद्धो कुटनंदन || ६.४३ ) 
आणि पुर्वी थोडाफार अभ्य!स झाला असल्याने, चाळू जन्मात त्याची योगात 
प्रगतीच होत रहाते, आणि तो शब्दत्रह्म ओलांडतो (६.४४) अक्नाप्रकारे प्रयत्न 
करणाऱ्या त्या 'योगाभ्यासकाचो पापे नाहीशी होतात; आणि अनेक जन्मात 
सिद्धता झालेला तो पुर्वीचा योग*्रष्ट “ परागतीला म्हणजे मोक्षाला जातो. 
, ह$ ड् चा 
८. अभ्यासथोगयुक्‍्तेन चेतसा नान्यगासिना । परशं पुरुषं दिव्य याति. 
पार्थानुचिन्तरयन्‌ || ८.८; प्रयाणकाले मतसाचलेन भक्त्या यक्‍तो 
बलेन चेव । भ्रुबौमंध्ये प्रागमावेइ्य सम्यक्‌ सं तं परं पुरुष 
दिव्यम्‌ || ८. १०; सर्वेहाराणि संयल्य मनो हृवि-निरुध्य च । 


योग- 
मुपेति 


रि मूर्ध््या- 

धायात्मन: प्राणमाल्यितो योगधारणास्‌ || & इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन 
मामनुल्सरन्‌ । यः प्रयाति त्यजन्‌ देहंस याति परमा गतिम ॥ ८.१२ १३ 
* *५ १९९ 


९. अक्का प्रकारचा जन्म दुलंभ आहे ( ६.४२) 
१०, प्रयत्याथतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिष; । 
, अनेकजल्भसंतिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ६.४५ 


ब्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे -' 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. स. आ. सप्रे 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद* 
र्त पूवार्थ ) 


परीक्षेकरिता ' इतिहासाचा अभ्यास करणे ही बहुतेकांना शिक्षाझ वाढते 
आणि परीक्षा संपताच त्या इतिहालाचा त्यांना तात्काळ विसरही पडतो. परंतु 
इतिहास हा मोठा विषयही आनंददायक कसा होऊ शकतो. इतिहासामुळे 
आपले सनोविडव कसे व्यापक होते, आपल्या. अनभतोंना क्ली समद पद्धता येते व 
आपल्या मानससंपदेत कशी बहुमोल आणि बहुविंध भर पडते याचे दिग्ढ्शच 
करणे हा प्रस्तुत लेखाचा हेत्‌ आहे. | 
विवेचनाच्या लोबीसाठी इतिहासाचे कोन विभाग करता येतात; १ ) व्यापक 
स्वर्पाचा इतिहास २) बिविक्षित देशाचा, कालखंडाचा मर्यादित स्वर्पाचा 
इतिहास. पहिल्या प्रकारच्या इतिहासामध्ये सर्व जगाचा व मानवसंस्जतीचा 
विचार केला जातो. त्यामुळे आपल्याला एक नवी व्यापक दष्छो येते. दसऱ्या 
प्रकारच्या इतिहासाच्या अभ्यासामुळे अनेक तऱ्हेच्या बहुरंगी व्यवितमत्त्वाच्या 
स्त्रीपुरुषांशी आपुला परिचय होतो. मानवी. स्वभावांच्या अतव्य गंतागंतीची 
आणि विलक्षण वेचित्र्याची आपल्याला कल्पना येते प्रथमपासुनच दोन्ही 
प्रकारच्या इतेहासांचा अभ्यास करणे इण्ट होय 
पहिल्या प्रकारच्या व्यापक स्वरूपाच्या इतिहासात भ्रहमाळेची निर्मिती 
पृथ्वीचा जन्म, पृथ्वीची स्थित्यंतरे, पृथ्वीवरील जीवर्निमिती, मानवी संस्कृतीचा 
विकास या विषयांचा अंतर्भाव होतो. निरनिराळ्या सजीव प्राण्यांचा उद्धव 
उदाहरणार्थ सधलाज्या, विविध तऱ्हेचे सासे, चमत्छृतिजन्य उडण्याकरिता 
धडपडणारे पक्षी, सरपटणारे प्राणी व त्यांच्या भयानक लढाया, हळूहळू मोठे 


हा लेख महापंडित बर्टरन्डि रसेल यांच्या “ 1007-७० 16 घात 
एयतन'58110 1150015”?! या अभिजात निबंधावर सं्वस्वी आधारलेला 
आहे या निबंधात रसेलच्या विदग्ध पांडित्याचा आणि सर्वस्पर्थी प्रतिभेचा 
सुरेख आविष्कार झालेला आढळतो. हा निबंध प्रथम १९५७ मध्ये प्रसिद्ध झाला. 


अनुक्रमणिका 
शकि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


डं र व ब.) 


द्वारा प्राज्पाठशाळामडळ, वाई 


र ४ र नवभारत 


होणारे सतन प्राणी हे सर्व मनोरंजक विषध या. विभागात येतात. त्यानंतर 
आदिमानवाच्या इतिहासांची सुरवात होते. विस्तवाचा क्लोध ब गुहांचा उपयोग 
या घडामोडींचे विवेचन करता येते. जंगली इवापदे व विषारी जनावरे रावर 
साणूस यापल्या बुद्धीच्या जोरावर घसा घात करतो हा सर्वच इतिहास अत्यंत 
रोमहषंक आहे. ८ 1 * प क्य 
याजंतर मानवी संस्कृतीचा उदय होतो. इजिप्त आणि बॅबिलोलियामध्ये 
शेतीचा ज्ोध लागतो. सातीची भ्रांडी तयार करण्याच्या कलेत चांगलीच 
प्रगती होते. - दबडाऐवजी मावव ब्रॉस््ञ व नंतर लोखंडाचा उपयोग करू 
लागतो. शासन आणि धर्म यां कल्पना पुढे येतात, इजिप्तमधील राजे, त्यांचे 


गगनचुंबी पिरासिड, ते बांधण्याकरिता" राबविण्यात आलेले सहसत्रावधि . 


* गुलाम, वर्षातून एकदाच अयनकाली. सूर्यकिरणांनी प्रकाशित होणारी गूढरम्य 
देवाल्ये -या. मनोवेधक घडासोडींचा वृत्तांत, आपण वाचतो. घालंतर 
"राजेरजवाडे, त्यांची प्रचंड सेन्ये, सव्य प्रालाद आणि राजवेभव यांचे य्‌ग 
सुरू होते. पशियन आणि बेंबिलोतियन लोकांचे शिलालेख आता . वाचता 
येऊ लागल्यासुळे अनदी प्राचीन संस्कृतींच्या आपल्या क्ञाचात चांगलीच भर 


पडलो' आहे. हा सवच. प्रांत मनोज्ञ. आहे. आपल्या कल्पनाशब्तीला तो 


चांगलाच ताण देतो. 


न $ 

हस्तब्यदसाय आणि कला यांचा. इतिहास असाच मनोवेधक आहे, 
गृहुरचनेचा प्रारंभ, वाहुबुकीची स्थघने, जहाजांचा उपयोग या सर्व घटना 
चित्तवेधक आहेत. सोठमोठ्या न्यांमळे मानवी संस्कृती, अज्ली बदलत गेली 
हे जाणून घेणेहो आवश्यक आहे. शेतीचा शोध, झासनसंत्या ब राजे यांचा 
उदय, राज्यांच्या स्मारकाकरिता दांधलेल्या भव्य इभारती 
प्रचंड देनाल्यांची रचना, लेखनकलेचा शोध, गणितशास्त्राच्या 
बॅंबिलोनियामध्ये लागलेला शोध हे संस्कृतीच्या विकासातील . मंह्‌ 
होत. त्यानंतर ग्रीसमध्ये नव्या संस्कृतीचा . उद्गम होईपर्यंत 
मार्नबी संस्छृतीला जअवकळाच आलेर्री होती. ग्रीसमधील नबीन 
सुरवात होमर पासून होते. आणि एका रोमन सेनि अकिमिढस 
मारला . गेल्यानंतर तिच्या बिनाशास प्रारंभ होतो. यानंतर हजारो वर्षे 
सांस्कृतिक दृष्ट्या अवनतीची' व अंधकाराचीच गेली नंतर पवर षे 
शतकापासून प्रगतीचे नवीन युग सुरू झाले व भाजतागायत ते चार ण्या 
एकूण विचार केला तर प्रगती हो एकसारखी होत नाहो. वन गळा 


लि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


भूलतत्वांचा 
त्वपुर्ण टप्पे 
हजारो वर्षे 
संल्छ्वीची 


व नक्षीदार 


> 1 
शि 
कणर. 
षी » नवभारत चै 
कही. ७५ स:>4५ 


९ पणय 
07.२ व्य 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


इतिहासातींळ ज्ञान आणि आनंद , ६५ 


संस्कृती गतिशून्य राहिलेली आढळते. मात्र प्रगतीला एकदा चालना मिळाली 
तर तिची वाटचाल जोमदार आणि नेत्रदीपक असते. 

संसाज ज्यावेळी गतिशून्य असतो त्यावेळी एकप्रकारचे. नेराव्य सदेत्र 
पसरलेले जाढळते. भापण काही विधायक कार्य करू शकू अशी भावना 
लोकांमध्ये जोस धरत नाही. उलर प्रगतीच्या 'काल्खंडात माणूस मोठ्या 
उमेदीने कास करतो आणि काही असासान्य. व्यवतींच्या कतृंत्वाला तर 
बहर येतो. अद्या व्यक्तींच्या कार्याकडे दुलंक्ष . करण्याची प्रवृत्ती काही 
विचारवंतामंध्ये दिसून येते. त्यांच्या भते प्रगती होते ती सर्व समाजामुळे. 
. एकडीदुकटी व्यक्ती हे कार्य करू शकंत नाही. परंतु हौ विचारसरणी चुकीची 
आहे. उदाहरणार्थ चाकाचा झोध. हा शोध बहुधा एका व्यक्‍तीने किंवा 
अनेकांनी मिळून लावला असावा, परंतु त्यामुळे मालवी संस्कृतीत कोंतिकारक 
बदल झाला. भाज आपल्याठा चाक .ही अगदी सामान्य गोष्ट वाटते परंलु 
अमेरिकेतील मुळच्या लोकांना त्याची माहितीच नव्हती. युरोपिअन लोक 
अमेरिकेत गेले तेव्हाच प्रथम चाकाचा उपयोग तेथे. सुरू झाला. ओद्योगिक 
क्रांतीला अनेक संशोधक कारणीभूत झाले. हे असासार्य बुद्धिमत्तेचे संश्योधक 
अकालोच सृत्यू पाबले ,असते तर औद्योगिक कांती झालीच नसती. इति- 
हासाच्या अभ्यासात असाधारण व्यक्तींच्या कतृत्वाकडे डुलक्ष करणे नि:संशय 
.चुकीचे होय. क्या 

संस्कृतीचा प्रसार होतो तो बहुधा लष्करी आक्रमणामुळे. आकपकांची 
संस्कृती श्रेष्ठ. दर्जाची असेल तर पराभूत ज्ञालेले लोक ती लवकरच आत्मसात 
करतात. याच्या उलट पराभूत झालेले लोक सांस्कृतिकदृष्ट्या वरचढ 
असतील तर त्यांच्यामुळे आकमकांचा सांस्कृतिक दर्जा सुधारतो. उदाहरणाथ 
अलेक्झांडरच्या विजयामुळे पुर्वेकडील देशात ग्रीक संल्कृतीचा प्रसार झाला. 
च्या उलट पडिचमेकडे तिचा. प्रसार होण्याचे कारण रोमन लोकांनी ग्रीक 
लोकांचा पराभव केला हे होय. री 

सस्यंक्‌ इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या काही पंडितांनी ऐतिहासिक 
घटनांची वांट्चाल एका विवक्षित सूत्रानुसार होत आहे असे दाखविण्याचा 
प्रयत्न केलेला आढळतो. त्यामध्ये हेगेल, 'भाक्‍सं व स्पेंग्ढर यांचा विज्षेषेकरून 
उल्लेख केला पाहिजे. न 

हेगेल्ची इतिहासभीमांसा अवास्तव आजि अतक्यं आहे. इतिहासाच्या 
गतीचे त्याने सांगितलेले सूत्र अंसे. कल्पना ( "110 11०9 ) अशी काही एक 

*न. भा. ५ 


अनुक्रमणिका | मराठीचा विकास: महाराष्ट्रचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


६६ नवभारत 


गोष्ट आहे. तो [नरपवाद. कल्पना (4.1)35011(0 1068) होण्याकरिता धडपडत 
असते. अशी हो कल्पना प्रथम एखाद्या देशात मूळ धरते. परंतु तेथे तिला 
अवसर मिळाला नाही तर ती दुसऱ्या देशात छरमण करते. तिचे प्रथथ अस्तित्व 
चोनमध्ये होते. तेथे प्रगती होऊ न शकल्यामुळे ती हिडुस्तानात गेळी. तेथून 
। पुढे ग्रीक्षमध्ये व नंतर इटलोसध्ये ती गेलो. तिला बुखिपान लोकांपेक्षा विजयी 
सेनानीच सघिक पसंत पडतात. जर्मल लोकांच्यावर तिची विज्ञेष मदार होती परंतु 
तेथेही तिचे वास्तव्य चिरकाल टिकणारे नाहो. तिचा प्रवास नेहमी. पश्‍चिसेकडे 
चाळू असतो. आणि ती लवकरच जमेरिकेत जाईल. तिची. जगप्रवक्षिजा पुरी 
झाल्यानंतर पिला निरपवाद कल्पलेचे स्थान प्राप्य होईल आणि पृथ्दीवर स्वगं 
वतरेल त सवंत्र “आनंदी आनंद होईल, अते हे हेगेल्चे रम्थ भाकित बाहे 


परंतु हे अनाकलनीय सुत्र म्हणंजे हेगेलच्या अलौकिक द्रष्डेपणाचा 
निविवाद पुरावा. होय. असे काही प्राध्यापक मानतात हे आइचर्यच होय. 
सावरसच्या इतिहासनीसांतेत हेच सूत्र निराळ्या स्वरूपांत अंतर्शत आहे. 
कल्पने ' ऐवजी ' उत्पादनाची साधने ' ब ' देश ! याच्याबहल ' बर्ग? एवढाय 
बदल मावसने केला आहे. ' निरयत्राद कल्पना ? म्हुणजे वर्गरहित समाजरचना. 
परंतु भाक्संचेही 'स्षाकित्‌ अद्यापि तरी खरे ठरलेले नाही 


स्पेंग्लरच्या इतिहाससीसांसेवर नेराइ्यांची दाट छावा पेड्लेली दिसते 
त्याच्या मते आपल्या संस्कृतीचा ऱ्हास १९१५४ मध्ये सुरू झाला असन तो 
थांबविणे अशक्य आहे. तिचा बिना अपरिहार्य «आहे. प्रत्येक संस्कती 
उद्गम, उत्कर्ष ब विनाश या अवस्थेतून जात असते परंतु आपले हे सूत्र 
सिद्ध करण्याकरिता स्पेग्लरने ऐतिहासिक घटनांचा निर्विकारपणे विचार 
केलां नाहो. आपल्या सुत्राला मारक अज्ञा घटनाकडे त्याने सोयीस्कररीत्या 
डोळेझाक केली आहे. आपल्या सूत्रास अनुकूल अक्षा घटनांचा त्याने प्रामज्याने 
विचार केला आहे. याजिवाय त्याच्या सोमांसेबद्दल काही महत्त्वाचे आक्षेप घेता 
तात. एखादे सूत्र उद्‌गसन पद्धतीले काढता ग्रेईल इतकी संस्कतींची संत्या 
मोठी नाहो.श्ास्त्रीय ज्ञानामुळे मानवी संस्कृतीत जे मूलगामी फरक झाले 
आहेत त्याची स्पेंग्करला 'जाणोव नव्हतो. तसेच आधनिक्त यसे जागतिक 
स्वरूपाची असतात इकडेही त्याचे दुलंक्ष झाले र 


इतिहासातून असे व्यापक स्वरूपाचे साधेसुधे सूत्र मांडता 


१ | भाळे नाहो 
री मर्यादित स्वरूपाचे काही निष्कर्ष काढता वेत ह - 
त ह्‌ षक ढ्ता वतात. तसच भहाकाब्यातून 


बिडी ५५ 


*€<< अमृतमहोत्सवी, ४ > 
र ८ र 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास -श ” 
७ 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 65. 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्पाठशाळामंडळ, वाई 


, इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद .__-६७ 


किवा उत्केंट नाट्यातून जसा. आनंद आपल्यास मिळतो त्ला स्वरूपाचा 
आनंद इतिहासाच्या अभ्यासातून मिळतो. घाची उदाहरणे चावयाची झाल्यास 
'सिडलटाऊल? व प्लुटाकंचा “लाइव्हुज? या दोत ग्रंयांची देता येतील. हे दोन ग्रंथ 
अगदी भित्न स्वरूपाचे आहेत.. ' मिडलटाऊन ' या ग्रंथातील विवेचत्त खगोल 
झास्त्राप्रमरणे अत्यंत भावनाविरहित पद्धतीने केकोररीतोने केलेळे आहे. ते 
अत्यंत विचारप्रवतेक आणि बोधप्रद आहे. याच्या उलट प्लुटाकंच्या ग्रंथातील 
चित्रण नितांत कल्पनारम्यं आहे. मानवी स्वभावाबद्दळच्या आपल्या ज्ञानात तो 
चांगडीच भर टाकतो. परंतु हे ज्ञान झास्त्राच्या चौकटीत बसेल अद्या स्वरूपाचे 
नाही; तरीही ते. व्यावहारिकडण्ट्या . अत्यंत उपयुवत असते. घोंड्याच्या 
मालकाल्य आपल्या घोड्याविषयी काही शब्दातीत ज्ञान असते तद्या प्रकारचे 


हे लान आहे. शब्दातीत असले तरी त्याचा व्यवहारात सतत उपयोग होतो. 
क ह... ३ 


इतिहास शास्त्रशुख पद्धतीने लिहावयाची कल्पना अलोकडची आहे. अज्ञा 
इतिहासाचा विचार करण्यापूर्वी प्राचीन श्रेष्ठ इतिहासकारांपासून आवल्याला 
काय ञ्रिकता येईल याचा विचार करणे इष्ट ठरेल. 


हैरोडोट्स हा इतिहासकार इतिहासाचा जनक म्हणून विश्वात आहे. 
त्याचे ग्रंथ वाचणे अनेक कारणाकरिता आल्हादकारक आणि बोधभद ठरते 
त्याच्या ग्रंथात अलक अत्यंत मनोरंजक अक्या घटनांचे नाट्यपूर्ण असे वर्णन 
“आढळते. उदाहरणाथ केंडोल्त राजाची गोष्ट घ्या. त्याची रागी अत्यंत 
देखणी होतो. तिच्या अलोकिक लावण्याची आपल्याप्रमाणे इतर. कोणासही 
संपूर्ण कल्पना नाही याची त्याला खंत वाडे. भापला या भाग्यांबद्दल कोणी 
हेवा करोत नाही याचा त्या मूख राजाला विषाद वाटे. तेव्हा आपल्या 


.पंतप्रधानाने ती विवस्त्रावत्थेत स्नानगृहाकडे जात असताना पड्यामागून तिला 


पाहावे अशी त्याने व्यवत्था केली. यरंतु राणीने प्रधानाचे पडद्याखाठून दिसणारे 
पाय पाहिळे आणि तिच्या तळपायाची आग सस्तकाला गेली. तेथेच तोत्ळाळ 
तिने प्रधासास फर्साविले : तू फार मोठे 'पाप केले आहेत. त्याच्या क्षाठना- 
करिता. एक तर तू मरणास तयार झाले पाहिजेस किंवा राजाला मारून 
साझ्याशी विवाहबद्ध झाले पाहिजेस. पंतप्रधानाने अर्थातच - दुसरा पर्याय 


स्वीकारला. अज्ञा चविष्ट गोष्टी सांगण्यात हेंरोडोटसचा हातखंडा आहे. सात, 


अचूकतेपेक्षा नाट्याकडे त्याचे लक्ष" अधिक असते. 
हेरोडोटसचे दुसरे . महत्त्वपूर्ण वशिष्ट्य म्हणजे मानवजातिजास्त्राच्या 
दष्टीनेही त्यांचे लिखाण मोठे लज्जतंदार वाढते. निरलिराळ्या देशातील लोक 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, 


, वाई 


६८ । नबभारत 


व त्यांच्या चालोरीती यांचे तो असे काही बेसाळूस वर्णण करतो को नकळत 
चाचक त्या बेशकालपरिस्थितीशी केव्हाच समरस होऊन जातो. त्याच्या 
इतिहासाचा सख्य विषय म्हणजे युरोप शाणि आळिया यामधील विग्रह. हा 
सोठा व्यापक आणि गुंतागुंतीचा विघय तो मोठ्या कोशल्याने आणि. कळात्मक- 
रीतीने हाताळतो. 
थसिडिडस हा दुसरा महान इतिछ्लसकार. हेरोडोट्सशी तुलना करिता 
त्याच्या विषयाची व्याप्ती थोडी संकुचित वाटते. परंतु त्यांचे लिखाण अधिक 
सत्यनिष्ठ आणि कलात्मक नाटते. त्यामध्ये एक प्रकारदी शिस्त आणि 
प्रमाणबद्धता आहे. बायफळ गोष्टोना त्यात स्थान नाही किंवा उगाच सनोरंजक 
गोष्टी तो सांगत नाही. परंत जपल्या विषयाची उभारणी मात्र तो अम्नतिभ- 
रोतीने करतो. त्यामध्ये सव्यतेची प्रन्नीती येते. अथेल्त आणि स्पार्टा यामधील 
युद्ध हा त्याचा विषय होय. ग्रीक जोकांतिकेशी त्याच्या इतिहासाचे साऱ्य 
आहे. माणूस स्वतःच्या नाजास स्वतःच कारणीभूत होतो ह्याचे तो प्रभावी 
चित्रण करतो. थोस्य साग कोणता याची जाणींव असूनही लोक भलत्याच 
मार्गाचा अवलंब करून विनाशाच्या गतत कसे पडतात हे त्याच्या प्रतिपादना- 
तील सध्यवर्ली सूत्र आहे. देव किवा नियती मानवी जीवनास साकार करते 
आणि त्याच्या विध्वंसास नियतीच कारणीभूत होते, अक्ा तर्‍हेचा प्रतिध्वनी 
त्याच्या लिखाणातून उमटतो. देवापुढे सर्वजण हतबरू ठरतात ह्या कल्पनेचे 
त्याने केलेले चित्र विलक्षेंग हृदयस्पर्धी आहे. 
प्राचीन इतिहासकारांमध्ये प्लुटाक हा सर्वांत अधिक प्रभावज्ञाली ठरला 
आहे. परंतु इतिहाःसकारांपेक्षा राजकोय तत्ववेत्ते, व. राजकारणी पुरुष थांच्यावर 


त्याचा पगडा अधिक आहे, याची दोनच उदाहरणे पुरी होतीळ. र्सोने आपल्या . 


कल्पना त्याच्याकडून घेतल्या आणि अलेक्झांडर हंमिल्टनने महत्त्वाकांक्षेबाबत 
प्टुटाकंच्या नायकांचे अनुकरण केले, या दोघांच्या सन:प्रवृत्तीवर प्लटाकंचा 
ठसा स्पष्ट उमटलेला दिसतो, प्लुडाकची सत्यनिष्ठा मर्यादितच होती. आपले 
लिखाण नांट्यपुर्ण व रसाळ कसे होईल इकडे त्याचे अधिक लक्ष होते. त्यामळे 
अनेक लहान सहान गोष्टीही तो रंगवून सांगतो. उदाहरणाथ साक अन्ट्नी 
हा मोठा अधिकारी असतानाही एका तृतीय श्रेणीच्या नटोबरोबर कसा सवन 
फिरत असे व त्यामुळे अधिकारी. किती नाराज होत. असत किवा सिनेटच्या 
बैठक'त सदस्यांनी काहीही बाचावयाचे नाही असा, सकत निबंध असताना 
तरुणपणी नरुटसच्या आईकडून आलेले प्रेमपत्र सिनेटच्या बेठकीत सोझरने 


| अनुक्रमणिका | 
धज मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७. 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद न - - १९ 


वाचल्यामुळे उठलेले वादंग याचे त्याने केलेले रसीले वर्णन. प्लुटाके हा.एक 
चतुर गोष्टीवेल्हाळच समजला पाहिजे 

इतिहास निरनिराळ्या पद्धतीने कृसा लिहिता येतो हे हेरोडोटत, थसि- 
डिउस्‌ आणि प्लुटाक यांच्या लिखाणावरून स्पष्ट होते. गिवनने या सर्वाहूने 
असदी निराळ्याच पद्धतीचा अंगिकार केला. इतिहासकार म्हणून गिबतमध्ये 
काही मोडी वंगुण्ये आहेत हे लिविवाद होय. त्याचे पांडित्य तोकडे नाहे. त्याच्या 
सद व्यवितचित्रांवर अठराव्या जतकाची दाट छाया पडलेली आढळते. त्याच्या 
इतिहासात राजेमहाराजे, युद्धे व राजकारण यांनाच महत्वाचे ल्यान आहे 
सर्वसाभाग्य जनता व आथिक परिस्थिती यांचा तो विशेष विचार करोत 
नाहो. इतके असूनही तो एक श्रेष्ठ इतिहासकार आहे आणि त्याचे लिखाण 
नेहमीच प्रसन्न आणि आल्हादकारक वाटते 

गिबनच्या लिख!णाचे एक वशिष्ट्य म्हणजे त्यातील उपरोध आणि नर्म 
विनोद. त्याची व्यक्तिचित्रे अनेकदा दबळी वाटतात; प्रंतु त्याचा सख्य गुण 
म्हणने ऐतिहासिक घडामोडींचा धावता रंगीत चित्रपड वाचकाच्या सन: 
वक्षूंपुढ समथेपर्णे उभा करण्याचे त्याचे नसामान्य कोशल्य. एकाच ग्रंथात दसऱ्या 
शतकापासून पंधरान्या जतकापर्यन्तचा इतिहास कथन करणे हे एफ अवाढव्य 
कास होते. गिबनने ते फारच अप्रतिमपणे पार पाडले आहे. त्यातील प्रमाणबंडधता 

[दशंभूत आहे. आपल्या ग्रंथातील मध्यवर्ती संज्ञांचा त्याला कधीच विप्र 

पडछेला आढळत नाही. त्याच्या या असामान्य गुंगांमुळे, त्याच्यामध्ये इतर काही 
दोष असतानाही तो एक प्रथसश्षेणीचा इतिहासकार ठरतो हे निविवाद आहे. 

केवळ सोठ्या इतिहासकारराचे ग्रंथ वांचून इतिहासाचे सर्वांगीण ज्ञान 
होते असे नाही. त्याकरिता आठवणी आणि चरित्रे यांचे वाचनही आवश्यक 
आहे. अज्ञा पुस्तकातून अत्यंत बोधप्रद, मनोरंजक आणि महत्वाची माहिती 
पिळते. इतिहासाचा भजा. रीतीने अभ्यास केला तर मनमुराद आनंदही मिळतो 
भाणि असंभाव्य अज्ञा गोष्टी प्रत्यक्षात घडतात याचा प्रत्यय येतो. 

थोर व्यक्‍तींचे खरेखुरे मूल्यमाप्रन त्यांच्या जीवनाचे जवळून निरीक्षण केले 
तरच होऊ शकते. काही महनीय व्यक्ती अद्या असतात को त्यांच्या जीवनाचा 
आपण जसजसा अधिक अभ्यास करतो तंसतज्या त्या अधिकाधिक' आदरणीय वाढू 
लागतात. स्पिनोझ्ला आणि लिकन हे अज्ञा तर्‍हेचे श्रे७छतस महापुरुष होते 
याच्या उलट नेपोल्ियिनबद्दलचा आदर त्याच्या जोवनाचा सूक्ष्म विचार केला 
म्हणजे कमी होऊ लागंतो. नेपोल्यिन जोसेफिनबरोबर विवाहबद्ध झाल्यानंतर 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास । 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे । 
संगणकीकृत 


। द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


७2 | | नवभारत 
पहिल्याच रात्री तो पलंगावर चढत. असताना जोसेफिनच्या छोट्या कुत्र्याने 
त्यर्‍्य्या पायांचा चावा घेतळा. यात नेयोलिबनचा कदाचित काही दोष नसावा. 
परंतु अत्ते अनेक प्रस्त आहेव की ज्यामुळे नेपोलियनबद्दळचा आपला आद 
कमी होतो. त्याचा परराष्ट्रमंत्री स्लेरड याया तो पदोपदी सपसाच करोत 
असे. त्याला तो लंभडा म्हणूच तर हियवीत अते, पण त्याची पत्नी बाईट 
चाळोची होती याचीही त्याला तो अकारण जागीर करून देई. अद्यांच एका 
प्रसंगानंतर नेपोलियल निघून गेल्यानंतर देलेरंड तेथे उदस्थित असलेल्या 
' लोकांना खांदे उडवित स्हुगाळा: “ काय ददन आहे क्षी अज्ञा थोर' व्यक्तीला 
.शिष्डाचाराचे वाघडे असावे ” . मेरी लुईबरोवर - प्रातिनिधिक पद्धतीने 
(190057) विवाह केल्यानंतर तिच्या स्वागताकरिता नेपोझिअन पराम्सच्या 
घरहदीपर्यगत गेला. त्या प्रसंगी मोठा समारंभ व थाटाची दरबारो भेजवानी 
असा कार्यक्रन नियोजित करण्यात आला होता. नेपोलियलच्या त्हगानुवंधातील 
सर्व सोठे छोक ब लावण्यवती स्त्रिया या बादशाही संमारंभादारिता उपस्थित 
होत्या. परंतु. सवारंभाची च मेजवानीची वेळ उळून गेली तरी नेपोलिखवचा 
च त्याच्या सश्राज्ीचा पत्ताच नव्हता. नंतर त्याच्या खाजगी कारभाऱ्याने 
मोठ्या खुबीने -चबकडी, केली असता अते आढळूच आहे को तो इतका 
गसोत्सुक झालेला होता की सभारंभ संपेतोपर्यन्त थांबण्याचा त्याला विवेकच 
राहिला. नाही. रक्षियाचा झार अलेक्झांडर हा तरुण होता तरी त्याले 
नेपोलियनच्या भंपळपयाचा पुरेपुर फायवा उठवला, त्या दोघांच्या पत्रव्प्रबहा'रात 
अलेक्झांडर अरादी साळसूव व साधाभोळा वाटतो तर नेपोलिवनचा उथळपणा 
पदोषदी दृष्टोत्पतीस येतो. ज्ञारेने याबानबच आपल्या माईस लिहिळे आहे: 


शध 


शेवटी हसतो त्यायेच हास्य खरे. झारचा कावा नेघोलिथनच्या 'लक्षात कधीच | 


आता नाही. 


दोन अत्यंत परस्परविरोधी स्वभावाच्या व्यवतींची भेट ज्ञाली म्हणजे 
: काय होते हे' पाहणे मोठे मनोरंजक असते. रॉबद ओबेन आणि रशियाचा 
झार निकोलस थांची भेट ,इतिहासभलिद्ध आहे. दोघांच्या व्यवितिमत्वात 
दोन घरुनांचे अंतर अल्ताना त्यांच्या भेटीत भलतीच आधुलकी दिसून आलो. 
' भोवेन हाः निरोश्‍वरवादी, साम्यवादी, व एकेकराळी' राजकोय 'बंड्खोर म्हणून 
प्रसिद्ध होता. याच्या उलट झार हा उन्मत्त असा हुरूमशहा होता. ओदेनचा 
न्यू लालाक येथील आदश कारखाना पाहुष्याकरिता झार सुहास स्कॉटलंडला 
गेला. तो कारणयाना ब तेथोल व्यवस्था पाहून तो बेहद खूष झाला; इतकेच 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ह 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद ७९ 


नव्हे तर॑ रशियात असे कारखाने काढण्याकरिता ओवेनला त्याने विलंतं 
केली. ओवेनही ज्ञारच्या या प्रशंसेसे अगदी विरघळून गेला. । 
याच्या. उल गटे आणि बौथोव्हेन यांच्या भेटीतून, परस्परांबद्दल 
आघुळेकी निर्माण व्हावी अशीच कोणीही अपेक्षा केली असती, परंतु प्रत्यक्षात 
त्यांचे निवसले. यांचे कारण म्हूगजें . गटेने. त्याला. दरबारी शिष्टाचार 
क्रिकविण्यास सुरवात केलो. साहजिकच बीथोव्हेनळा ते रचले नाहो. 
शल्ेवज्ञांडर व अँरिस्टॉटल यांच्या संबंधाबहदल असाच गेरसमज आहे. 
अलेक्झांडर हा. नॅरिस्टॉटलचा शिष्य आणि त्यांची व्यावहारिक सूज्तता ही 
ऑरिस्टॉटलच्या शिकवणकीचे फळ - होधथ. हेगेल तर म्हणतो को. यावरून 
तत्वज्ञान व्यवहारातही कले उपयोगी पडते. ते दिसून येते. परंतु खरो 
वस्तुस्थिती अगदी निराळी होती. "अलेक्झांडर हा. मनातून अंरिस्टोंटलचा 
देषच करीत असे आणि त्या उभयतांना परत्परांच्या कार्याची महती नव्हतो. 
अलेवझांडर ज्यावेळी जग पादाक्रांत करोत होता त्यावेळो ऑरिस्टॉटल 
राज्यश्वास्त्रावरील आपला ग्रंथ लिहिण्यात गढून गेला होता. दोन समकालोन 
व्यक्तींना परस्परांचे महत्व कळतेच असे नाहो. धा 
- इतिहासामुळे मालवी स्वभावांबहलच्या आपल्या ज्ञानात भोलिक भर 
पडते. नवीन बदललेल्या परिस्थितीत लोक कले वागतील याचा अंदाज करता 
येतो. स्त्रियांच्या वाबतोत त्या नेहमी जात्याच मर्थादझीळ व संयमी अस- 
तात, असा आपला समज असतो. परंतु त्यांच्याकडे राजसत्ता आल्यास त्या 
कशा वागू शकतात याची इतिहासात. अनेक भयानक उदाहरणे आहेत. .त्या 
सत्तेकरिता, स्वार्थाकरिता, सुखोपभोगाकरिता आपल्या नुलानाही केद करतात 
व मारतातही असे इतिहासावरून दिसून येते. रशियाची कॅथेरीन दि ग्रेंट्ही' 
वृद्धापकाळी भलतीच लढद्‌ठ झाली होती त्यामुळे तिला आपल्या प्रिथकरांना 
भरससाट पगार चावा लागे. तरी ते परदेशी पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत. 
पळून जाताना जर कोणी प्रियकर सापडला तर त्याचे मरण ओढवलेच. « 

___ इतिहासाच्या एखाद्या कालखंडाची चांगली माहिती झाल्यावर त्या- 
काळचा पत्रव्यवहार व आठवणी बाचणे फारच बोधप्रद ठरते. इतिहासकारांना 
पुढील सर्व घटना माहिद अलल्यामुळे त्याच्या लिखाणावरून सर्व काहो अंनि- 
वार्य होते असे वाटूण्याचा संभवं असतो, याच्या उलट समकालीनांना भवि- - 
ष्यात काय लिहिलेले आहे याची कल्पनाच नसल्यामुळे त्यांचा पत्रव्यवहार 
वात्रणे फास्च मनोरंजक ठरते. अनेकदा त्यांच्या अज्ञानाचे व अद्रदृष्टीचे 


शी गभ 


चक मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


है 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र ी | _ नवभारत 


आईइचयं वाटते, उदाहरणार्थ नेपोलियन एल्बा बेटातून सुटून फरान्समध्ये' परतं 
आल्यामुळे मोठा अनवस्था प्रसंग ओढवला असताना लुई फिलिप आपल्या 
अनेक पत्रात आपल्या मुलांच्या डांग्या खोकल्याबद्दल हळहळ व्यक्त करीत 
असल्याचे दिसून येते. लार्ड गावर ऑस्टरलिझच्या ,लढाईतून पळ काढताला 
संचित झाला होता तो रस्ते खराब आहेत व आपल्या गाडीच्या स्प्रिंग 


दिल्या झाल्या आहेत म्हणून. 


मनुष्यस्वभावाच्या या हलव्याफुलक्या मनोरंजक गोष्टीऐवजी इ तिहा- 
साच्या अनेक महत्वाच्या अंगांचा आता विचार करणे अधिक योग्य होईल. 
प्रथम लष्करी घडासोडींचा. आपण विचार करू. युद्धांच्या व लढायांच्या 
तपशीलवार वणंनांनी इतिहासाची पाने भरलेली आढळतात. परंतु लढाईच्या 
तंत्रामध्ये झालेल्या सुधारणांचा विशेष विचार केलेला आढळत नाही. लढाईच्या 
बदलत्या तंत्रांचा सर्देसामान्य जनतेच्या जीवनावरही दूरगामी परिणाम होत 
असतो. . युद्ध हाही एक प्रकारचा व्यवसायच होय,. जोन ऑफ आर्कच्या 
असामान्य नेतृत्वामुळे परेंचांनी ब्रिटिज्ञांवर मात केलो असा एक समज आहे. 
परंतु खरी परिस्थिती अक्ली आहे वो तोफलाऱ्याच्या उपयोगामुळे परेंचांना 
विजयश्री प्राप्त झाली. इंग्रजांचे धनुष्यबाण तोफखान्यापुढे भंगदोच निष्प्रभ 
ठरले. 


फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर युद्धतंत्राला एक नवीनच कलाटणी सिळालो. 
युद्धात यशस्वी होण्याकरिता सर्वसामान्य जनतेचाही पाठिंबा असला पाहिजे व 
सर्वे जनता युद्धकार्यात सहभागी झाली पाहिजे असा नवीन विचार दृढ 'होऊ 
लागला. त्यापुर्वी युद्ध हा एक राजेरजवाडे वं त्यांचे पोटभरू सेन्य यांचा उद्योग 
होता. फरांसमधील राज्यक्रांतीचा बीमोड करण्याकरिता युरोपातील सर्व प्रति- 
गामी अक्तोंनी भाकरमक पवित्रा घेतला तेव्हा परांसमधील प्रत्येक शेतकरी 
आणि इतर. सर्वसामान्य जनताही राज्यक्रांतीच्या संरक्षणार्थ सरसावन पुढे 
आलो. यां ज्ञेतकऱ्यांना अमोरउसरावांच्या ज्ञेतीचा काही भाग मिळालेला होता 
आणि युद्धातील यशोपयक्लावर त्यांचे देनंदिन 'जोवन अवलंबून होते. फ्रेंच 
राज्यक्रांतीच्या यशाकरिता बुद्धिमान वर्गानेही कंबर कसली आणि दारूगोळा 
आणि इतर युद्धसाहित्य यामध्ये अनेकविध घुधारणा केल्या. जाता तर यद्ध 
जनतायुद्ध झाले पाहिजे हा विचार सवमान्य झाला आहे. या कारणाकरिता 
युद्धामध्ये लोकशाही राष्ट्रे विजयी होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. . 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास :महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाड 


इतिहासातील ज्ञान आणि आनंद. | छ्३े 
आधथिकदृष्ट्या प्रबल असलेले राष्ट्रच युद्धात विजयी होयार असा एक 
समज आहे. पण तो तितकासा बरोबर' नाही. रोमन सास्याज्याचा जमल व 
अरब आक्रबक पाडाव करू शकले थांचे कारण त्यांची आधिक परिस्थिती 
अधिक चांगली होती हे नसून ते अधिक पराऊ्सी आणि लोभीवृत्तीचे होते हे 
होथ. युद्धनेपुण्य आणि निर्धार याबाबत. दोन राष्ट्रे तुल्यबल असल्यास आथिक- 
दृष्ट्या संपन्न असलेले राष्ट्र विजयी होण्याची शक्यता सात्र अधिक असते. 


बंडुकीच्या दारूमुळे युद्धतंत्रात जशी क्रांती झाली तज्ञाच प्रकारची क्रांती 
औद्योगीकरणामुळे युद्धतंत्रात आता होत आहे. पुर्वी एखादा चिमुकला देश 
एखाद्या सोठ्या देशाशी दीघंकाळ टक्कर देऊ शकत असे. परंतु आता अवि- 
कसित राष्ट्रांना विकसित राष्ट्रांबरोबर युद्धामध्ये .दीघकाळ मुकाबला करणे 
शक्‍य होजार नाही. ओचोगिकदृष्ट्या सामर्थ्यशाली देशांचा क्रम 'पुढोलप्रमाणे 
लावता येईल : अमेरिव्हा, जर्मनी, रक्चिया, ग्रेटन्रिटंन व जपान. बाकीची राष्ट्रे 
नगण्यच होत. चीनचा मात्र अपवाद केला पाहिजे. स्वसंरक्षणार्थ चीनने विलक्षण 
चिकाटी दाखविली आहे. जागतिक युद्धामध्ये वरील राष्ट्रापैकी दोन राष्ट 
पराभूत झाल्यास, उरलेल्या तीन राष्ट्रामध्ये सर्वे जगाचे लष्करी सामथ्ये क्ञत्वित 


होईल. अखेरीस हे लामथ्यं अनेक राष्ट्रांच्या केंस्गिय सरकारच्या नियंत्रणाखाली 


जाणे अवरिहार्य दिसते. अर्यात यामध्ये अनंत अडचणी झाहेत. त्याकरिता किती 
काळ लागेल व तत्पुर्वी किती युद्धे होतील याचा अंदाज करणे कठोणच आहे. 
आथिक इतिहास हो एक इतिहासाची अत्यंत महत्वाची, ज्ाखा. आहे. 
परंतु अश्या प्रकारचा इतिहास प्राचीलकाळी किंवा मध्ययुगातही लिहिण्याची 
प्रथा नसल्याने त्या काळाबाबतची आधिक परिस्थितीविषयक माहिती अपुरीच 
असते व उपलब्ध असलेली माहिती संपूर्णत: विः्वसनीयही असत नाही. अज्ञा 
प्रकारच्या इतिहासामध्ये महत्व असते ते सर्वसामान्य लोकांच्या जोवनाला. 
त्यामध्ये केवळ सत्ताधाऱ्यांचा किवा श्रेष्ठ व्यक्तींचा विचार अभिप्रेत नसतो. या 
इतिहासाच्या अभ्यप्रसामुळे अनेक महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर उजेड पडतो. उदाहर- 
णार्थ, प्राचीन इजिप्तमध्ये सर्वसाधारण शेतकऱ्याचे जीवनमान कसे होते? रोमन 
साम्राज्यात गलामांचे जीवन अगदी असह्य होते का ? मध्ययुगीन वाळातं 
होती वेर शागगाठे मजूर व औद्योगिक क्रांतीच्या प्रारंभी कारखान्यात काम कर- 
णारे मजर यापेकी कोणाचे जीवन अधिक सुसह्य होते. अज्ञा प्रकारच्या इतिहा- 
व्-आाही अगविग्याचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. साचेबंद पद्धतीने अद्ना प्रकारचा 
इतिहास लिहिला जातो आणि जवळजवळ प्रत्येक इतिहासकार आपल्या काळा- 


अनुक्रमणिका 
गड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


७७% : क रि नबभारत 


बहल निराक्षाजनक उद्गार काढतो. उदाहरणाथ ज्ञेतकऱ्यांच्या दारुण अवस्येचे 


चित्र नेहमी रेखाटलेले लाढळते. परंतु खरे पाहिले तर हा त्याच्या अज्ञानाचा 


ज्र 


भाग असतो. हे इतिहासकार आपल्या विषधाच्या संकुचित क्षेत्रावच सतत निश्षग्न 
असल्यामुळे त्यांचे इतर देशाविययी किया काळखंडाविषयीचे ज्ञान अगदी तुट- 


पुंजे असते. वास्तविक शेतकरी वर्ग हा नेहलीच कर्जात बुडलेला असतो. याचे 


कारण म्हणजे त्यांचा भलताच आज्ञावाद आणि दुष्काळ, अवर्षण वगेरे नैसगिक ' 


५७ हर | कः “< > हौ र 
आपतींचा नियमित फेरा. परंतु 'इतिहासकारांना याची जाजीव असत नाही. 


संदासदंकाळ अशीच परिस्थिती होती हे त्यांच्या लक्षात घेत नाही, विशेषजते- 


। ढ « क ४. > 
. मुळे ( 83०९018211551101) ) 'असे दोब निर्माण होतात. 


आथिक इतिहासाच्या परिशीलनातून अले दिसून येते कौ नागरी आणि 


ग्रामीण विभाग यामधील झगडा सतत चालूच आहे. संस्कृतीचा विकास विशेष 


करून नागरो विभागातच झालेला आढळतो .तर धर्मपरांयंगता हे ग्रामीण विभा- 
गाचे वैशिष्ट्य होय. जज 'जापल्याला बहुमोल वाड्याऱ्या सर्व गोष्टी नागरी 
संस्कृतीतूनच निर्साण झालेल्या आहेत. ग्रीक तर 


त्वज्ञाल आणि शास्त्रे यांचा 
उगम आशिया भायनर 'व 


सिसलो येथील संपन्न शहरातच झाला. तेथूनच 


पुढे त्याचा प्रतार अथेन्स व अँलेक्झांडया येथे झाळा, रोमन लोक प्रारंभी. 


व्यवतायाने शेतकरीच होते. प्युनिक युद्धात यशस्वी झाल्यानंतर ते संपन्न ज्ञाले 
च त्यांनी स्वतः ग्रीक संस्कृतीचा. व पोर्वात्य सुखविठासी जोवनाचा अंगिकार 
केला. शेतीचे कान त्यानी गुलामावर व पराभूत लोकांवर सोवविले. * रोमन 
सासाज्याच्या निरतिराळ्या विभागामध्ये व्यायारउदोम वाढतच गेलो आणि 
नवीन नववीत शहरे उदयास आली. ख्थिस्तपुर्व ६०० शतकापासून इ. स. २०० 
शतकापर्यन्त झहूरांना अपूव असे महत्व प्राप्त झाले. याच कालखंडात प्हेटोचा 
रिपळ्छिक हा जागतिक वाडमयाला ललामभूत ठरलेला शाइबत ग्रंथ निर्माण 
ज्लाला. 


पुढे रानटी डोळ्यांच्या आक्रमणामुळे रोमन साम्राज्यातील रस्ते. उध्वस्त 
झाले व प्रवास करणे धोक्याचे- होऊन बसले. त्यामुळे नागरी संस्कृतीच्या 
ऱ्हासास प्रारंभ होऊन त्रामीण विभागाचे वर्चस्व वाढू लागले. . मध्ययुगातील 
इटाल्ियिन संस्कृतोमध्ये शाहुरे व उद्योगधंदे यांना महत्व उरले नव्हते. ती संल्कृती 
ग्रामीण स्वर्पांची व सरंजामज्ञाहीवर नाधांरलेली होतो. (अपुर्ण ) 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकासः महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


काँ 


प्रा. प्र. रा. दामले 


च्छ २ 


' सेवाग्रामचे परिसरात? 


शांधीनी आपल्या सार्वजनिक जीवनात न त्याचा अवरय'साण म्हणून जथस 
नाविकेत नंतर . अहमदाबादला व ६९९० च्या चळवळीत तो सोडल्यानंतर 
लवकरच सेवाग्राप येथे आश्रम स्थापले, या आश्रमात गांधीनी स्वतः आपणास 
व अःपल्या निकटवर्ती अगुयायांस एका विलिष्ट प्रकारे शिस्त लावून शरीर 
आणि मन ही इच्छित सारबंजनिक कार्ये करण्यास समर्थ व्हावीत स्हगून प्रथत्न 
केला. साबरमती अप्भ्रमाला ऐतिहासिक दृष्द्या महत्व असले तरी आज प्रायः 
परदेक्षी पळुण्यांनी भेट देग्याचे एकस्थात इतकेच त्यावे*स्वरू्प राहिले आहे. *. 
परंतु सेवाग्राम आशवस त्या सानाने आजही. जागतावस्येत आहे. व त्राण तसलातरी 


निदाच जारीरळ्िया प्रारंगीच्याच आजही, चाळू ठेवण्याचा तेथे प्रयत्न केला 
जातो, सेवाग्रांस.या स्थानाची तिवडही गांधीच्या बाबाबतचा दृष्टिकोन स्पष्ट 


करिवे, आज त्या आतभंतास काही भरभराद आलो आहे ब तेथे अनेक 
सुविधा उपलब्ध आहेत. परंतु गांधी तेथे राहावयास गेले तेव्हा ' शहरापासू 
दूर, काहीसे रोगंग्रस्त व कसल्याच लुखतोयी नसलेले ते ठिकाणं होते. थारता- 
तीळ खेड्यांचे जीवन सुधारावयाचे तर आपण त्याच अडडणीच्या खेड्यात 
स्वतः राहून पाहिले पाहिजे; व सुधारणा काय ब कशो करता *येते हे प्रत्यक्ष 
करून दाखविले पाहिजे. हो गांधीची भूमिका होती. आजही गांधो निवास 
करीत ती झोपडी घ इतर त्यावेळी बांधलेल्या साध्या इमारती तज्ञाच ठेवल्या 
आहेत ब वापरल्या जातात. गांधीच्या एका. आपिरकन चाहत्याने आपल्या 
'बडिलांच्या स्मृत्यथे एक अतिथीगृह बांधण्याचा आपला सनोदय गौंधीना 
सांगितला तेव्हा गांधोनी एकच अट घातली ती अक्ली कौ; आश्रमातील इतर 
इसारतीप्रमाणेच ती, अगदी साधी असाषी ब फार थोड्या खर्चात बांधली 
जावी. . आश्रमातील सर्वच व्यवस्था था दृष्टीकोनातून केली जेडी आहे व 
बआजहो जी कांही मंडळी आश्वमात राहतात ती पहिल्या प्रथा शक्‍यतो संभाळतात. 
आज देझात सामाजिक कार्य करण्याकरित( झासकीय किंवा खाजगी संस्था 


चालतात त्यातील अद्यावत सुखसोई व वारेमाप खर्च याचा विचार साहजिकच 


न्ट्« ्ड रळ 


| अनुक्रमणिका “२४४५ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ह 2. फव ह. 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १. 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


२) 


>) 


नवभारत 


मनात येतो व हे जे चाललेले आहे ते गांधींच्या ज्िकवणुकीश्ी, व आचरणाशी 
अत्यंत विसंगत आहे हे प्रामुख्याने सनात येते. 


मी आश्रमात तीन दिवस होतो. मी येणार असे आधो कळविले होते व 


माझी राहण्याची तेथे अगत्यपुर्बक व्यवस्था केली गेली. भाज आभ्रसात अस- 
णाऱ्या, व्यक्तोंपेकी श्री. प्रभाकरजी, श्री. चिमणलाल भाई शहा व श्रीसती 


उमिलाबेन “बांधी हो गाघींच्या निकटर्वातियांपेकी होती व कोणातरी थोर , 


पुरुषाच्या संगतोत ज्या व्यवतोंचे दिवस गेले आहेत त्यांची वृत्ती व राहजी 
यात जो सूक्ष्म परंतु खोल फरक व्हावा तो त्यांचेमध्ये स्पंष्ट दिसून येतो. 
गांधी १९४--४६ मध्ये येथून गेले नंतर ते येथे येऊ झकंळे नाहीत. परंतु 
त्यानंतरही गांधींच्या संदेश्याचे उत्कट, आकण असलेली कांही थोडी संडळी 
. येथे आली वती येथे आहेत. . मला त्या सर्वांचा सहवास फार सुखद वाट्ला व 
गांधीचे थोरवणाची ही छोटी प्रतिविवे आहेत हो जाणीव ज्ञालो. 
या आश्रमाच्या आवारात वावरताना कित्येक उहाबसोठ्या गोष्टी 
चजरेस येतोत. आश्रमात असताना ज्या अनेक गोष्टी गांधी स्वतः नियमित 
करीत त्यातील एक गोष्ट म्हणजे आश्रसवासीयाचे जेवण चाळू असता वाढ- 
प्यास मदत करणे व यावबहल सर्व प्रकारची देखरेख ठेवणे. स्वच्छता, नियमित- 
पणा, गोंगाट न करणे, दुरुतरे न करणे, अन्न विवा इंतर कांहीही वस्तू फुकट 
न घालविणे, अल्ला अनेक छहानसहान बाबींकडे गांधी स्वत: लक्ष पुरवीत. 
तसे छोटे छोटे फलक. ठिकठिकागी दिसतात ब आजही त्यातोल सूचनांकडे 
लक्ष दिले जाते. गांधींच्या कुटोपासूल कांही थोड्या अंतरावर व्याधिग्रस्त 
परचुरे ज्ञास्त्यबांकरिता उभारलेली झोपडी दिसते व स्वत:- गांधींनी त्यांची 
. तेथे सेवा केली याची आठवण येते. गांबी तेथे असताना पहाटेस ब संध्याकाळी 
ज्या ज्ञाडाखाली प्रार्थना होई तेथे च आंताहो होते. त्या ज्ञाडाचा आता सोठा 


वृक्ष झाला जाहे. त्यावेळी गांधी बसत ते आसन, एक उद्यो ब टेकायला घेत. 


.ती फळी आजही तेथे आणून ठेवतात, ती फळी पाहून लक्षात येते की राहाणी 
साधी अताबी हे गांधी सांगत आपण'स्वत; निक्षन तसे आचरण केल्यावर. 

न आथिक ब व्यावहारिक दृष्ट्या आश्रम ,हा आज सुस्थितीत आहे. 
आश्रमाचे खर्चाकरिता काही लक्ष स्पयाचा टृस्ट केला गेला आाहे व शेतो, 
गोझाळा वगेरे तेथे चालवितात. एक लहानसे वकश्लांही आहे. असे असले 
तरीही या कार्यात साहजिकच जिवंतपणा नाहो व देशात चाललेल्या घडापोडीं- 


वर येथील कार्याचा दूरतःही काही परिणाम होईल फिवा आजच्या लोकनत्याना 


| अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: सेवाग्रामचे परिसरात ! । जक 


असल्या आश्रमातील कार्याचे काही महत्व वाटते असे दिसत नाही. गांधींचे हे 
आश्रम ब गांधीनी चालवलेला अन्यायाशी ज्गडा याचा परस्पर निकट संबंध 
होता व त्यातला अन्यायाचा किवा असत्याचा प्रतिकार हा भाग गेल्ग तर 
पहिला भाग साहजिकच दुर्बळ व निष्प्राण असा होतो. तरोपण अद्यापही 
ज्याची इच्छा असेल त्याला थोड्याच वर्षापुर्वी देशाचे स्फतिस्थान असलेल्या 
या आाशमातून काहीतरी दिलासा मिळेल व कदाचित अज्ञा एखाद्याकडून पुन्हा 
तो आश्रस काही प्रमाणात जागृत केला जाईल अश्ली थोडी आश्या वाटते. 


ठरल्याप्रमाणे श्रीमज्ञारायण यांना भेटायला सो दसऱ्या दित्रशी गेलो 
चर्धा शहरापासून जरा दूर सेवाग्रामचे रस्त्यावर श्रौमच्नारायग राहतात 
नुकत्याच झालेल्या दोन परिसंबादाच्या कामाची निरवानिरव ते करीत होते. 
आसच्या बोलण्यात साहजिकच त्या परिसंवादांचा बिश्ेष उल्लेख आला. 
दोनही विषय गांधी विचाराशी संबद्ध असे होते. पहिली बाब 1२81511001) 
. 11) 11108४ याबद्दलची वंर्चा. श्री. जयप्रकाश्यांनी याबाबत मंबईत व 
इतरत्र काहो विचार प्रथम प्रगट केले होते. परंतु ते स्वतः आजारी असलेमळे 
वर्धा पवनार येथील चर्चेस येऊ शकले नव्हते. त्या च्चेकरिता श्रीसन्नारायण 


यांनी तयार केलेला विग पेपर श्री. विनोबा यांनी त्या परिसंवादाचे उदघाटन 


ले त्यावेळी केलेले, भाषण व शेवटी झालेला ठराव याची एक प्रत श्रौसमन्ना रायण 


- यानी मला दिली. त्या परिषदेला संदेश म्हणून आलेल्या श्रीमती इंदिरा गांधी . 


यांचे पत्राची नवकलही भी पाहिलो. त्या पत्रात या प्रश्‍नाचा परिषदेत बोद्धिक 
विचार काय होईल यापेक्षा परिसंवादास येजारे उद्योगपति यांच्यात आपण 
झासनाप्रमाणे जनतेलाही जबाबदार आहोत हो जाणीव होणे महत्त्वाचे आहे 
यावर भर दिला. होता. तो योग्यच होता. परंतु विनोबांचे भाषण व तेथील 
चर्चेची नी ऐकलेली ह॒कौगत पाहता देशापुढे असलेले बिकट प्रश्‍न सुटण्याच्या 
दृष्टीने काही निश्‍चित प्रगती तेथे झाली असे वाटंत नाहो. सगळ्यांचे बरे व्हावे, 
व्यवहाराकडे इुलक्ष होता कामा नये, शासन, उद्योगपती व जनता सर्वांचे सहकार्य 
असणे इष्ट आहे, प्रगतीस अवश्य आहे- हे विचार' खरे असले तरी आजच्या 
घटकेस कोणी निड्चित काय करावे व आज होत असलेल्या कोणत्या गोष्टी 
ताबडतोब थांबल्याच पाहिजे याबद्दल, स्पष्टपणे बोलण्याची तयारी असल्या- 
शिवाय प्रत्यक्ष पाऊल पुढे पडणार नाही- व असे स्पष्टपणे बोलावयाचे 'तर 
विशेषतः शासन ध उद्योगपती यांचे दोष दाखविण्याची तयारी पाहिजे. 


तशी सो पाहिलेल्या परिषदेच्या वृत्तांतावरून कोणाचीच दिसली नाही. : 


अनुक्रमणिका 
डि मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> ८ १ भू “क 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


८, ६ त ७000 * नवभारत 


शासन व उद्योगपती यांचेकडून माझे मते जो 0808008 फ986- 
एप] व [7०80181010 खर्च होतो तो बंद करणे एवढी एकच गोष्ट 
जरी सांगितली गेली तरी पुष्कळ कार्यभाग होईल. * 

सुमारे एक दर्बायुर्बी वर्धा येथेच नयी तालीम पंडतोच्या पुरस्कर्त्यांची 
बेंठक झाली व तिचे उद्घाटन स्वत: पंतप्रधान इंदिराबाईनी केले. त्यात 
स्वातंत्र्योत्तर आजपर्यंत शिक्षणविषयक केलेले प्रयत्न निष्फळ का झाले याचा 
विचार होऊन गांधी, विनोबा वगेरे नेत्यांनी सुचविलेली, शिक्षणपद्धती 
कार्यवाहीत कशी आणावी यावहृल नार्गदर्शन केले गेले. प्रत्यक्ष नव्या. फाइव्ह 
इयर प्लॅंबसध्ये सुचविलेल्या श्षिक्षणव्यवस्थेतत त्या' सूघर्थांचा नागयूसही नाही 
असे श्रीसश्वारायण यानी भला सांगितलें ! केंद्र सरकारमध्ये सोलाना मासाद 
यांचेनंतर शिक्षणखाते हे विशेष महत्त्वाचे नाही तेव्हा ते कोजाकडेही देता 


येते अजा कल्पनेने आतापर्यंत पाच-सहा थंत्र्यांनी तो कारभार पांठिऊा.. 
साहजिकच नोकरशाही तयार करील त्या कागदावर सह्या करगे हो प्रथा 


त्या खात्यात चालू ञहे. परंतु हो बाब अत्यंत महत्वाची 'आहे व शिक्षणाचा 


खेळखंडोबा असाच होत राहिला तर तरण पिढी पूर्णपणे हातातून जाईल, . 


म्हणून स्वतः पंतप्रधानांनी यात लक्ष घालावे असे सी त्यांना सांगणार आहे असे 
मला श्रौनज्ञारायण म्हणाले व ते ञाळावादी दिसले. परंतु मला तो नाज्ञावाद 
तितका पटत नाही., कारण झाल्या गोष्टी इंदिराबाईंना नकळत झाल्या असे थोडेच 


आहे व खरोखर ग्लंधी, विनोबा ब इतर काही स्वतंत्र बुद्धीचे पाश्चात्य श्रिक्षणज्ञ . 


यांना जो मूल्भूल बदळू पाहिजे तसा तो घहुसंख्थ भारतीय सुज्षिक्षितानाही पाहिजे 
आहे असे दिसत नाही. कारण मूलभूत विचार करणे किंवा चाकोरीबाहेर 
जाणे. याला लागयारे धैर्य ब' निष्ठा यांचा अभाव व ज्ञासनादील नेत्यांना 
सत्ता हाती ठेवणे यापक्षा दुसरे निचित काही ध्येय आहे असे प्रत्ययास 
येत नाही. साझा भ्रीभज्ञारायग यांशी जो परिचय झाला भाहे व त्यांचे 
ग्रंथ मी वाचले आहेत त्याबळून गांधींचा दृष्टिकोन त्यांना बहतांदी 
आहे असे दिसते परंतु जोपयंत ते किब्रा इतर गांधीवादी झ्य्कौं 
कार्यवाहोकरिला पडेल तो स्वार्थत्याग कडून सुप्रतिष्ठांची नाराजी 
घ्यावयास तयार नाहीत व जरूर पडल्यास सत्याग्रही, लढा देण्याची त्यांची 
तयारी नाही तोपर्यंत 171013 [ल ह्या यापेक्षा पुढील पायरी त्यास गाठता 
येगार नाही आणि गांधी जर एक गोष्ट निविबाद असेल तर तो होक्ते प 
शच छे णाऱ्या खी ढण्य डॉ हयात 1: नुसत्या 01015 11161- 
हखयाड असणाऱ्यांना त्यांचे ननुवावित्व कधीच कुणाला करत 


प्स्ला 
त्याचे 
ओढून 


1 येणार नाही. 


र मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


: सेवाग्रामचे परिसरात ? ७९ 


आम्हांत कळविलेप्रमाणे आम्ही सेवाग्रामहून निघन २। वाजता पवनार 
येथे विनोबांचे भेटीकरता पोचळछो. बिनोबाजी राहतात ते. हे स्थान फार रस्थ 
. आहे ब इमारत व आवार फार आकर्षक आहेत. अगदी पुढेच एक लहानशी 
इभारत आहे. त्यातल्या शेवटल्या खोलीत विनोबा इपार्ची विश्वांती घेत होते 
तेथेच त्यांचे कार्यवाह काही कास करीत होते व जवळ्च्या खोल्यात इतर 
काहो मदतनीस व नाश्रमवासी संडळी वाचन चर्चा करीत होतो. तितब्यात . 
गाढता(व1ठा ची घृंटा झाली व सुमारे ४०-५० स्त्री-पुर्ष विनोबा होते त्या 
जागी आले. १५ तितिठे भोतएवेळ झांतपणे सर्वजण बसल्यानंतर कार्यवाहांनी. 
सृुलाखतीस आलेल्या व्पदतींपेकी ज्यांनी प्रश्‍न ल्न दिले होते त्यापेकी-*एके- 
कांचे नाव घेऊन त्याल पुढे बोलाविले. पहिल्या व्यक्तीचे पत्र थोडे वाचले गेळे 
चव विनोबादी घाकोचा साग वाचन सारांश सांगितला. पत्र हिदोत होते. व 
प्रामदाल झालेल्या ८००० वस्तीच्या एका गानात अद्याप हरिजनांचे व गरिदांचे 
हाल थांबले नाही. ग्रामदान होऊन १०-१५ वषे जाली तरी. तेवढा 
हे पत्रात विचारले होते. विनोबानी प्रारंभी-त जरा विस्ताराने सांगितले को 
ड-५ माणसांचा प्रपंच चोट चालवायचा तर उभी हयात सर्च कराव लागते, 
भय ८००० भाजणसांचा योगक्षेस सांभाळायचा तर एकच जस्म काय अनेक ज्न्म्ही 
झांगणार ! परमार्थाच्या गोष्टी सतत सांगाव्या लागतात व्यवहाराच्या गोष्टी 
एकदा सागतल्यान कायभाय होतो. उत्तरात काही मुहा आहे हे खरे असले 
तरी, शब्दश: ते उत्तर व विशेषत: ते ज्या प्रकारे दिले गेले त्यात पत्रदेसकाच्या 
कळवळ्याचः योग्य“तो आद'र दिसला नाही व त्याला राग आला असल! तर 
ले साहजिक होते. हसरा एक पृच्छक परेंच तरण जेराल्ड हा होता. स्वावलंबनाने 
शिक्षण घेतलेला व शिक्षक असळेला' हा मर्या शांतीदांस यांचे लिखाज्ःमुळे 
गांधीकडे आकषित झाला व अरविवाश्रस वगैरे ठिकाणी जाऊन आश्रमात 
. आता सूत काढायला शिकत होता. अतघाणी चाले, केर काढणे, कएडे धणे 
सर्च स्वतः करी., पहाटे ४व ५] च्या प्रार्थनेस व संध्याकाळी ६ चे प्राथनेस 
निधमित हजर असे. एक दिवस बायबळा!तील काही प्रार्थनाही त्याने म्हटल्या 
त्याचे प्रनांचे निमित्ताने दिनोबा बोलले.त्यातील 'मुख्य भाग असा : त्मिस्ताची 
शिकव आंगी बाणवा, हे उत्तर ठीकच आहे परंतु त्याचे विशिष्ट प्रश्‍नांना 
त्यात उत्तर नाहो. तू हिंडुस्थानात ६ च महिने राहुणार व फरान्समध्यें सर्व 
जन्मंपण आमचा देल तर तुमचे देशाचे कितीतरी 'पटीने-मोठा सग असे कसे ? 
५ देवाचा संदेश 91] ) आपणास आला असे क्षेव्हा समजावे याचे 
उत्तर, तुझे वाव जेराल्ड, तुरा तुज्ञी आई  जेराल्ड, म्हणते ना. मंग शप 


अनुक्रमणिका ज्व्डि 
रडा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८० | . नवभारत 


816 081] याचा अर्थ 11४७७ 010 18 08]]९त असा होऊ शकेल पण 
तसे समजून लांगितले व योग्य त्या 3010111111 ने ते दिले गेले तर. तते झाले 
नाही व जेराल्डे समाधान झाले नाही असे तो मला म्हणाला. थाशिवाय 1.03 
)९1861'91)]05 तू वाचले आहेस का ब तो हो म्हणाल्यावर प 18 (10 
०7० ००२ 139138 1188 ३७४0 11 108110) असे विनोबा म्हणाले. अधिक 
काही नाही. त्या पुस्तकाचे तात्प्य व 311)16 मधील शिकवण एकच आहे असे 
त्यांना म्हणायचे असेल पण ते म्हणाले नाही व त्याची स्वत: ते पुस्तक ]" 
मध्ये वाचळे हे सांगण्यात स्वारस्य कांब हे समजले नाही ! अश्ली . अनेक 
०४88 प्रत्येक भाषेत आहेत- व ती सगळी किवा एकही कोणी थोर भनव्याने 
त्या. त्या भाषेत वाचलीच वाहिजेत असे योडेच आहे? [.38 ॥]1564.1016 
मध्ये जी शिकवण आहे ती बायबल्चीच शिकवण व तीच माणसाला जरूर 
अज्ञी द्विकवण हे खरे परंतु हे जर सांगायचे होते तर ते अगदी घेगळ्या 
पद्धतीने सांगायला हते होते. विस्तार न करताही ते सांगता आले असते परंतु 
वक्तोवती, किंवा हरदासी विनोद व शब्दच्छल हो अज्ञा प्रसंगी अगडी संधी व्य 
होत. - न 
> पहिल्या पद्रानंतर ताबडतोब भाझेत्र नाय कार्यवाहानी उच्चारले व सी 

. पुढे जाऊन बसलो. विनोबांनी मजबद्दल थोडी साहिती सांगून यांनी टिळक व 
गांधी याचा अभ्यास केला आहे व बरेच प्रश्‍न विचारले आहेत. असा उल्लेख 
केला. नंतर उत्तर म्हणून ते बोलले त्याचा सारांश असा “ मजकडे काही न 
दिवसापूर्वी दिल्ली येथे गांधीची (!0]10180 ७70115 संपादली गोष लाहेत 
त्याबद्दळ सल्ला घ्यावयाला ती मंडळो आलो होती, त्याना मौ सांगितले कौ 
गांधीचे स्वतःचे विपुल लिखाण आहे. व त्यांचेवर लिखाणही अमाप होत 
आहे, जगभर ते ठेवले जात आहे'परंतु त्याचेवर बॉम्बही पडताहेत ह्वा 
किवा परतील अशी स्थिती आहे तर या अज्ञा खटपटीचा उपयोग काय १ 
व्यथ ते. हेख उत्तर मला भत्तुत पत्रालाही देण्यासारखे आहे, ” वरील उत्तराने 
माझी निराशा ज्ञाली हे सांगावयास नको. साल्या पत्रावदन मागे , 
विषयाची आस्था व मी विचारलेल्या प्रश्‍नांवरून त्याबहल यी र या 
पूर्वक.विचार हो दिसून येण्यासारखी आहेत व अन्ना प शि ला सनः 
अयोग्य वाटते. स्वतः विनोबानी कितीतरी लिहिले आ  लतध 
काही महत्वपूर्ण परिसंवादाचे उद्घाटन 'अ 
करतात ? असा प्रश्‍न साहजिक-उद्भवतो. * 


1011001 


असते तर त्याला कांही अर्थ 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे डी 
संगणकीकृत व द्वारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाड 


: सेवाग्रामचे परिसरात | ८१ 


होता. विनोबानी दिले असे उत्तर गांधींनी कोणालाहो कधी दिले असते अक्ञी 
कल्पनाही करवत नाही. सामान्य व्यक्तीलाही खरी थोर माणसे व कार्य व्यापत 
माणसे असे वागवतात को आपल्याबद्दल त्यांना जिव्हाळा आहे व आपल्या 
प्रदनांतील कळकळ समजून घेऊन ते उत्तर देतांत असे वाटावे. पाचपन्नास 
व्यकक्‍्ति- त्यातल्या बऱ्याच आपल्या कायसच्या अनथायांपेकी एके ठिकाणी 
जमवून असल्या प्रश्‍नांना उत्तरे द्यायची हेच मुळात चमत्कारिक आहे 
विनोबांचे आता वय झाले आहे. व त्याना कांही व्याधीही आहेत तरीही 
त्यांची प्रकती किंवा बिचार करण्याची शक्‍तोही ज्ञाबत दिसते म्हणल काही 
मर्यादेत परंतु सर्वसामान्य माणसास समजेल, उपयोगी पडेल अज्ञा तऱ्हेचे 
भाषण किव] लेखन त्याना सहज करता येईल व ते म्हणतात, बोलतात याचा 
जीवनाज्नी कांही संबंध आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न करता येईल. आज ते 
ज्याना सवडीने भेटतात, ज्यांच्याशी बोलतात असे वत्त येते तो मंडळो मोडी 
असली तरी त्यांना विनोबांचे किवा गांधीचे कांहो ऐकावयाचे आहे असे 
त्यांच्या इतर कृतीवरून दिसत नाहो, होते एवढेच को विलोबांश्ी चर्चा 
केल्यामुळे आम्ही कारभार करतो त्याला विनोबांचाही पाठिबा आहे असे ते 
भासबू शकतात ! 

श्रो.'विनोबांस ऐकू येत नाही म्हणून मुलाखतीपुर्वी त्यांस टांचण द्यायची 
सूचना होती. त्याप्रमाणे मी श्री. विनोबांस दिलेले टांचण : 

देशांतील इतर अनेकांप्रमाणे मी माझ्या विद्याथिदशेपासून आज चाळीस 
वर्षावरील काळात गांधीजींचा दृष्टिकोन, शिकवण, कार्य व व्यक्तिमत्त्व 
याबाबत आस्थापूर्वक मनन, चिंतन, अभ्यास करीत असतो. 

माझ्या समजुतीप्रमाणे गांधीजींच्या ज्रिकवणुकीचा मुख्य गाभा 3008] 
गृ]00४॥ & ००] याबद्दलच्या त्यांच्या भूमिकेत आहे. तिचा माझ्या 
समजतोप्रमाणे मथितार्थ असा - 

मनुष्य हा सगळीकडे सारखाच असून तो मूलत: सत्प्रवृत्त आहे. म्हणन 
पुरेसा प्रथत्त केला तर योग्य गोष्टीविषयी त्याचे मन वळविता येते. वैयक्तिक 
व सामाजिक जीवनाचे ध्येय, मूल्ये व नियम एकच असतात. सर्वोदय हेच 
प्रत्येक विचारी माणसाचे ध्येय होऊ शकते. सर्वोदय म्हणजे सर्वांचा (व 
विझेषतः दलितांचा ) सव प्रकारे उदय : साधेपणा व विकेंद्रीकरण ( - स॒ख- 
सोयी हो साधने आहेतः साध्य नव्हे, सत्ता खालून वर जाणे ) यांचा नीट अर्थ 
सभजून घेऊन त्याचे आचरण झाल्यास सर्वोदय हे साध्य ध्येय आहे हे लक्षात येते. 


द ह: 
अनुक्रमणिका प्रव 
गड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


८२९ - | न नवभारत 


माझ्या मते हो शिकवण आपल्या देशास व जगासही फार मोलाची आहे. 
खरे म्हणजे आजचे परिस्थितीत तौशिवाय तरणोपायच नाही. न 

गांधीचे सताशास्त्र, अध्यात्म, धर्मविषयक भूमिका व मते ही वरील अर्थी 
नवी नाहीत; य त्यांबरून गांधींचा इतिहासांतील विज्िष्ट स्थानाचा उलगडा होत 
नाही. तो वरोदर नाहोतं किंवा महत्त्वाची नाहीत अते नव्हे. गांधींचे जीवन, 
लिखाण, वक्तऱ्ये ब त्यावरील लिखाण व ववतव्य यांचा इतक! प्रचंड संकीर्ण तप- 
शील नाहे की वेळोवेळी अनेक प्रश्‍न व शंका सनात येतात. त्यांतील काही अज्ञा: 

१ गांधीचे अलोकिक आध्यात्मिक, नेतिक. जीवल त्यांचे. व्यक्तिमत्वात 
असलेल्या मूळ मर्यादांमुळे व त्यांच्या विशिष्ट कार्वक्षेत्रासुळे कांहीले कृत्रिस ब 

' आत्मकेंद्रित झाले. आहे. प्रथन श्रेयोच्या अध्यात्मिक जीवनांत हा दोष अंतू 
नर्थे ब नसतो. याबहळ आपणास कःय वाटते? 

२ अनेक थोर व्यवतींचे व्यक्तिमत्त्व त्यांची शिकवण ब कार्य यापेक्षा 
थोर असते. गांधींची शिकवण हो त्यांचे व्यब्रितमस्वापेक्षा थोर आहे हे विधान 
बरोबर आहे.का ? 

३ ताता तळ तड या चर्चेत ब राजकारण हे संताचे कार्यक्षेत्र राहे 
कौ नाही याविषयी गांधीची भूपिका ज्याअर्थी बरोधर आहे. त्याअर्था ती 

त्यांचा वाद झाला त्या टिळकांचे भूमिकेशी विसंगत नाही व्या पावळोवरून 
ती वेगळो आहे त्या पातळीवरून टिळकांची भूमिका तत्वतः अधिक समपक,व 
व्यवहारांत अधिक सरळपगाची आहे, अले म्हणता येणार नाहो काय ? 

४ अलीकडच्या काळांतील गांधीचे अनेक निकट्वतियांचे भते. धर्य- 
कल्पनेत कांही उणीय आहे ब त्याचे ऐवजी ते 8017100511 1४ चा परस्कार 
करितात. वस्तुतः 8010॥॥॥ए०॥५ या कल्पनेतही दोष संभवतात. गांधीच्या 
जीवनात धर्मजावना त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीच्या आड न येता सतत तिचा 
पाया होती. आपल्या सते हो भूमिका योग्य आहे का? 

५ गांधोचे अनुयायी म्हणविणारी (व असगारी ) संडळो ससाधारी पक्ष 
(.गांधींचे एकीकडे नांव घेत ) ज्या चुका (3801 01 ७] ७ ळी 
९७३६७९१011 ) करीत आला आहे त्याचे विरुद्ध सडेतोड सतप्रद्शन का 
करीत नाही ? स्वराज्यस्थापनेनंतर अन्याय, व असत्य यांचे प्रतिकाराकरिता 
त्यांनी तत्याग्रह केला नाहे ब एका पाठोपाठ एक गांधींचा रचनात्मक कार्यकन 
नाहीसा केलेला पाहिला- मग ते गांधीचे अनुयायी कसे ? 


-म. रा. दामले 


फे ड्‌ 
ढ जी री ७ 

01. “4 ४ 

न्ट* "हो > 
१: 
ति मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास र्‌ ४ | > 
क मजात लट काराचे .) ७ 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे अ 9 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ग्रेथपरिचय- 


विशिष्ट दृष्टिकोणातून वारकरी पंथाचा इतिहास 


' [ वारकरी संप्रदाय : उदय व विकास. ले. भा. पं. बह्रिट व प. ज्ञा. 


' झालेराव प्र. व्होनस प्रकाशत पुणे पृष्ठे डेमी ३०२ किमत १५ रुपये ] 


बारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय धर्मपंथ होय. 


आषाढी-कातिकी एकादशींदा पंढरपुरास भरणाऱ्या वाऱ्या आजही पाहिल्यास 
व ज्ञानेदवरी, एकनाथी भागवत, तुकोबांची गाया यांच्या वावकांची संख्या 
अजसाविल्यास या विधानाची प्रचीती येण्यासारखी आहे. महाराष्ट्रातील 'या 


अतिशय लोकप्रिय धर्मपंथाचा इतिहास वे. सोनोपंत दांडेकर यांनी भागे ज्ञान- ' 
कोशाच्या नितित्ताले सांगितला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील धर्म व धमेयंय 


यांच्याविषयी खूप सवे संशोधन झाले. त्याचा उपयोग करून कोणीतरी जाणकाराने 


वारकरी पंथाचा समग्र इतिहाल नव्याने सांगणे अगत्याचे होते. हे महत्त्वाचे कार्य 


पंढरपुर येथील निष्ठाबाल तसंतप्रेमी श्री. भा. पं. बहिरिट व प. ज्ञ. भालेराव 
यांनी एक नवा ग्रंथ लिहून उत्तभ रीतीने पार पाडले आहे. श्रो, बहिरट यांचा 


या विषयीचा अभ्यास व व्यासंग चौफेर असून सखोल आहे. संतबाडमयाचे 


*बोधरहस्य त्यांना वे, दादासहाराज सातारकरांतारख्या प्रेमभक्तीत तल्लीन 
झालेल्या सत्पुरुषाकडून ाय्त झालेले असल्याने त्याच्या खणा या ग्रंथात 


पानोपानी प्रकट झाल्या आहेत. भवितप्रेयाचा बोध देणारे ' प्रेमबोध ' नावाचे 
एक सुंदर मातिकही आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर त्यांनी कित्येक वर्षे चालविले . 


होते. सारांश, वारकरी संप्रदायाचा इतिहास लिहिणाऱ्यास जशी एतिहासिक 
दृष्टी हवी तज्ञीच त्याला बोधदृष्टोचीही आवश्‍यकता आहे. सुदैवाने बहिरट 


भालेराव या दोनही दृष्टीचा ला.भ झालेला असल्याने त्यांच्या या ग्रंथाचे सोल ' 


हुणावले आहे. े ल 
वारकरी संप्रदायाचा ऐतिहासिक आढावा तर विस्तृतपणे या पुस्तकाज्ञ 


आहेच. पण एका विशिष्ट दृष्टिकोनातून हा आढावा लेखकांनी घेतलेला ' 
आहे. पंथाच्या बाहेर असलेले लोक ब बवचितप्रसंगी पंथीय लोकसुद्धा वारकरी , 


संप्रदायाचे रहस्य जाणीत नाहीत अश्ली ळेखकांची तक्रार आहे. ' ज्ञानेशादि 


शि त ळू | 
संतांचे विशिष्ट दष्टिकोण बाजूस सारून पृर्वपरंपरागत क्ञांकरवेदान्तांच्या 
आहारी गेल्पामुळे भोक्ष हेच ध्येय असलेल्या केवलाद्वेताचे विवरण करण्यात 


वारकरी प्रवचनकार «. व कोर्तनकार गुंतलेला ' पाहून लेखकांना नवल, 
वाटते. भवतीला पंत्रसपुरुषार्थ, मानून तिच्यापुढे मोक्ष तुच्छ भानण्याची.. 
परंपरा वारकऱ्यांची आहे. या बोधपरंपरेस न जुमानता ,' विचारसागर !,. 


अनुक्रमणिका वव 
ग मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


८४ _)। ____ कक्षा ____ नवभारत 


* वृत्तप्रभाकर' वा' “ पंचदशी ! - सारख्या वेदांतग्रंथावर वारकरी प्रवचन 
करू लागला तर पंथीय हेत दूर राहील अश्ली शंका बहिरट-भालेराव 
यांना आहे. आणि अल्ली थोडीफार विपरीत दृष्टी सुधाराबी म्हणूनच या 
पंथाच्या इतिहासाचे लेखन झालेले आहे. उगम व इतिहात, तत्त्वज्ञान, आचार, 
ग्रंथसंपदा, प्रसुख क्षेत्रे इत्यादि प्रकरणांतून ऐतिहासिक आढावा घेताना व 
तत्वचर्चा करताना लेखकांना आपल्या हेतूचा विसर पडलेला नाही. 

वारव्हररी शब्दाचा अर्थ, भक्तराज पुंडलिकाचा काळ, त्याची कामगिरी, 
विठ्ठल .देवताची प्राचीनता, ज्ञानेश्‍वर-नामदेवांची कामगिरी, संप्रदायाची 
स्यापना व संघटना, भानुदास-एकनाथांची कामगिरी, तुकोबा-निळोबा यांचे 
* कार्य इत्यादि अनेक महत्त्वाचे विषय पहिल्या ऐतिहासिक समालोचनेत आले 
आहेत. तत्त्वज्ञान- या प्रकरणात परमात्मा व सच्चिदानंदरूपता, शून्यवादाचे 
खंडण, विज्ञानवाद, देवोदेवी, जगंताचे स्वरूप, जीवाचे स्वरूप, भक्‍तोचे स्वरूप 
इत्यादि ब्रिषयांचे अतिशय मूलगामी व पुष्कळ अंशी स्वतंत्र असे विवेचन 
दृष्टीस पडते. * परमात्म्याचा चिन्मय अंशा जीव होय. या अंज्ञाचे प्रयोजन 
वाय ? परमात्म्यास स्वत:च्या प्रेसाची प्रतीती हे त्याचे प्रयोजन होय, दृश्य 
जगत्‌ परमेश्‍वराचे ऐश्‍वर्य खरे, त्यात प्रभूस स्वानंदाचे दर्शन घडते. पण ज्या 
प्रेमानंदाने प्रभू अनेक ख्पांनी नटला त्या प्रेमानंदाची अनुभूती जगातील 
पदार्थ घेऊ शकत नाही. तर जीवच चिन्मय असल्याने ती घेऊ शकतो. 
( पृ. ८८ ) असा रूढ परंपरेश्षी विसंगत वाटणारा पण संतबोधाशी जवळ 
असणारा तत्त्वविचार लेखक मांडतात तो पटणारा आहे. श्री विठ्ठलाविषयी 
वारकर्‍्यास वाटणारे प्रेम, तुलसीमाला, गोपीचंदनाची मुद्रा, आळंदी-पंढरीची 
बारी, भजन कोतंन, नामस्मरण, सत्संगती, देनंदिन व्यवहार व नित्यक्रम 
अज्ञा आचारधमचिही विवेचन संतवाणीचा आधार देऊन केलेले असल्याने 
महत्त्वाचे आहे. वारकरी संप्रदायाची ग्रंथसंपदा व प्रसिद्ध क्षेत्रे यांवरील चर्चाही 
वाचनीय व महितोपुणे आहे. प्रमुख फड ब पालख्या यांचा तपज्ञीलवार वत्तांत 
झोठा उद्बोधक असून त्यावरून या पंथाची महाराष्ट्रातील लोकप्रियता दिसून 
येते. 

महाराष्ट्रात नाथ, महानुभाव, दत्तात्र, रामदासी इत्यादि अनेक उपा- 
सना पंथ असताना वारकरी संप्रदायच लोकप्रिय का झाला ? या प्रश्‍नाचे 
उत्तर लेखकांनी या पंथाची इतर पथांज्ञी केलेल्या तुलनेतून मिळण्या- 
स्वारखे आहे. इतर 'पंथ व वारकरी पंथ यात दृष्टिकोणाचा मूल्भूत फरक 


| अनुक्रमणिका नक 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वह... 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


विशिष्ट दृष्टिकोणातून वारकरी पंथाचा इतिहास ८५ 


- असल्याचे लेखक आवर्जन सांगतात. रामदासी पंथ व दत्तोपासनेचा पंथ 
यांच्यापेक्षा वारकरी पंथ अधिक उदार दृष्टीचा व सवेसंत्राहह आहे या 
मताच्या पुष्टीसाठी लेखकांनी दिलेली प्रमाणे बिनतोड आहेत. सोवळेओवळे 
ब्रतेवेकल्ये, कर्मठपणा यांचा श्रीअप्रबुद्धांसारख्यांनो कितीजरी पुरस्कार केला 
तरी तो लेखकांना मान्य होण्यासारखा नाहो, संत्र, तंत्र, यंत्र, नवससायास,, 
चमत्कारिक सिद्धी यांपासून वारकरी पंथास संतपुरुषे पूर्णपणे अलिप्त असल्याचे 
लेखकांनी सावधपणे हेरले आहें. शेवटच्या प्रकरणात वारकरी संप्रदायाची 
धामिक, सामाजिक घ वाडमयीन कामगिरी वर्णून लेखकांनी आपल्या विषयाचा 
समारोप केला आहे. 


सर्वच विवेचन विशिष्ट दृष्टिकोणातून असले तरी तो दष्टिकोण 
संतबोधास धरून असल्याने ते पटण्यासारखे आहे. लेखकांची भाषा साधी, 
सरळ व अनलंकृत असल्याने जिवंत वाटते. वारकरी संप्रदायाच्या 
विकासाचे सूत्र दाखविताना काहो महत्त्वाच्या नव्या मद्यांची चर्चा झाली असती 
तर ठोक झाले असते. वारकरी संप्रदाय, त्याचे देवत विठठल व त्याचा 
भक्तिमार्ग यांच्या उदय-विकासात आर्येतर परंपरेचा फार सोठा वाटा आहे. 
असे जे नेवे संशोधन आज होत राहिले आहे त्याचा, परामर्श श्री. बहिरट - भाले- 
राव यानी ध्यावयास हवा होता. मूतिटूजा, सगुणोपासना, मंदिरे, उपवास 
इत्यादी मूल्यांची देणगी जेन बोद्धांदि श्रमणांनी भागवत धर्मास दिली हे 
खरे काय ? पोराणिक काळात जो भागवत धर्म वाढला त्यात वैदिक 
सूल्ये किती टिकून राहिलो ? अवंदिक अथवा आरयेतर धागे किती जळून गेले 
यासंबंधी विवेचन या ग्रंथात येणे आवश्यक होते. मुसलमानी अमदानीत जनादंन- 
स्वामी- भानुदास- एकनाथ यांनी वारकरी पंथाची पुनघंटना केली हे खरे पण 
या पडत्या काळात चांगा मुधेश्ांनी पंढरप्रच्या देवस्थानांचे रक्षण बादशहाचा 
हुकूम घेऊन केले या महत्त्वाच्या . ऐतिहासिक घटनेची नोंद लेखक का घेत 
नाहीत ? वारकरी संप्रदायाचे देवत जे श्रोविठ्ठल त्याची उपासला वाढावी 
म्हणून हजारो विठ्ठलमंदिरे बांधणाऱ्या ज्योतिपंथ महाभांगवताचे विस्मरण 
लेक्षकांना का झाले ? असे काहो प्रश्‍न एवढ्यासाठीच उपस्थित केले आहेत कौ 
पुढील आवृत्तीच्या वेळी लेखकांनी आपले हे महत्वाचे पुस्तक सवं अंगांनी पुण 
करण्याचा प्रयत्न करावा. एरवी आहे या स्वरूपातही मराठी वाचक आपल्या 
आवडत्या धमंपंथाच्या इतिहासावरील या ग्रंथाचे स्वागत करतीलच. 


-डा. प्र. न. जोशी 


| अनुक्रमणिका | विक 
नड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


[1 
द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


डक न्याय क | वड केळ. ९ द ऱ् 
श्रा तत्तान्तर पुराण-चतुयाइध्यायः* 


बंगाली दुब्काळ आणि नदी व्हाइसराई अद्या दोत सुख्य घल्ना ह्या 
खंडात येत असल्या तरी महात्मा गांधींबिषयी राजकारणी मृत्सद्मांना सारखी 
काळजी वाटत होती, तिचे चित्र ह्या सर्व पत्रव्यवहारात स्पष्ट दिसते. निटिक्यांचा 
जळी ल्थळो, ' काष्ठी, पाषाणी सर्वत्र गांधी जसे काही भेडसावत होते- असे 
वाटते. कारण गांधोसंबंधी कितीतरी. मते ह्या खंडात व्यक्त झालो आहेत; 
. कितीतरी जजांनी आहृत-अनाहूत सल्ला दिलेला आहे. त्या सर्व नसलतींचे 
सार एत्रढेच त्रिघते को गांधीजींच्या थोरपणाचो काडी इतकोही कल्पना 
खुद बचिलपासून खालपर्यंत कुठल्याही ब्रिटिज्य अधिकाऱ्याला झालो नव्हती. 
किंबहुना आपल्या सत्तेची ही शेवटची घटका चालू आहे, आणि स्वतंत्र ज्ञारत 
उद्याचळावर येत आहे. वाची चाहूल देखील दूरदृष्टीच्या नासांकित मृत्सह्यांना 
लागली नाहो. असो. रि 


सत्तान्तराची सुरुवात ह्या लष्करी व्हाइसरायापासून जाली असे म्हुणता 
बेंते. कारण . वेव्हेळची लेसणूक नेहमीप्रमाणे पांच वर्षांची नसून अवघ्या 
तीन वर्षांची होती. पुर्वेकडील आघाड्यांवर विद्वेबतः ब्रह्मदे्षांतील ल्ढाई 
जिंकण्यासाठी सर्वे तयारी हिंदुस्थानातून व्हावयाची होतो. असेरिकल 
सैन्य आणि सामग्री यद्चपि येत. असली तरो त्यांची वाटणी-- रवानगी 
भारतीय भूभीबरून होणार असल्याने लष्करी दृष्टीचा व्हाइसरॉय नेमण्यात 
: औचित्य असावे. पण डढाई संपत आलो असल्याचा आणि लढाईनंतर कांही - 
तरी राजकीय सुधारणांचा हप्ता देण्याची निकड असल्याचा पुरावा बेव्हेळच्या 
त्रिवाषिक नेसगुकीत जाढळतो. मात्र लढाईच्या तयारोपेक्षा नव्य 


( व्हाइसरायांना 


% ट्रान्स्फर ऑफ पावर १९४२-७ (१५ जून १९४३ ते ३१ आगर 
१९४३ ) / 
सं. डॉ. माल्सर्ग आणि टुंबी; राणी सरकारचे प्रकाश 
१२९५ कि. १३ पोंड. 
ब्रिटिश इन्फलेंशन सव्हिसेसच्या ज्ञाखात मिळणारे पुस्तक, 


न लंडन, पृ. 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


2 शत 

त र 34 र प 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ्$ ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री संत्तान्तर पुराणे-चतुर्थो5ध्यायः ८७ 


बंगालमधील कारभार सुधारण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्यांची भरपूर भदत 
घ्णाबी लागडी आणि दुष्काळी परिस्थितीवर भात करावी लागली. ही 
परंतु येव्हेळतारख्या लष्करी अधिकाऱ्याची दिल्लीस पाठवणी. करताना 
रंडनहून त्यांना उपदेश पाथेय पुष्कळ मिळाले. त्यातील ब्रिटिज्ल युद्धमंत्र्याकडील ' 
पुरचुंडी फार चुरचुरीत वाटली: तीत त्यांनी कानमंत्र दिला होता- 
“ गेल्या २५ वर्षांच्या इतिहासाच्या अभ्यासावरून माझे नित्चित 
शत अते बनके आहे. को हिदुस्थानबावत काहो समकझोता- गांधी 
जिवंत आहेत तोपर्यंत अगदी अशक्य आहे. ” (पृ. २६९ ) 
तर जेम्स ग्रिग यांचे हे सत होते. दुसरे सर हेन्री कायट, संरक्षण 
खात्याकडील सल्लागार . यांनी बजावले को- गांधीना नसते 
महत्व देऊन त्यांचा बडेजाव भाजवू नका. 2 | 
कारण गांधीची फट्‌ फजिती आपणाकरवी घडवून आणण्यात देवी सदत 
आपणास लाभली. ऐत मोक्याच्या प्रसंगी भारतभर गोंधळ माजविण्याचे 
गांधीचे प्रयत्न निष्फळ झाले. (-पृ. २७४) र 
भारतात उत्तरप्रदेशचे गव्हुनंर सर मारिस. हेलेट होते. त्यांनी व्हाइस- 
रॉयना मोफत सल्ला पुरविला : सर फिलिप चेटबुडचे मत्त असे- होते को, गांधी 
म्हृणजे गाडोभर माकडांइतका कावेबाज माणूस ! ( कनिंग अँज ए काटंलोड 
ऑफ संकीज्‌ ) पृ. १०५८ ी 
पण गांधींबद्दल इतरही अलेक प्रश्‍न सरकारपुढे होते. आगाखान. पेलेस- 
मध्ये त्यांना ठेवण्यापेक्षा त्यांना कोठे हलवावे काय, अहमदनगरच्या किल्यात 
त्यांना न्यावे का, इत्यादी विचारांचा खळ चालू असतांना ते आजारी झाले. 
त्यांची प्रकृति सरकारी सर्जन- जनरलनी तपासली; फलकत्याचे डॉ. बिधनचंद्र' 
रॉयही आणले. उभयतांच्या मते गांधींचा आजार धोक्याचा ठरला. म्हणून 
व्हाइसरायनी त्यांची सुटका केलो. तेव्हा ते आता लवा डाव कोणता टाकतील, 
ड्क्डे सरकारी हैरांचे च दूतांचे लक्ष होते. त्यात एका पत्रात निदेश आढळला 
की. डॉ. बिधनचंद्र रॉयनी गांधीजींच्या तब्येतीबद्दल तसा रिपोटं लिहिला कारण - 
“ मुंबई सरकारच्या शासकाचा आग्रह.” आता मुंबई सरकारतफे एच्‌. व्हो. 
आर. आयंगारंच त्यांजबरोबर होते. त्यांनी असा आग्रह धरला नाही ञ्‌से 
गव्हनेरांनी स्पष्टपणें लिहिले. तेव्हा डॉ. बिधनचंद्र रॉय लबाड ठरले !! परंतु हा 
सारा कल्पनेचा खेळ पोष्टात सापडलेल्या एका खाजगी पत्रांतील मजकुरावर 
आधारलेला ! तिसऱ्या अध्यायांत गांधींच्या उपवासात त्यांना कुणीतरी सोसंबो 


अनुक्रमणिका | 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्तपाठशाळामंडळ, वाई 


ट्ट नवभारत 


रस अथवा ग्लूकोस पाजला असावा असा तक निघाला. आणि ह्या पुण्य कृत्याची 
जबाबदारी डॉ. सुझ्ीला नायरवर येऊन पडली. या वेळी गांधीजींच्या सुटकेस 
वारणीभूत असा ( अवास्तव ) रिपोटं लिहिल्याचे निमित्त मिळाले आणि डॉ. 
विधनचंद्र रागंबर लबाडीचा आरोप ठेवता आला. मिळून काय तर सत्तांतर 
णातगत ग (२ 10 क्टर _ 
हात अर) अ सजविण्यात महात्माजींच्या कट्टर विरोधकांनाही 
एवढ्या उतार्‍्यांवरून गांधींचे भूत ब्रिटिझ अधिकाऱ्यांना किती भेडसा- 
वीत होते याची कल्पना येते. पण गांधींचे पत्र आले त्याला व्हाइसरायांनी 
उत्तर काय लिहावे याबद्दल किती ब्रिटिज्ञ मुत्सद्यांनी आपली अंकक लडविलो- 
आणि मसुद्यात किती वेळा “ फेर फार ” सुचविले किती तारा लंडन लगी 
मध्ये खडखडल्या . . ., हा प्रकार पाहिला म्हणजे हस्‌ येते ! ! वण वेव्हेल 
पडला शिपाई गडी. तुमचा निर्णय लवकर काहो रांगत नाही की चे 
उत्तर देणे तहकूब करणार नाही. तुमचा मुद्दा माझ्या लक्षांत के का 
म्हणून त्याने उत्तर दिले. त्याबद्दल गहजब झाला... . आणि हा हच झळ 
केव्हां ? तर परान्समध्ये आघाडी उंघडण्यासाठी दोस्तांची तयारी चाल र- 
चर्चिल इंग्लंडमध्ये नव्हते 'तेव्हांचा ! नं. ६२० ते ६६० पर्यंतचा स तत 
गांधीजञा पाठवावयाच्या उत्तराबद्दल- मसुद्याबद्दल आहे ( पृ. ११४ वमा 
शब्दांबद्दल अशी घासाघीस ब्रिटिश मुत्सहीदेखील घालतात म्हणायऊ | | गु 
उ दुष्काळामुळे भासणारी धान्य संचाई हर करण्यासाठी केलेली व्हू ह । 
यांची धडपड- हे ह्या पत्रव्यवहारातले मोठे प्रकरण. मली पोळ इसरा- 
येईनासा झाला- अभेरिकन-- ब्रिटिश आणि हिदी फोजांची गर्दी 1 2% 
ब्रह्मदेशमुकतीसाठी झाली होती. त्यांना भरपुर रेशन द्यावे ह हमळ 
दुहेरी कारणांमुळे टंचाई भासू लागली. पौकही कमी आले होते म वे 


धान्य शि मळ बण हट री प हिली अडचण आ ण स रो- त्या ध न्यासा -- त्ते 
ढु ९ ड्‌ ७ 
न्या ठ 


आणण्यासाठी जहाजे मिळविणे. वेव्हेलनी याबाबत कोली सट 
प्रयत्नासारखीच म्हटलो पाहिजे, हा सारा पत्र- तारा- व्यव भगीरथ 
म्हणजे शासकीय दक्षतेची खरी कल्पना येते. त्यामानाने आमचे हार पाहिला 
शासक- त्यांची एत्संबघीची खटपट-- यांची तुलना माली सध्याचे 
खेद वाटतो कौ परदेशी, परधर्मी ज्ञासन अधिक जबाबदारीने' र कर आणि 
त्याच्या दशांश जबाबदारी स्वदेशी, स्वतंत्र, स्वधर्मो शञासकांची दिसत बकरी) 


असे म्हणणे अवास्तव वाटेल; आर्त्मानदेचाही भाग त्यांत कुणाला दिसेल 
9 : पण 


प्रत्यक्ष पत्रव्यवहाराचे आलोडन केल्यावर माझ्या म्हणण्याचे प्रत्यंतर मिळे 
ल्न, 


अनुक्रमणिका 
वा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हार . 


४25 3 
द्वारा प्राक्मपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री सत्तान्तर पुराणे-चतुर्था5ध्यायः | ८९ 


अक्षा पत्रव्यवहारांतला मोहक भाग म्हणजे निरनिराळ्या व्यक्तींबद्दल 
व्यक्त झालेली वरिष्ठांची मते. व्हाइसरांयना आपल्या सल्लागारांची निवड 
करायची होती. नवे मंत्रिमंडळ बनविताना मंत्र्यांची निवड: इंग्लंड, केंनडा 
ऑस्ट्रेलिया ... अश्या ठिकाणी भारतीय प्रतिनिधी धाडावयाचे, त्यांची 
निवड; फायनॅन्स सेक्रेटरी ( फडणिस ), होम सेक्रेटरी, निवृत्त होणार, 
त्यांची जागा कुणी घ्यावी ... इत्यादि अनेक निवडी करावयाच्या होत्या. - 
त्याबाबत दिल्ली- लंडन यांच्यात सल्ला मसलत चाले. त्या लांब चऱहाटाचे 
सार एवढे की लायक हिंदी माणसे मिळत नाहोत. हिंदीकरणाचा प्रयोग 
जवळ जवळ फसला ! अद्ला वेळी कुणाच्या आंगचे गुण प्रकर्षाने दिसले 
तर कुणाचे दोषच तेवढे नजरेत भरले ह्यापेकी काही नोंदी अज्ञा - 
_अणे प्रामाणिक आणि कळकळीचे. आहेत. समझोता व्हावा असे त्यांना 
मनापासून वाटते. काँग्रेसपक्षीयाक्षी शिष्टाई करण्यास त्यांचा मला उपयोग होईल 
>>> सप्र आणि जयकर यांचा प्रचलिति राजकारणावर प्रभाव उरला नाही. 
क. मा. मुस्झ्ीबद्दल कॉलव्हिळूचे मत चांगले होते खरे, पण मला ते “ हलके 
( लाईट वेट ) दिसतात. . . - महा राज सिंगांचे वजन फारसे उरले नाही. 
त्यांना सुचत नाही. डॉ. आंबेडकरांना डिप्रेस्ड वर्गात 
चे वजन इतरत्र नाही. मानवेंद्र नाथ रॉय यांच्या 
इतके वजनदारचारित्र्य इतर कुणांत नाही. ते पुढे मागे पक्षनेते होतील पण 
त्यांना “ आश्रय ” दिला पाहिजे ....(रॅगलर) परांजपे बुदवळे आणि बिलियडं 
छान खेळतात. . . . खिजर हयातखान तिवाना यांच्यात राजकारणाला आवश्‍यक 
अश्ली चिकाटी नाही. सरं फिरोजखान नून हे भाषणे दणकावतात, पण काय 
बोलावयाचे आहे, याचे भाव त्यांना रहात नाहो... 
___ अक्षा प्रकारची वणंने ब्रिटिश च 
त्यांच्याशी फारसे कर्तव्य नाही. विशेषतः चचिलच्या वैज्षिष्ट्यांबद्दल एमरी आणि 
वेव्हेल वारंवार लिहितात. एप्रिल १९४४ मध्ये मुंबईच्या गोदीत भयंकर स्फोट 


ल्लाला त्यात झालेली. हानी वेव्हेलनी लंडनला कळविली ती :- 


फल 84 
काही विधायक कायंक्रमही 
थोडे अनुयायी आहेत. पण त्य 


म्‌त्य ५०० 
जखमी २००० 
बेघर २०,००९ 
जहाज हानी ७०,००० टन 


४०,००० ,, 


धान्य नाश 


अनुक्रमणिका 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


झ्ासकांचीही आहेत. _ पण आपणास ' 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


९८ । . नवभारत 


-तरोदेखील मुंबईकरांचे धारिष्ट प्रशंसनीय आहे. अग्निज्ञामक दलांची सर्टमकी 
उत्कृष्ट ठरलो... अशी सटिफिकिटे व्हाइतराःयांनी दिली आहेत (प. ९२५ ). 


ह; . रः न तड 2 


कायदेभंगाची चळवळ चालते की याबहदल शासनाला, कुतहळू वाटले 
आणि आपल्या गुप्तचर खात्यांकरवी कलून शोध चाळविला, या चळवळीला 
पैसा कुठून मिळतो ? हा सख्य प्रत, सोठय़ोठे कारखानदार व्यापारी 
काँग्रेसला पेसे पुरवितात अशी कुणकुण अधिकाऱ्यांच्या कानी गेलो. म्ह्णून 
सुंबई-कलकत्ता अद्या ठिकाणी बारकाईने चोकशी आरंभिलो, तेव्हा आढळले की 
भूमिगत चळवळीला सोठ्या धंदेवाइकांचा पारठिचा आहे.. स्वदेशी चळवळीमळे 
निघालेले कारखाने आणि स्वराज्यानंतर चलती होईल असे धंदेवाईक हे दोघेही 
काँग्रेस चळवळीला छपी भदत करतात, यात नवल नाही. अहमदाबादेतील 
गिरणीवाले, खुद्द बिलाशिट आणि इतर यांच्या सुलाखतोवरून निष्कर्ष 
काढला आहे की धंदेवाईक बोलून चालून पेसा कमावण्यासाठी धडपडतात. 
चाळू सत्ताधारी म्हणून ब्रिटिझ्ांबद्दल त्यांना आदर वाटतो; तसाच आदर 
कांग्रेसबद्दल त्यांचा आहे. कारण भविष्यकालांतळे सत्ताधारी ते बनतील. 
आतांपासून त्यांचा अनुनय चालू ठेवला म्हणजे पुढील काळी पंचाईत पडणार 
नाही. । 

एतत्संवंधी ब्रिटिश पोलिस खात्यांनी जमविलेलो साहिती 'आणि तिच्या 
आधारे वरिष्ठ झालकांनी काढलेली अनुमाने कोतुकास्पद वाटतात. हे पत्र. 
नं. ४०४ ( गुप्तयोलिसी रपोट ) मुद्दाम वाचण्यासारखे आहे. ( पृ. ७६८५-७२) 
त्यांत जयप्रकाश नारायण, अच्युंत पटदर्धन अशांची मते उद्धृत केली आहेत. 
सरदार पटेल, गांधीजी, जवाहरलाल अदज्ञांच्या मतांची छाननी आहे. बिर्लांच्या 
सुाखतीचा आधार घेतला आहे. रक्षिया व जमंनी या देशातील राजकोय 
चळवळीत तत्रस्थ धनिकांच्या सहाय्याचा उल्लेख आहे आणि हिंदुस्थानात 
हे धंदेवाईक काय करतील याचा कल्पनिक आराखडा दिला आहे. “ यदा- 
कदाचित्‌ बर्‍याच काळानंतर काँग्रेसचे वर्चस्व येथील राज्यकारभारात राहिले 
तर ह्या ( उपकारा ) ची विस्मृति होणार नाही? असा आजावाद म-यल 
झाला आहे. राजकारण आणि पुसा यांची सांगड परस्पर उत्कर्षासाठी येथे 


हिंदुस्थानांतही ( इतरत्र असते “तशी ) आढळते : राजकारण्यांना आपल्या 
कार्यासाठी पैसा हुवा असतो आणि धंदेवाइकांना.भावी कालात अंभाप फायदा 


अनुक्रमणिका विधी 
ळा मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री सत्तान्वर पुराणे - चतुर्थी5ध्याय: ९९ 
मिळविण्याची आज्या असते ( काँग्रेस सत्ताधारी ज्ञाल्यावर). ( पृ. ७७२ ) 
-हो भविष्यवाणी किती तंतोतंत खरी ठरली आहे बरे? 


इह पोलिसांनी. हो माहिती मिळविली खरा; पण त्यांना कायपण होऊन 
राम' स्वरूप शर्मा याने सांगितलेले 


साहिती -पुरविजारे स्वयंसेवकही 'लाभले 
५६ घुंदेवाइकांनी ळी ब्रिटिज्ञ 


तपशील पोलिसांना विश्वसनीय वाटले 
सरकारकडन लढाईतली पांत्राटे मिळवावी; पेसा 
काँग्रेसला चळवळीसाठी चावा” असे ठरलेले होते, असे गर्भाचे म्हणणें (पू. ७६८) 
मळे झालेळे.अनर्थ वेगवेगळया प्रकारे शासकोय व्यवहारात 
शव्ेगारीची सरासरी एकदम बाढलो. लढाईसुळ उ-्हुव- 


दर्यांचा हा परिणाम असावा. तुलनेसाठी स. १९२३-३७ 
नानाने गुन्हेगारीत वाढ किती एभाणात झाली 


गाली इॅष्काळ 
नसझूद आहेत. एक तर 
लेल्या तानाजिक अस 
या सालातोल सरासरीच्या भ 


त्या बाढोचा तवत्ता :- क. 
टक्के वबाढ- स. १९१३-३४ च्या सरासरांपंक्षा 
प्रकार अखिल भारतीय. मुंबई इ- ओरिसा 
१९४२ ग 1 > व. 
खन .- ४० टक्के 1- १६२ टक्के -- _ ५८ टक्के 
डाके-हल्ले -- ४०२ न ८६५ ञ "” २५१० ,, 
लटमारी .- इ६इरे _;) -- २३११ १. शा ऐपरे » 
घरफोडी -- ३२ ॥ .-- १६६ :) शी ९१५० |! 
-( पु. ९७३ ) 


णा आ द्र स्‌ ९३८ ४२ 
एकंदर सृत्यूंची वाढ अशीच डोळ्यात भरणारी आहे. स. १९३ 


या तालातीऊ सरासरीच्या भानान स 


॥ बळ 
मृत्य ६७८३१० होते ! ही डुष्काळाल 
न्हा देवी अक्षा तिम्ही रोगांमुळे दगावलेल्यांत हो वाढ झाली असे दिसते. 


उपाक्ली पोटांमुळे ह्या रोगांचे फावल, अशी कारणपरंपरा दिसते. ( पू. ७८८) 

राजकारणी गंतागुंतीच्या ह्या कागदपत्रात कित्येक पुस्तकपरीक्षणे 
आढळतात, कविता-समित्या काढन लोकांत कर्माची गोडी वाढविण्याच्या योजना 
कळतात आणि इतरही अवांतर साहित्यिक ? चर्चा वाचावयास मिळते 
इतकी मोठी, लांबलचक पत्रे दर आठवड्यास लिहिणारे व्हाइसराय कवि 
लंडनमधील स्टेट सेक्रेटरी हे केवढ थोर कलमबहाद्दर असले पाहिजेत याची 
कल्पना येते. अशी कलमबहादरी आमच्यापैकी कितीजणांना साधेल याबद्दल 


अनुक्रमणिका | 


र पडलेल्यांची संख्या होय; मलेरिया, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


कमवावा आणि तो सग 


१९४३ च्या शेवटच्या सहामाहीत अधिक 


शं शु 
600 02 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


ष्र - नवभारत 


शंका वाटते. वेव्हेल फोल्डमाशेल खरे; पण त्यांनी “ इतरे जन-पुष्पे :% संपादिली 


होती; त्याला सुंदर प्रस्तावना लिहिली होती, तिजबद्दल लिरि तं 
आपले काव्य-प्रेम व्यक्‍त केले ते असे: दद हताना एमरोंनी 


झोप येत नसेल तेव्हा किंवा व्याधिग्रस्ततेमुळे अस्वस्थ वाटते तेव्हा, 


अथवा तात्कालिक अडचणींमुळे त्रस्त असताना स्वतःज्ञीच कविता 
गुणगुणण्याने वेळ छान जातो. इंग्रजी काव्याचे नेमके शब्द मला 
आठवत नाहोत परंतु इतर भाषांतील काव्याचे तसे नाहो. इंग्रजी 
पेक्षा दहा पट तरो ग्रीक व लाटिन अवतरणे मो सहज सांगेन. फार 
काय, जर्मन, फरेंच व इटालियन काव्यातील अधन मधन उतारे 
देता येतील. आणि थोडे रक्षियन, युगोस्लाव आणि फासोंसुद्धा 
आठवेल. ” ( पृ. ७५६ ) 
इतक्या भाषांतील कविता वाचणारा आधी हुर्नीळ म्हंटला पाहिजे; त्याची 
आठवण राखणारांचो तर खास तारोफच केलो पाहिजे. इतके मलिक ही 
एमरी होते. त्यांनी आणि व्हाइसरॉय यांनी 'मिळन ठरविले कौ रि टि 
कोंसिलचे कार्य हिंदुस्थानात सुरू झाले तर * कविता-समित्या र न 
करण्यात त्यांनी पुढाकार. घ्यावा, तत्पुर्वी पोएट्री रिव्ह्य ” संबंधी लि ता 
. एमरींनी हृंदराबादेतील कवितासमितोचा निदा केला; 'जातीज क मेश 
धर्मीयात सलोखा नांदण्यासाठी अज्ञा. समित्यांचा उपयोग क, 
आणि तत्त्वज्ञान सभादेखील ठिकठिकाणी स्थापन झाल्या तर त्यांच 
“ भारतीयां"ना विशेष मानवेल असा आपला अभिप्राय ल्हिला म 
( पृ. ६५७ ) बोव्हर्ली निकोल्सने * व्ह॒डिक्ट ऑन इंड्या ? > न माती मीन 
त्याबद्दल वेव्हेल आणि. एमरी या दोघांचेही अभिप्राय ग त कज 
» (॥., 


गुणवत्तेने पाहिले तर मिस सेयोचा सख्खा भाऊ शोभेल असा हा निकोल 
ल्स्व 


त्याचे पुस्तक. एमरीपेक्षा वेव्हेलची प्रतिक्रिया महत्वाची वाटते. ८ वी म 

आयातीवर बंदी घालता येईल काय ” याबहल त्यांनी क तीर 
देखील ! वास्तविक हिंदुस्थान सरकारचा त्याच्याशी ताही सगे आरंभलो 
लोकांचा नसता संशय बळावेल; सरकारने हे पुस्तक मुद्दाम लिहवून च मान 
लोक म्हणतील. . . . इत्यादी ती रास्त भोती व्हाइसरांयांना ग्री ह 
निकोल्सचे वर्णन त्यांनी छान केले: * कुंवारी मावश्ली (> मेडन य गच्त 
तो बडबडतो- आणि भरकटतो देखील. ” ( पृ. १२२९ ) ऑट ) प्रमाणे 


* “ अदर पीपल्स फ्लॉवर्स ” ( काव्य संग्रह) लंडन १९४४ 


अनुक्रमणिका द विर 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


होईल असे म्हटले 


द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


श्री सत्तान्तर पुराणे - चतुर्थो5ध्यायः ९३ 


तत्पुर्वी एमरींचा अभिप्राय व्यक्‍त झाला होता. गांधीजी, काँग्रेस यांजवरील 
टीका त्यांना आवडली. “ तुम्ही, मी म्हणत आलो तेच निकोल्सने अलंकारी 
भाषेत म्हटले. ” पण त्याने हिद्दधर्साची 'आमूलाग्र निदा केली ते एमरींनाही 
आवडले नाही. “ चालू जमान्यातील कला, संगीत- पत्रयांडित्य करशांतही त्याला 
एकदेखील ग॒णलेश आढळला नाही ” ही त्याची विकृत दृष्टि एमरींनी ओळखली, 
मिस भेयोच्या “ मदर इंडिया ” प्रमाणे याही पृस्तकासुळे भारतभर खळबळ 
माजेल असे . त्यांनी म्हटले ( पू. १२०७ ). 

आणखी एका पुस्तकावर उभय सुत्सदयांचे अधिक सविस्तर अभिप्राय 
व्यक्‍त झाले आहेत. ते पुस्तक म्हणजे पेंडेरेल मून यांचे “ स्ट्रेस इन इंडिया.” 
मून हे हुषार आय्‌. सी. एस्‌. होते. सरकारी नोकरीत त्यांनी चांगली. 
कामगिरी बजावली होती सुमारे १५ वर्षे अधिकार गाजविल्यावर त्यांना 
राजिनामा द्यावा लागला होता. परंतु स्वराज्योत्तर काळात योजना-कमिशन- 
साठी त्यांना मुद्दाम बोल्यविले होते. वरीच वर्षे काम केल्यावर ते निवृत्त 
झाले. आणि सत्तान्तर पुराणाचे दुय्यम संपादक इ. डब्छू आर लुंबी यांच्या 
निधनानंतर, त्यांच्या जागी सध्या मून काम करीत आहेत. हा अलीकडील 
इतिहास झाला. पण त्यांचे पुस्तक वाचून एमरींनी दीर्घ अभिप्राय लिहिला 


( पृ. १०२४-२५ ). वेव्हेलांचा अभिप्रायदेखील तितकाच लांब आणि 


विस्तृत आहे. (पू. १२६३-६५) परंतु एमरींच्या अभिप्रायावर व्हाइसरायांची 
निरीक्षणे स्वदस्तुरची आहेत ती पहाता वेव्हेंलना ते. पुस्तक-त्यांतील 
प्रतिपादन आवडलेले दिसते. मूतनी आपला हेतु प्रकट केला. हिंदुस्थानचा 
कारभार सुधारावा कसा? आणि उ्याय सुचविले. त्यांत एक सूचना होती. 
व्हाइट हाऊस ” चा संबंध तोडून टाकावा हो सुचना वेश्या विज्ञेष मान्य होती. 
तेव्हा मून हे निकोल्ससारखे कांही बाही भरकटणारे नव्हते. त्यांचे लिहिणे 
म्हणजे अनुभवाचे खडे तात्त्विक बोल होते. एवढे स्पष्ट दिसते.. सून यांचा 
आय. सौ. एस. मधील राजिनामा पुस्तकप्रकाडन वर्षोच ,दिलेला दिसतो. 
( स. १९४४) तेव्हा पुस्तक प्रतिपादन आणि राजिनामा थांचा कांही 


संबंध आहे का? असो. 


“ टायगर किल्स” * हे मीक 
> 1; कु * हवा क ग्‌ *_ 
लढवय्यांच्या आपिरकेतील मर्दुमकी त्यांत सांगितल्या आहेत. . प्रस्तावना 


सरकारी प्रकाहन ब्रिटिश आणि हिंदी 


हिंदी सेनानी औचिन्लेक यांची. तरी एमरांना ते आवडले नाहो. निराशॉ- 


* राजेसरकारचे प्रकाशन स. (९४४ 
अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


९्छ | वू नवभारत 


जनक वाटले म्हणून त्यांनी आपली जुनी दविफारस पुनः नव्या व्हाइसरॉयांना 
- कळविली. ” एरिक लिकलेटर (सारख्या प्रख्यात लेखकाला) ह्या मर्दमकोंचा 
साद्यंत इतिहास “लिहायला का. बोलादोत नाही? असा त्यांचा सवाल 
आहे. (पृ. ९८९) - (2. 

व 


हिडुस्यानांतली “ छोडो भारत ?” हो चळवळ वहुतेक थंडावत आलो 
असली तरो तिचा प्रश्नां वेव्हेळ यांना जाणवल्याबाचून राहिला नाहो. 
त्यावरून त्यांहा आपल्या विद्यार्थी जीवनाची आठवण झाली. एमरीज्ञी 
एतत्संबंधी बोलणे झालें-. होते त्याला उजाळा निळाला आणि त्यांनी . 
एसरीना विंचारले : “ छोडो ब्रिटन ” बहल माहिती देणारे एकादे पुस्तक 
वाचावेसे वाटते सुचवाल का? ( पृ. ७३४) रोमन लोकांनो ब्रिटनचा 


त्याग केला. तो प्राचीन प्रसंग ह्या पुस्तकात दाणिला आहे. 


धान्य आयात करण्यासाठी धडपड हे तर ह्या खंडाचे मुख्य प्रकरण आ? . 
घान्य मिळाले तरी त्यासाठी ञवड्यक तेवढी बाहतूकसाधने ( जहाजे ) त. 
लब्ध होत नव्हती आणि त्यासाठी देखील पुष्कळ खटपट करावी लागलो. > 
सर्व नाजूक असुनदेखील ५००० हाज यात्रेकरूंची सोय व्हावी म्हणन किक: 
पुरविण्याचा, त्यांना जरूर तेवढा संरक्षक कापिला (कॉनव्हॉय ) मिळविण्याचा 
आग्रह वेव्हेल धरतात, तेव्हां त्यांचे इस्लास प्रेम  वाखाणावे कां मस्लीम त 
नयाचे कोतुक करावे, हे कळत नाही. नोव्हेंबरमध्ये येण्याऱ्या हंगामासाठी ज़ 
महिन्यापासून वेव्हेल तयारीला लागले, दोन बोटोंनी मिळून चारखेपा कत्या 
पांच हजार यात्रेकरू न्याबे-आणावे, अश्शी योजना त्यांनी सुचविली. त्यांना व्य 
पेगंबराने दृष्टान्त तर दिला नव्हता ना? ( पृ. ९४२ ) 1 7 


अमेरिकर्न'ब्रिटिश्ध संबंधाची एक चुणुक ह्या पत्रव्यवहारात आढळते तो 
ब्रिटिक्क अहंकाराची द्योतक समजावी. धान्य मिळविण्याबाबत, ते पणी तवात ह 
आगबोटी पुरविण्याबाबत. . .. खुद्द बचिलनी अमेरिकन प्रेसिडेटचा चालविलेला 


%, एमरींनी दोन पुस्तके सुचविली: १) कॉलिंगवुड आणि मायसं 
ब्रिटन अँड इंग्लिश सेटल्मेंटस्‌ (लंडन' १९३७ ) आणि २) 
टॅन्झिशल परास रोमन ब्रिटन ट॒ ख्थरिचन इंग्लंड ( लंडन? ? ) 


कृत रोमन 
शेल्डनकुत 
पृ. ८२४ , 


अनुक्रमणिका | 
"७ मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे ी 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री सत्तान्तर पुराणे - चतुर्था५ध्याय: ९५ 


अनुनय पाहून थोडेसे हसू येते. ब्रह्मदेशांतल्या मोहिमेसाठी चुंकिंगला सामग्री पुर-. 
विण्यासाठी हिंडुत्यानात तळ उभारावे लागतील, तेव्हा हिंदी लोकमत आपणांस 
अनुकूल असावे, निदान प्रतिकूल नसावें, असे असेरिकल सृत्सही, सेनानी, . 
पत्रपंडित सुचवीत, ते ब्रिटिझ्ांना आवडत नसते. आणि आता पहावे तो 
चर्चिल लिहितातः- र 
“ जपानविरुद्ध आपलो संयुक्‍त मोहिभ ञाखतांना हिडुल्यानांत समाधान, 
नांदे पाहिजे. त्याची अत्यंत आवऱ्यता आहे? ( पू. ९३८-३९ ), 
म्हणून धाल्य पुरवठ्याची आणि आगबोटीचो व्यवस्था करण्यास ब्रिटिज्ञ 
पंतप्रधानांची अतेरिकंन प्रेसिडेंटला नज़र आणि आग्रहाची विनंती आहे 
पण त्याच अमेरिकनांची कुचेष्टा करण्याचा सोह फोल्ड. सोर्शल वेव्हेलना 
देखील आदरला नाही. त्यांनी एमरींना गुप्त खलित्यांत लिहिले:- 
आसा रेल्वे अमेरिकनांनी चालवायला घेतली त्यास काही महिने झाले. 
पण तेवढ्या अवधीत ३३ वेळा गाड्या रळांबरून घसरल्या; ६ टकरा 
झाल्या... .. कॉंग्रेस चळवळ्यांनी रेल्वेचे नुकसात करण्यासाठी 
स. १९४२ सध्यें फवत ६ वेळा गाड्या रुळांवरून घसरविल्या होत्या 
(पृ. १२२१). 


नि 
क्ल 
ग्ध 


स 


८ 
द. 


हिदी उद्योगपतींना आणि कांही ज्ञास्त्रज्ञांना इंग्लंडची सफर घडवावी; त्याना 
ब्रिटिश. लोकांची ओळख थोडी अधिक व्हावी, म्हणून योजना होत होतो. ज्ञास्त्र- 
ज्ञांना असेरिकेतही हिडवून आणावे असादेखील बेत होता. या सर्व प्रकारात 
ब्रिटिश राजघराणेही सामील होते. कुणा कुणाला राजवाड्यांत खान्याला बोल-. 
वावे; हो चर्चा चालू झाली. तेव्हा लेडी कॉलव्हिलना राजमातेचे पत्र आले की 
टाटा आणि बिर्ला या दोघांपैकी मी कुणाला बोलावू ? टाटा म्हणजे जे. आर. डी. 
आणि बिर्ला म्हणजे जी. डी. एवढा महत्त्वाचा प्रश्‍तत दिल्लीत व्हाइसरार्‍यांपर्यंत 
पोचला. आणि वेव्हेलनी मग एमरींना कळविले : 
राजमातांना बिलाचे बोलणे आवडेल. टाटांचे शिक्षण चांगले झाले. 
असले तरी मला ते मितभाषी वाटले. सगळीच श्रीमंत मंडळी अज्ली 
असतात. बिलाचे तसे नाहो. त्यांचा स्वभाव खूप बोलका आहे. 
मारवाड्यांबद्दल कांहीही ( गेर ) समज असला तरीही बिलाचिं 


| अनुक्रमणिका ७. 
नड मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


3 


-९६ नवभारत 


बोलणे राजंमातांना खास आवडेल. म्हणून मला वाटते कौ 
' टाटांबरोबरचा राजमातांचा खाना कंटाळवाणा, होईल. बिर्ला- 
बरोबरच्या खान्यात त्यांना बिज्लेब गोडी वाटेल. (पू. १०२१) 


शै ऱ् चिज 


>3५८ 
६...) 


ब्रिटिश राजकारणाचे बहुरंगी, बहुढंगी रूप या पत्रव्यवहारात उत्तम 
प्रकारे चित्रित झाले आहे. ज्ञासकीय कर्तव्यवक्षतेचा आदश यांत दिसतो तसा 
अन्यत्र आढळणार नाहो. कारभाराची शिस्त, सर्वांनी मिळून राष्ट्रहित साधण्याची, ' 
जोपासण्याची तळमळ, या पत्रव्यवहारात छान प्रकट झालो आहे. इंग्रजी गद्याचा 
हा आविष्कार हृद्य आहे, वाचनीय आहे, अभ्यसनीय आहे. आमचे इंग्रजी हे 
काहो झाले तरी “ कसरत? आहे- स्वाभाविक “ राणीचे इंग्रजी हे असे असते, 
. अस्ते समजण्यास एक व्यापक आदर्श अशा ग्रंथराजामुळे उपलब्ध झाला आहे. 


संपादनदेखील नमुनेदार आहे- म्हणून राणी सरकारच्या ह्या प्रकाशनाची 
एवढी प्रशंसा. | 


- श्री. रा. टिकेकर. 


% ०२८७२०७ %- ५८% २८% 0५२५८१५ २५॥-%रक् 
ऐकाकॉक ; इतिहास आणि हत्वज्ञात 


- लेस्वक - 


१८% शॅ(क्ि 


१0% 


प्रा, सदाशिव आठवले टि 
त र कि. ३ रु. ण 
हॅ मिळण्याचे ठिकाण - र्तर 
त चिटणीस , प्राज्ञपाठझाळा मंडळ, बाइ, £ 
ळू | [ जि. सातारा ] 
८५६ ८५८२ ५८२९५६२ “९५०२४९५८२९ %८२-५%८२ | 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे वह, 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


> 2 आश आट आ. 


*% «०... “. -.. .।.. ८. “>... ........3>.. 0. >: ५-4... ...&.. :6 _... -3.__..2 :%.$.- 


1.4... व. “७... 


नवनारत रिट््टत, ४०. १ 11 1३३2 


लिओ कि. का का &.. -3.... 3.3. ८ व 
-. :3:-..40-..4- रड 220225... ८३... .4 &. ८3-55 ->>--&: ८.“ 


| 
6 
| 


शग 


रोस्कर एंजि 


1०॥ & 083/1९0-7315-4 


तर प्राहक 


व 
यांच्याकडे वापरात असलेली 
जिन्स लि. 


पं 
स्किर रोड, खडकी, पुणे ३ 


दिविलेला आहे, 


> आव 


रदेश्यातील 


प्रतीक आहे. 


ऱ्चे , 
आतां भारतीय मानक संस्थेने (151) देष्टीर 
ईल एंजिन्स्‌ लिमिटेड यांनी 


शे 
ले 
लॉस्कर आ. 


कऱ्याची पहिली पसंती 
या ट्रेडमार्कच्या उपयोगाचा अधिकार 


त 
२. (९ 


कि 
त्यांच्या उत्तम दर्जाबद्दल 


ऱ्च 
३ 


1 

ती. शि | फत १ 
फि ह क. “८ ४४ 
[8 हीध७ टू टु? र 
१ [७५ 9 गप टे शट टं उ ” 

षः 1: र्ट ४7 टि 
रि जि ककत. | 
र डाक धू 
_ , 
माळ 
यी 
क 
कळ ोस्त ७. 
ळक ३ 
" 
४* 


उ गक ५ ट्री 
व कही, ९ त्र 
मुड 1. तात 


क 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकासमहाषट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे भे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


